नवभारत 


नी अंकात - 


अवाचीन मराठी कोणरचनेतील स्थित्यंतरे 
आणि ज्ञानकोशाची मोलिकता 
डॉ. सो. गार्गी सरदेसाई 


उत्क्रांतिवाद ब भारतीय विचार 
श्री. दि. मा. खरकर 


अवपैणकालात निमाण होणाऱ्या गंभीर समस्या! 
सोडविण्याचे काही उपाय 
प्रा. दां. ल. चोरघडे 
“ आइन्स्टाइनचा सापेक्षतावाद आणि 
नि.) हष ९ च ) 
संतप्रणीत इंश्वरप्राप्तीचे मागे 
श्री, माणिक गणेज्ञ टोळे 
सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश 
| के. अ. का. प्रियोळकर 
/ नायकी आणि कोलामी यांच अभिक्षत्व 


९ 
। _ डॉ. भाऊ मांडवकर बृ्षे ९ढे 
लोककथांच्या उगमस्थानासंबंधीचा वाद ह तचा 
डा. प्रभाकर माड 
' ७ 
पुस्तक-परामशे - जन १९७३ 
र. १-२५ 


| अनक्रमणिका | शौ 
रौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


रज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षणाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' ॥४<६०-८-£:1 
ग्य्तह्‌ च्ताा 


(0 
| अनुक्रमणिका | १ र स 


प्राज्ञषाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


वषे 
सव्विसावे नंबवयारते ् 
अंक नववा १९७२ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व॒ संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 
प्रा. वि. म. वेडेकर प्रा. गोवथेन पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. संपादक 


अवीचीन मराठी कोररचनेतील स्थित्यंतरे - 

आणि ज्ञानकोशाची मौळिकता डॉ. सो. गागीं सरदेसाई १-१६ 
उत्क्नाववाद व भारताच वचार ग्रार्‍यदा मा वरककरा १०३० 
अवषेणकाठात निमाण होजाऱ्या गभार समस्या 
सोडविण्याचे काही उपाय प्रा. हो, ल. चोरघडे ३१-४३ 


“८: आइन्स्टाइनचा सापेक्षतावाद आणि - 


संतप्रणीत ईश्वरप्राप्तीचे मार्ग? श्री, माणिक गणेश टोळे ४४-४८ 


सवेश्वराचा ज्ञानापदरा क. अ, का. प्रयोळकर ४९-६० 
नायकी आणि कोलामी यांचे अभिज्ञत्व डॉ. भाऊ मांडवकर ६१-७९ 
लोककथांच्या उगमस्थानासंबंधीचा वाद डॉ. प्रभाकर मांडे ८०-८५ 


पुस्तक-परामशं ८६-९८ 


वार्षिक रु, १२ अंकास रु. १.२५ 
हे मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई 
सेथे छापून प्रा. वि. म. वेडकर यांनी प्राज्ञषपाठशाळामंडळ वाई 

यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
१ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत ? मासिक, 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
। कीर्ति कॉलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यबस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 
८/० दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 


क्क 
अनुक्रमणिका व क्र 
वि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
2512222112: 323 र 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


फाजफाड्छाळायमंडळ जंणकाळा 


१, धर्मकोश- व्यवहारकाण्ड भाग ९ ते ३ किंमत 
साधी बांधणी ८०-०० 
कापडी बांधणी १०४-०० 

२, धर्भेकोचा - उपनिपत्काण्ड भाग ९ ते 9 
साधी बांधणी १५०-.०० 
न कापडी बांधणी १८२९.०० 
३, धर्मकादा- संस्कारकाण्ड भाग १ ला ४५-०० 
कापडी बांधणी ७१-०० 
४. मीमांसाकोश भाग १ ते ७ ( संपूर्ण ) २५०-०० 
५. कापीतकित्राह्मणारण्यकविषयकोश ६.०० 
६, बोद्वागमाथंसंग्रह २०-०० 


७, वादक सस्कृतींचा विकास (सुधारून वाढविळेळी आवृत्ती ) 
( तकेतीथे लक्ष्मणशास्री जोशी)  ६३०,०० 


८. नवमानवतावाद २.५० 
९, मानवाचा आदश . ३६ 
१०, चाबोक - इतिहास आणि तत्वज्ञान " 
( प्रा, सदाशिव आठवले ) ३.०० 
११, गीता-प्रवेश (डॉ, गो. वि. देवस्थळी ) कळ 
१२. महाराष्ट्रांतील दुष्काळ ब त्यावरील उपाययोजना 
(श्री. चा, अ, दाभोलकर ) २.०० 
१३, सिंधु संस्कृती, क्रग्बेद व हिंदु संस्कृती 
(श्री, प्र, रा. देशमुख ) ४-०० 
१४. इतिहासाचे तत्त्वज्ञान (प्रा, सदाशिव आठवले) ७.७० 
१५, लोकशाहीचे धोके (श्री, पन्नालाल सुराणा) २०५० 


१६, भारतीय ख्रोथमोचा आदशं ( सो, कमल पाध्ये) ९.०० 


| अनुक्रमणिका | वर विक | 
टि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ब्र 
श्र र तु षी “५, 
ऱगली क च र 
राज्य ठी विकास संस्थद्वारे 5 । 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. सौ. गार्गी सरदेसाई 
अर्वाचीन मराठी कोदारचनेर्ताल स्थित्यंतरे 
आणि 
ज्ञानकोशांची मोठिकता 


प्रस्तुत लेखाचा प्रमुख उद्देश मराठोमध्ये अर्वाचीन काळात एकोणिसाव्या 
शदकात झालेल्या कोशविषयक प्रयत्नांचा सृक्ष्मपणे परामक्षं घेगे हा नव्हे; परंतु या 
काळात झालेल्या विविध कोशरचनेच्या प्रयत्नांच्या पारवंभूमीवर ज्ञानकोशाची 
मौलिकता अजमाविणे, हा होय 

अर्वादीन मराठी साहित्यातील अनेक वाडऊमथप्रकारांचा जन्म इंग्रजी 
अमदानीत निर्माण झालेल्या वेचारिक पाइवंभूमोतून ज्ञाला. यावेळी जे राजकीय 
_ स्थित्यंतर झाले त्यास अधिक स्थिरता प्राप्त व्हावी म्हणून नव्या श्रिक्षणाची 
स॒हेतंमेढहो रोवण्यात आलो. या शिक्षणाच्या प्रारंभीच्या अवस्थेस उपयुक्त अज्ञा 
. अनेक ग्रंथांची निर्मितीही सरकारी प्रेरणेने होऊ लागली. परकौय राज्यकत, 
परधर्मीव लोक, भित भाष! आणि वाडमय यांच्या वाढीसाठी संघटितरीत्या प्रयत्न 
- करीत असल्याचे, अर्वाचीन काळच्या प्रारंभीचे हे दृश्य मोठे अपुर्व आहे. प्रारंभीच्या 
कोशरचनेत याचे प्रतिबिंब पडलेले आहे. 

कोणत्याही भाषेचे ज्ञान ती ती भावा बोलणारास रोजच्या देनंदिन व्यवहा- 
रातून होत असल्याने त्यास परकोयाइतको कोश-व्याकरणादो ग्रंथांची गरज 
तितकीशी भासत नाहो. त्या भाषेत निर्माण होणाऱ्या वाडसयहारा तो आपले 
भाषेसंबंधीचे ज्ञान वाढवित असतो. यामुळेच ब्रिटिशपुर्व काळात वोशव्याकरणादींची 
गरज मराठी भाषिकांना वाटली नसावी. मराठी लेखकांपैकी जास्त्रीपंडितांचा जो वग 
होता तो संस्कृतातील कोश-व्याकरणादोंचा व्यासंग करणारा होता. आपल्या मराठी 
लेखनासाठी स्वतंत्र सराठी कोश रचण्याची आवश्‍यकता या वर्गास वाटलो नाही. 

प्राचीन मराठी ग्रंथांचे संपादन करीत असता त्यांतील काहो ग्रंथांतील शब्दांचे 
अथे स्पष्ट करणारे कोश तुरळक स्वरूपात झाले असले तथापि या ग्रंथासही समग्र 
भाषेच्या कोशाचे स्वरूप येणे शक्‍य नव्हते. 

या पारवंभूमीतून विचार करताना असे स्पष्ट दिसते को, ब्रिटिज्पुव॑ काळात 
सराठी कोशरचनेचा सुसूत्र असा प्रयत्न झाला नाहो. 

न. भा. १ 


| अनुक्रमणिका | क्क 
खै मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नर नवभारत 


परकोथयांना सराठी भाषेचा अभ्यास करून सराठो वाऊभसयाच्या हारा 
एतहेशीय लोकजीवनाचा परिचय करून घेण्याची आवद्यकता आपले राज्य 
प्रस्थापित झाल्यानंतरच्या काळात वाटू लागली याची सुख्यत्वे दोन कारणे होती. 
त्यातोल एक खिस्ती धसंप्रसाराचे होय. डुसरे असे को, राज्यकर्त्यांना आपला 
राज्यकारभार सुरळीत रोतीने करण्यासाठी एतहेशीय प्रजेची भाषा अवगत “ 
असणे जरूर आहे याची जाणीव होऊ लागली. शिवाय यात मदतनीस म्हणून जो 
अधिकारी वर्ग तयार करावयाचा त्यास इंग्रजी शिक्षण देगेहो त्यांना महत्वाचे वाटू 
लागले. मराठी भाषिकांना इंग्रजीचे ज्ञान देणे आणि इंग्रजी भाषिकांनी मराठीचा 
परिचय करून घेणे आणि वाढविणे अज्ञा या दुहेरी प्रेरगेतूल मराठी- इंग्रजी आणि 
इंग्रजी-सराठी अश्या स्वरूपाचे कोश निर्माण करण्याची आवश्‍्यवाता भास्‌ लागलो. 

या दुहेरी कारणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन परकीयांनी - सरकारी अधिकारी 
आणि मिदानरी - मरठो भाषेचा कसून अभ्यास करण्यास प्रारंभ केला. या दी्धं 
आणि सखोल व्यासंगाचे एक प्रतीक म्हणजे तत्कालीन कोल्यांची निमिती होऊन 
अर्वाचीन मराठोतील प्रारंभोचे कोशरचनचे प्रथत्त सरकारी प्रेरणेने आणि 
त्यांच्या सक्रिय उत्तेजनाने झाले. यातही एतहेशीय क्ञास्त्री-पंडितांचे सहकार्य 
त्यांना घ्यावे लागले; यात शंका नाही. 


प्रारंभीची कोशरचना 

अनेक एतद्देशीय शास्त्रीपंडितांच्या सहकार्याने तयार झालेल्या १८२९ 
सालच्या कोशाचे महत्त्व गुणवत्तेच्या दृष्टीने विशेष मानावे लागते. केवळ एतहे- 
शीय पंडितांच्या परिश्रमावर हा कोश प्रासुख्याने उभारला गेल्याने तो * पंडिती 
कोहञ ) या नावानेही प्रसिद्ध आहे. या कोजझ्ाचे मूळ नाव ' सहाराष्ट्‌ भाषेचा कोश ! 
असे आहे. कोशाविषयीच्या आधूनिक कल्पना लक्षात घेऊनच हा तयार करण्यात 
आला. कालदृष्ट्या विचार करता डा. केरी यांनी तयार केलेल्या कोज्ञाचा 
उल्लेख प्रथम करावा लागतो. हा कोन्ल इ. स. १८१० मध्ये बंगालमधील 
श्रीरामपुर येथील मिशनरी मंडळाकरता तयार झाला होता. . परकौयांना मराठी 
भाषा शिकविण्याच्या दृष्टीने हा तयार केल्यामुळे त्याचे स्वरूप मराठी-इंग्रजी असे 
देभाषिक कोशाचे आहे. एतहदेशीयांच्या जीवनाचा परिचय करून घ्यावा; आपली 
धर्मपरते मराठो जनतेला परिणामकारक वाटतील अशारीतीने मराठीमधे मांडावी; 
त्यासाठी बायबलादी धमंग्रंथांचे भाषांतर व्हावे; तद्वत्‌ एतहेशीयांच्या जन्या नव्या 
धमंग्रंथांचे स्वतः परिश्ीलन करावे; असे अनेक प्रकारचे हैत्‌ मनात बाळगन 


मराठी भाषा आत्मसात करण्याचे प्रयत्न त्या काळात अनेक खिस्ती मिशनऱ्यांनी 


अनुक्रमणिका 
व मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ग ४ 
4 5 6 
द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


अर्वाचीन मराठी कोशरचनेतील स्थित्यंतरे ३ 


केले. डॉ. केरी हे त्यांपेको एक होत. सराठी भाषेचा कोश प्रसिद्ध करून त्यांनी 
मराठी जनतेमध्ये आपल्याविषयी एक प्रकारची आत्मीयता उत्पन्न केलो. परंतु या 
कोशाचा प्रसार महाराष्ट्रात व्हावा तसा झाला नाही. 
भाषेच्या नियमनाला ज्याप्रमाणे व्याकरणाची आवदयकता असते तहृत्‌ तिची 
“ब्दसंपत्ती आगि अर्थशक्ती या दृष्टीने झालेली वाढ कोज्ाद्वारे अजमाचिता येते. 
झाषेचे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनाने अध्ययन होऊ लागले म्हणजे तिच्यातील 
कोशनिमिती हो नवी धारणा स्वोकारीत जाते. अर्वाचीत मराठीमध्ये झालेल्या 
कोशविषयक प्रथत्नांवरून हे सहज लक्षात येते. 
इ. स. १८२४ मध्ये कनल व्हान्स केनेडी या नावाच्या एका लष्करी अधि- 
काऱ्याने एक कोन प्रसिद्ध केला. हा कोशही संक्षिप्त आणि अनेक दृष्टींनी अपुरा 
. होता. सुंवई येथे श्िक्षासंडळीची स्थापना झाल्यानंतर तिने हे कोशरचनेचे काम 
हाती घेतले. ज्ालोपयोगार्थ अनेक विषयांवरील ग्रंथर्नािभिती करण्याचे श्रेय जसे या 
मंडळीचे तहृत्‌ एतहेज्ञीय जझास्त्रीपंडितांच्या मदतीने पहिला कोश तयार करण्याचे 
श्रेयही या. संडळीसच चावे. लागते. शिक्षासंडळोचे सेक्रेटरी कॅप्टन जॉर्ज 
जव्हिस यांच्या हाताखाली बाळशास्त्रो घगवे, गंगाधरशास्त्री फडके, दाजीक्ास्त्री 
शुक्‍ल, सखारास जोशी आणि परक्षुरामपंत गोडबोले यांची नेमणूक ज्ञाली. 
नंतर जगन्नाथशास्त्री क्मवंत आणि रामचंद्रशञास्त्री जान्हवेकर यांची नावे या 
पंडितमंडळात दाखल केलेली आढळतात. मोठ्या परिश्रमाने हा कोश तयार झाला. 
तथापि त्यातहो अनेक उणोबा कायम राहिल्या. शब्दांच्या व्युत्पत्ती देण्याचा 
प्रयत्न यात फार अल्प प्रमाणात आहे; खेरीज संतकवोंच्या काळातील 
शब्दही तुरळक स्वरूपातच आढळतात. अक्ा प्रकारच्या अनेक उणीवा यात 
असल्या तथापि समग्र भाषेतील शब्दांचा संग्रह करण्याची कल्पना यात असल्याने 
आणि तितक्याच परिश्रमाने तो तयार केला असल्याने अर्वाचीन मराठीच्या प्रारंभ 
काळातील एक महत्त्वाचा कोशरचनेचा प्रयत्न या दृष्टीने त्याचा उल्लेख करावा 
लागेल. १८२३१ साली जगज्ञाथज्ञास्त्री क्रमवंत यांनी त्यास पुरवणी जोडली, 
त्याकाळी एतहेज्लीयांनी मराठी भाषेवर केलेला हा पहिला संस्कार आहे. 
लोकव्यवहाराचा आधार घेऊनच कोशकर्त्यांना आपलो पावले टाकावी लागली. 
कोशरचनेसाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रोचा अपुरेपणा रचना करणारांच्या ध्यानी 
आला होता, असे यातील प्रस्तावनेवरून स्पष्ट दिसते. सराठी भाषेच्या अध्यय- 
नाचा एक विइवसनीय निधी म्हणून या कोशाचे महत्तव विशेष मानावे लागते. 
या पंडिती कोशाबरोबर तयार होऊ लागलेला मोल्सवर्थ कंडी यांचा कोल 
१८२१ मध्ये प्रकाशित झाला. हा कोशही विशेष परिश्रमपु्वक तयार झालेला 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


छै नवभारत 


होता. या निमित्ताने कोशकर्त्यांनी केलेली खटपट मराठी भाषेला बरीच उपकारक 
ठरलो. देशोदेशींचे शब्द, वाकप्रचार, म्हणी गोळा करण्यासाठी ब्राम्हणांच्या नेमणुका 
झाल्या, वाही अधिकाऱ्यांनी ब्राम्हणवर्गाच्या सहाय्याने पत्रे, पुल्तके, अज इत्यादि- 
कातून उपयुक्‍त शब्द, वाकप्रचार जमविण्यास सुरवात केली; इतरांनी निळविलेले 
साहित्य योग्य रीतीने मांडण्यास प्रारंभ केला. या कोशाच्या प्रस्तावनेत अले म्हटले 
आहे को ' 0॥5 ७0० 158 18 0० ली 1170111000 113001 
१111'0एछा. 8 शज्छा8. 1 एव एतळचोरळा तिठा) घे 0७३7७9 (0 
1701101. 1)6 ])70]0४७(101 ४]०१10॥5 0 ४०५१७] ... 

गाब्दांची मांडगी करीत असता इाब्दांच्या जाती, व्युत्पत्ती, लिंग 
इत्यादीविषयी चर्चा होई, शब्दांच्या अर्थासंबंधीची चर्चा होई; नंतर अनुरूप 
उदाहरणे दिलो जात; त्यानंतर इंग्रजी आणि सराठी दोन्ही भाषांत त्याची 
नोंद होई; ही प्रक्रिया सारखी चालूच असे. पुनःपुनः केलेल्या चर्चेमुळे लेखनाला 
अधिक निर्दोष रूप येई. मेजर कंडी यांनी पुढे १८४७ मध्ये सोल्सवर्थ यांनी 
लिहावयास घेतलेल्या इंग्रजी मराठी कोज्ाचे काम पुर्ण केले. या कोक्याच्या दुसऱ्या 
आदृत्तीस १८५७ मध्ये डॉ. विल्सन यांनी जी प्रस्तावना लिहिली तोत त्यांनी तंत- 
वाडमयापासून तो अर्वाचीन काळातील वाऊमयापर्यंत मराठी वाडमयाच्या विका- 
साचा आढावा घेतला आहे. प्रस्तुत प्रस्तावनेमुळे या कोशाची सूळची भारदस्तत! 
अधिकच वाढली आहे. 

पंडिती कोश निघाल्यानंतर जवळजवळ एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत 
एकभाषिक कोशाची गरज भासली नसावी. या नंतरचा कोझहरचनेचा उल्लेखनीय 
प्रपत्त म्हणजे १८६३ सालचा रवघुनाथशास्त्रो गोडबोले यांचा होय. त्यांनो रच- 
लेला कोश * हंसकोश ' या नावाने प्रसिद्ध आहे. थाची रचना पुर्वोच्या सर्व 
कोळांहून अगदी भिन्न स्वरूपाची होती. हा केवळ व्यवह!रातील भाषेचा कोड 
नसन हंसाच्या नोरक्षीरविवेकाने प्राचीन भराठी काव्यातील तिवडक शाब्दांचा 

चलेला कोल होय. को्याचे दोन विभाग पाडून पहिल्यात कवितेचे वणन, 
घेंचे, रवनेची दिल्या इत्यादिकांची माहिती देऊन इसर्‍्या विभागात कोल्लाचा 
समावेश केला आहे. शब्दकोशास आधार म्हणून ज्ञानेश्वरी, विवेकसिध, एक- 
यी भागवत, दासबोध, त्याचप्रसाणे पंडित कवींचे ग्रंथ इत्यादींचा आधार घेतला 

आहे. १८७० मध्ये रघुनाथशास्त्री गोडबोले यांनी ' मराठी भाषेचा नवीन कोडा 
प्रसिद्ध केला. पंडिती कोशाचा मूळ आधार घेऊन हा तयार केला होता. 

यांपैकी पहिल्या कोशामध्ये शब्दांची व्युत्पत्ती न देता शब्दांचे मळ तेवढे 


दिले आहे. हुसरा कोश केवळ विद्यार्थ्यास उपयुक्‍त व्हावा यादष्टीने रचल्यामळे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अर्वाचीन मराठी कोगरचनेतील स्थिलंतरे ष्‌ 


त्यात अवघड, अपरिचित असे शब्द गाळून तो कोश तयार केला आहे. राजवाडे 
यास “ सुवडकोदश । असे म्हणत. यासंबंधी उल्लेख मराठी वाड्याच्या इतिहासात 


आला आहे.' 

यापुढे काही हेभाषिक कोल्लांची रचनाही झाली. मोल्स्वर्थने मराठी- 
इंग्रजी कोश्ाबरोबर इंग्रजी-मराठी कोश॒ तयार करण्याची कल्पनाही मनात 
बाळगली होतो; आणि त्याने या कार्यास प्रारंभही केला होता, परंतु ते 
कास त्यांच्या हातून पुरे होऊ शकले नाही. त्यांचे सहकारी मेजर कंडी 
यांनी ते काम पुनश्च आरंभिले, आणि १८४७ पर्यंत ते पुरेही केले. प्रस्तुत 
कोज्लाच्या रचनेचे स्वरूप पाहिले तर रचनाकर्त्यांची दृष्टी पुर्वीच्या कोशका रापेक्षा 
अधिक व्यापक झालेली दिसते. एखाद्या शब्दाला समानाथक असणारा वावप्रचार 
देण्याचा अथवा त्याचे भाषांतर देण्याचा प्रयत्न यात केला आहे. एकभाषिक 
कोश्ापेक्षा या देभाषिक कोजञामध्ये विशेष अवधान ठेवावे लागले. शिवाय मराठी 
शिकणारा इंग्रजी वर्गच विशेषत्वाने कोशकारांच्या डोळ्यासमोर असल्याने मराठी 
शब्दांबरोबर मराठी वाक्प्रचारांचे भाषांतरहो इंग्रजीमध्ये दिले आहे. या नंतरच्या 
काळात बाबा पदमनजी यांनी रचिलेला मराठी-इंग्रजी कोश हा प्रथम १८६३ 
मध्ये प्रसिद्ध झाला. याचे भावंड म्हणून त्यांनी एक इंग्रजी-मराठी कोशही रचिला 
होता. शब्दांचे अथ देत असता प्रथम सोपे शब्द, नंतर व्यवहारातील कठीण 
संस्कृत शब्द आणि त्यानंतर ग्रंथातील शब्दही दिला आहे. केवळ तात्विक दृष्टीपेक्षा 
व्यवहारोपयोगी दृष्टीचा पुरस्कार यात केलेला आढळतो. 

सराठो-इंग्रजी कोशाप्रमाणे या काळात संस्कृत-पराठी कोश रचण्याचे कार्यही 
चाल होते. संस्कृत भाषेच्या अध्ययनास पुरक होणारा एक कोश १८५२ मध्ये अनंत- 
ज्ञास्त्री तळेकर यांनी तयार केला. यास संस्कृत- प्राकृत कोश असे म्हणण्याची प्रथा 
आहे. ज्ञास्त्री पंडितांव्यतिरिक्‍त इतर लोकांकड्नही संस्कृताचे अध्ययन सुरू झाल्यावर 
या संस्कृत-मराठी कोज्ाचो गरज अधिक भासली असावी. अमरकोक्याच्या आधारे 
हा मुख्यत्वे तयार केला आहे. प्रथम शब्द, नंतर त्याचे व्याकरण, अर्थ आणि जाती 
अज्ञा क्रमाने त्यात मांडणी केली आहे. हा कोश शिळाप्रेसवर छापला आहे. 

विष्णुज्ञास्त्री पंडित यांनी १८६५ मध्ये ' संस्कृत आणि महाराष्ट्र धातुकोडा? 
प्रसिद्ध केला. १८६३ साली ज्यावेळी त्यांची धारवाड येथील इंग्रजी छाळेच्या 
सख्याध्यापकाच्या जागेवरून खानदेशात बदली झाली तेव्हा त्यांनी इंग्रजी-मराठी 
कोझ्ही प्रसिद्ध केला. हा केवळ शालोपयोगी स्वरूपाचा आहे. पहिल्या कोशाचे 


१. रा. श्री. जोग ( संपा. ) मराठी वाढवयाचा दतिहास-- खंड ४ था 
महाराष्ट्र साहित्य परिषद प्रकाशन १९६५ पृ. ८२ 


अनुक्रमणिका 
झं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६ नबभारत 


स्वरूप केवळ धातु पुरतेच मर्यादित होते. ' सर्वसंग्रह ' या मासिकाचे कते माधव 
चंद्रोबा डुकले यांनी तयार केलेला संस्कृत-प्राकुत कोश था स्वख्पाच्या इतर 
कोशांहून बराच सोठा होता. हा कोश ' शब्दरत्ताकर ? या नावाने ओळखिला 
जातो. इ. स. १८७० मध्ये तो प्रसिद्ध ज्ञाला. वेद्यकासंबंधी परिभाषेचा विचारही 
यात केला आहे हे याचे एक लक्षणीय वेशिष्ट्य होय. 

यानंतर १८७२ सध्ये नारो आप्पाजी गोडबोले यांनी गोपाळ जिवाजी 
केळकर यांच्या मदतीने ' संस्कृत व प्राकृत कोद' तयार केला. अभरकोशादी ग्रंथ, 
शालोपयोगी पुस्तके, नवनीत, हितोपदेश यांतील शब्द यात घेतले आहेत. 

मराठी-इंग्रजी कोझ्ावरोबर संस्कृत-प्राकृत गाब्दकोश्ञांची रचनाही अर्वाचीन 
मराठीच्या प्रारंभकाळात फार मोठ्या प्रमाणात होत असलेली आढळते. मराठी 
भाषेला संपद्नता यावी म्हणून संस्कृतातील नाटक काव्यादिकांची भाषांतरे 
मराठीमध्ये सोठ्या प्रमाणात होत होती. अक्षा प्रकारचे प्रयत्न करणारांमध्ये 
शास्त्रोपंडितांचा भरणा अधिक असे हे खरे; तथापि त्या व्यतिरिवत उच्चशिक्षणा- 
द्वारा संस्कृताचेही पद्धतज्षीर अध्ययन सुरू झाले; या अभ्यासकांना साहाय्यक 
होणारे हे को होत. 

रघुनायशास्त्रो गोडबोले यांनी १८७६ मध्ये ज्ञानेश्‍वरी परिभाषा! या 
नांवाचा कोश रचिला. यात त्यांनी जुन्या ग्रंथांतत आढळणाऱ्या झाब्दांचा समावेश 
करून विशेषतः ज्ञानेश्‍वरी अध्ययनास अधिक मार्गदर्शक होण्याचा हेत मनात 
बाळगलेला आहे. इंग्रजीत ज्यास * (।011]13811011 १0]110? स्हणता 
येईल अक्षा प्रकारचा हा प्रयत्न होय, नवनीतापासून वृद्धिगत होणाऱ्या प्राचीन 
काव्याच्या वाचनाभिरचीस या कोक्लाने प्रत्यक्ष चालना दिली. उत्तरोत्तर 
वाडझमयाच्या सर्वागीण अभ्यासास प्रक होणारे कोश रचले जावे अज्ञी एक 
महत्त्वाकांक्षा जागृत होत असल्याचे जाणवते. रघुनाथश्ञास्त्री गोडबोले यांनी 
१८७६ मध्ये ' भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश ' या नावाचा एक कोक, 


रचिला, रामायण, महाभारत, भागवत व मत्स्य ब्रम्हांडादि पुराणे या ग्रंथातील 
अनेक वृत्तांत संदर्भरूपाने प्रस्तुत कोशात सापडतात. प्राचीन भारतातील स्थल 
काल, व्यक्‍ती, नद्या, पर्वत इत्यादींची सविस्तर माहिती प्रामुख्याने भारत रासायण 
इत्यादीच्या आधारे दिली आहे. पौराणिक कालातील स्थले, व्यकती इत्यादिकांची 


माहिती संदर्भासहित स्पष्ट होते. प्रस्तुत कोशाकर्त्याच्या या प्रयत्नात आधुनिक 
शास्त्रीय ज्ञानापेक्षा पोराणिक वाचनाला साहाय्यभूत होण्याकडेच अधिक कल 


दिसतो. शिवाय प्रस्तुत लेखकावर अर्वाचीन पाइचात्य विद्येचे संस्कार झालेले 
नसल्यामुळे भोतिक ज्ञानाच्या संस्करणाने निर्माण होणारी चिकित्सक दष्टी 
त्यांच्यामध्ये आढळणे शक्‍य नव्हते. तरीही त्यातील व्यापक दृष्टिकोन लक्षात 


| अनुक्रमणिका | न्य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे - 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अर्बींचीन मराठी कोशरचनेतील स्थित्यंतरे छ 


घेता हा एक ज्ञानकोज्ञात्मक स्वरूपाचा प्रयत्न होता असे म्हणावे लागते. भारताच्या 
प्राचीन इतिहासातील प्रख्यात लोकाविषयीच्या आख्यायिका, धर्म, त्यांच्या 
राजधानीची नगरे इत्यादीविषयीचा इतिहास यात संकलित केला आहे. कोणालाही 
एखाद्या विषयासंबंधाने संपुण माहिती पुरविण्याची या कोशकाराची दृष्टी त्या 
काळात नवीच होती. रघुनाथक्ञास्त्रो गोडबोले यांचा हा प्रयत्न एका रीतीने सत- 
प्रचारकी स्वरूपाचा होता. 

पाइचात्य विद्येचे संस्करण एतहेशीयांवर झाल्यानंतर विचाराच्या प्रमुख 
दोन धारा निर्माण झालेल्या दिसून येतात. त्यापेकी एक जुन्या 'परंपरेविषयोच्या 
निष्ठेने नव्या विचारांना विरोध करणारी आणि दुसरी नव्या विचाराचे स्वागत 
करणारी होय. रघुनाथक्षास्त्री यांचा प्रयत्न पहिल्या विचारधारेपेको होय. 
भाषेची शुद्धता कायम रहावी आणि संस्कृत भाषेत आलेल्या प्राचीन इतिहासातील 
काही गोष्टींवर निश्चयात्मक माहिती मिळावी असा उद्देश लेखकाने कोशरचना 
करताना मनात बाळगिला होता. कोशरचनापद्धतीचा एक नवा आदर्श या 
लेखकाने त्या काळात निर्माण केला. 

एकोणिसाव्या शतकात पादचात्य देशातील विद्या, शास्त्र आणि कला यांचे 
ज्ञान देशी भाषेतून आणण्याचा उद्योग सुरू झाला होता. त्यातील शास्त्रीय विषया- 
संबंधीच्या ज्ञानाचे स्वागत करणारा एक महत्त्वाचा प्रयत्न नीळकंठ बाबाजी रानडे 
यांनी १९०९ मध्ये आपला इंग्रजी-मराठी कोज्ञाचा प्रथम खंड प्रसिद्ध करून केला. 

आपल्या कोक्षाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी आपला कोशरचनेचा उद्देश पुढोल- 
प्रमाणे स्पष्ट केला आहे: 

& पुष 10 छा] 09 5ण्खा शा; गि ]376501; छ0]र 8 ६ 
1110 खी निळ प0 8फवीत्यांगटड ग. ले गव्रणिखा लि 8 
हांगा 1०७1७९0४७७ वात 18 01७ 10081 1100 01 (1191191101 
[1१118000119010018 णारा) पणाला 16 छ10186 ०001७४ 18 
10१88४.” 

हा कोश तयार करण्यापुर्वी ग्रंथकारास तत्पुर्वीच्या पन्नास वर्षांतील ग्रंथांचे 
वाचन अविश्रांतपणे पाच वर्षे करावे लागले. त्यात विशेषत्वाने पाइचात्य भोतिक 
ज्ञास्त्रे, कला, क्रीडा यावर झालेल्या पुस्तकांचे आपण विशेष कसोज्ञीने वाचन 
केल्याचे प्रा, रानडे यांनी प्रस्तावनेत प्रारंभो नमूद केले आहे. हा कोश तयार 
करताना केंडी आणि मोल्सव्थ यांच्या जुन्या कोश्ञांचा उपयोग करावा लागला. 
व्यवहाराच्या निरनिराळ्या श्ञाखातील माहितीचा संग्रह करण्यासाठी त्यांनी त्या 
त्या श्ञाखातील विद्वानांच्या मदतीची मागणी केली; आणि या प्रयत्नास मूत स्वरूप 


| अनुक्रमणिका | दरा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नवभारत 


आले. या प्रयत्नास उदार आश्रय दिल्याचा वृत्तांतही लेखकाने नमूद केला आहे. प्रा, 
रानडे यांनी कोद्याच्या प्रकाशनाचा अंदाज मांडला त्यावेळी खर्चाचा अंदाजी आकडा 
६५ हजाराचा होता. त्यापेकी ४८ हजार कोक्लाच्या पु्वतयारीतच खर्चा पडले. 

निरनिराळा ग्रंथांच्या परिज्षीलनास पाच वर्षे लागल्याचे वर नमूद केले 
आहे. कोशरचना पुरी होण्यास एकूण सोळा वर्षे लागली. यावरून ग्रंथकर्त्यांच्या 
अविरत उद्योगझ्लीलतेचा प्रत्यय आल्यावाचून रहात नाही; 

या प्रयत्नाने मराठी भाषिकांमध्ये एक वेगळाच आत्मविदवास निर्माण केला. 

जनादन विनायक ओक यांचा ' गौर्वाण लघुकोश ' १९११ मध्ये प्रसिद्ध 
झाला. समर्थ विद्याल्याची स्थापना झाल्यापासून संस्कृत-मराठी कोशाची जरूरी 
विशेषत्वाने भासू लागली. निरनिराळे विषय मराठोतून शिकविण्याचा उपक्रम 
यावेळो समथ विद्यालयाने प्रथभ सुरू केला. मराठीमध्ये निरनिराळ्या विषयांवर 
विदवविद्यालयीन श्रिक्षणाला प्रक होतील अक्षी पुस्तके नाहोत; या. सबबीवर 


एकदा विद्यापोठातून माध्यम या दृष्टीने मराठीची उठावणी केल्यानंतर मराठी 
माध्यमाचा स्वीकार करण्यात आला. नाही. समथ विद्यालयाने स्वभाषेतून शिक्षण 


देण्यास प्रारंभ केल्यानंतर कोणकोणत्या विषयांवर पुस्तके व्हावयास पाहिजेत 
यासंबंधी यादी केली, त्यात संस्कृत-मराठी कोझ्याचा समावेक्ञ करण्यात आला 
होता. (गीर्वाण लघुकोश- पृ. १) 

उपनिषदे, रामायण, महाभारत मन्‌स्मृती इत्यादी ग्रंथ विद्यार्थ्यांनी जास्त 


वाचावेत अश्ली चालकांची इच्छा असल्याने कोश तयार करीत असता या ग्रंथांवर 
भर दिलेला आढळतो. 


पाइचात्य आणि एतद्देशीय वेगवेगळ्या कोशकारांनी विविध हेतूने प्रेरित 
झालेल्या मराठी भाषेच्या अभ्यासाला आपल्या कोशरचनेने अधिक मूत आणि 
परिणत स्वरूप प्राप्त करून दिले. या सार्‍यांचा परिणाम वाचनाभिस्ची अधिक 
वृद्धिगत होण्याच्या दृष्टीने तद्ृत मराठी भाषेच्या भाषिक अध्ययनाला अवसर 
देण्याच्या दृष्टीने झाला यात शंका नाही. 
ज्ञानकोशाची रचना 

यानंतरचा लक्षणीय प्रयत्न म्हणजे ज्ञानकोशरचनेचा होय. ज्ञानकोश- 
निर्मितीच्या या प्रयत्नाने मराठी वाडमयात संदर्भग्रंथाचे एक नवे य॒ग निर्माण केले. 
भाषेच्या सर्वांगीण परिश्ीलनासाठी अशा प्रकारच्या ग्रंथांची आवडयकता असते हे 
मराठी भाषिकांचा निदर्शनास आणून देण्याचे कार्य डा. केतकर यांनीच प्रथम केले. 

ज्ञानकोशकारांचा प्रयत्न अनेक दृष्टींनी मोलिक स्वरूपाचा आहे. सर्वांगीण 
ज्ञानसंग्रहाचा ध्येयवाद हे त्यांचे पहिले महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होय; संदभंग्रंथाचे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
थद्वारे 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अबोचीन मराठी कोशरचनेतील स्थित्यंतरे ९ 


महत्त्व मराठो भाषिकांना पटविणे हे त्याचे दुसरे एक वेशिष्ट्य मानले पाहिजे. 
ज्ञानकोषकर्ते डॉ. केतकर यांचे व्यक्तिमत्त्व महाराष्ट्रातील सव विद्वानांना नव्या 
मूलगामी दृष्टीकडे नेणारे होते; हो गोष्ट वाडमयक्षेत्रातील त्यांची कामगिरी 
लक्षात घेतलो म्हणजे सहज भान्य होणारी आहे. पाइचात्य ज्ञानाचे अंधानुकरण 
दृष्ट नव्हे; पाइचात्त्य विद्यतील मूलभूत शास्त्रीय सिद्धांत भारतीय संल्कृतीचा 
मूलभूत परिचय करून घेताना पाया म्हणून मान्य व्हावेत; आणि आपले. 
सारे विचारप्रतिपादन सोलिक असावे हो त्यांची सव लेखनातील सूळ भूमिका. 
होती. ज्ञानकोश्ाच्या रचनेमध्ये त्यांचे हे व्यक्तिमत्त्व स्पष्टपणे उमटले आहे. 

ज्ञानकोज्ञाचे मोलिकत्व लक्षात यावे म्हणून ज्ञानकोशरचनेच्या मुळाशी 
असलेल्या ध्येयवादाचा परिचय करून घ्यावयास पाहिजे. डॉ. केतकरांच्या युरोप 
अमेरिकेतील पयंटणात त्यांची ज्ञानकोशरचनेची कल्पना कशी विकसित होत 
गेली याचे विस्तृत विवरण ज्ञानकोशमंडळाच्या इतिहासात आले आहे. या 
काळात हॉवर्ड युनिव्हसिटीतील वेबस्टरच्या कोशाचे एक संपादक डॉ. लाँग यांचे 
कोझ्लाच्या संपादनकलेसंबंधी एक व्याख्यान ऐकण्याची संधी डा. केतकर यांना 
लाभली. हे व्याख्यान स्वानुभवप्रेरित होते. प्रकाशनकलेतील अनेक महत्त्वाच्या 
बाबी डॉ. केतकरांना या काळात समजावून घेता आल्या. यासाठी नेमलेल्या 
कचेरीतील अंतर्गत व्यवस्थाही त्यांना पहाता आली. पुढे एका सायक्लोपीडि- 
यातील माहितीच्या जुनेपणाबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे त्यांना सायक्लो- 
पौडियातील एका कमिटीवर घेण्यात आले. यानंतर अनेक युरोपीय कॅनव्हासर्स- 
बरोबर स्वतः फिरून त्यांनी पुर्वीच्या आपल्या प्रकाशनविषयक ज्ञानामध्ये अधिव्ह 
भर घातली. ग्रंथविक्रीसाठी गिऱ्हाईक मिळविण्याची योजना, हप्त्याने ग्रंथविक्रय 
करण्याची पद्धती इत्यादी अनेक प्रकारची नवी माहिती याच काळात 
डॉ. केतकर यांनी मिळविली. या साऱया ज्ञानसंपादनाचा थोग्य उपयोग पुढे ज्ञानकोश 
प्रकाहनकार्थामध्ये त्यांनी केला. अक्या रीतीने था अनुभवामुळे ज्ञानकोशरचनेच्या 
ध्येयवादाला आत्मविश्‍वासाची जोड लाभली, यात शंका नाहो. 

१८९७ साली उमरावती येथील ' सिटी लायब्नररीज * या संस्थेतील एका 
विद्वान वकिलानी डॉ. केतकरांता ' एन सायवलोपीडिया ब्रिटानिका'ची एक प्रत 
नजर केली; ती पाहिल्यानंतर अशा प्रकारचा ग्रंथ सराठीमध्ये असावा असे डॉ. 
केतकरांच्या सनात आले; अज्ञा रीतीने ज्ञानकोशयाच्या कल्पनेचा उगम झाला !* 


१ डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर “ साझे बारा वर्षांचे काम उफ ज्ञानकोश 
मंडळाचा इतिहास ” पृ. ४ 


प व 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१० नवभारत 


इंग्रजीस महत्त्वाचे स्थान देण्याचा जो हेतू इंग्रजी राज्यात सुरू झालेल्या 
शिक्षणपद्धतीत सुप्तपणे वावरत होता त्या हेतूस सुरुंग लावणाऱ्या अनेक स्वतंत्र 
वाण्याच्या व्यकती महाराष्ट्रात होऊन गेल्या; त्यात डॉ. केतकर यांचे स्थान मोठे 
आहे. ज्ञानकोब्रचनेच्या प्रयत्नात त्यांचे हे व्यक्तिमत्त्व उत्तम रोतोने प्रतीत होते. 

मराठीतील शास्त्रीय परिभाषाविषयक हेत नाहीसे करून महाराष्ट्रातील 
विद्वानांनी प्राप्त करून घेतलेले ज्ञान मराठीत व्यक्‍त करण्याची संधी त्यांना 
उत्तरोत्तर मिळाली पाहिजे; असे डॉ. केतकरांना वाटत असे. त्यासाठी अत्यंत मह- 
त्वाची गोष्ट म्हणजे जगातील सारा उपलब्ध ज्ञानसंचय सराठीत आणणे हो होय. 
हे कार्य ज्ञानकोज्याने यशस्वीपणे केले. पाठचात्य संस्कृती आणि परंपरा यांचे सुंदर 
संसिश्रण ज्ञानकोशरचनेच्या प्रयत्नात झाले आहे. * महाराष्ट्रोय ज्ञानकोश ! हा 


महाराष्ट्राचे बौद्धिक स्वातंत्र्य स्थापन करण्यासाठी केलेला प्रयत्न होय ! ' असे 
कोशकर्त्यांचे उद्गार आहेत. 


महाराष्ट्राचे बौद्धिक स्वातंत्र्य स्थापन करणे म्हणजे एक तर युरोपीय 
संशोधनाद्वारे उपलब्ध होणारे व महाराष्ट्रीय जीवनास आवश्यक ठरणारे ज्ञात 
देशी भाषांतून उपलब्ध करून देणे होय. हा यातील एक प्रकार होय. मराठी जन- 
तेच्या मनातील विविध कल्पना, समजुती यासंबंधीची साशंकता नाहोशी करणे 
हा यातील दुसरा प्रकार होय. विशिष्ट संशोधनाचा उपयोग न करता स्वतंत्र मत- 
प्रतिपादन करणे हा यातील आणखी एक महत्त्वाचा प्रकार होय. याबाबतीतील 
ज्ञानकोशकारांची भूमिका केवळ संकलनापेक्षा मूलगामी विचारांना प्रेरणा 
देणारी आहे. 

ज्ञानकोश्ापुर्वीच्या आणि त्यानंतर या प्रेरणेने जन्मास आलेल्या कोशांचे 
स्वरूप केवळ संकलनकारांचे आहे. झानकोशकारांनी विविध विषयांच्या बाबतीत 
तज्ञांना दिलेल्या मतस्वातंत्रामुळे त्यात केवळ प्रचारकी भूमिका कोठेच आलेली 
नाही, स्वयंसिद्ध आणि स्वतंत्र विचारसरणीच्या अधिष्ठानावर आधारलेल्या 
अनेक मूलगामी विचारांचा पुरस्कार यात केलेला आढळतो. 

डॉ. केतकर यांनी कानेल युनिव्हसिटीमध्ये असतानाच कॉलेजच्या अभ्यासाच्या 
निमित्ताने “ सायक्‍्लोपीडिया'चे अवलोकन केले होते.' अश्ञाच एका प्रसंगाच्या 
निमित्ताने नेलसन कंपनीने काढलेला 'लूज लिफ सायक्लोपोडिया' पुर्वीच्या कोज्ञाच्या 
रचनेसंबंधाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट झाले. ज्ञानकोश्याच्या रचनेला पुरक होईल 


१, तत्रेव पू. ११२. - 
२. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर, “ माझे बारा वर्षांचे काम ऊफे ज्ञानकोश- 
मंडळाचा इतिहास ” - पृ. ४-५ 


अनुक्रमणिका 
श्व मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अवीचीन मराठी कोशरचनेतील स्थित्यंतरे १९ 


अशा पद्धतीने समाजश्ञास्त्राचे स्वतंत्र अध्ययन डा. केतकरांनी कार्नेल युनिव्हसिटी- 
मध्ये असतानाच सुरू केले. भूस्तरशास्त्र, जीवज्ञास्त्र, पुस्तकवणंनशास्त्र, इतिहास- 
संश्ोधनक्यास्त्र, पुराणवस्तुसंशोधनज्ञास्त्र इत्यादी विषयांवरील तज्ञांची व्याख्याने 
त्यांनी ऐकली; सूळचा ज्ञानकोझरचनेचा ध्येयवाद अद्षारीतीने रूप घेऊ लागला, 

* अमेरिकत एनसायकलोपीडिया? साठी कास करीत असता त्यांना असे 
आढळले की, त्या कंपनीने ' एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिक'मधील दोष दाख विण्या- 
साठी एक पत्रक तयार केले; त्यात असे दर्शविले होते की, ' ब्रिटानिका हा ग्रंथ 
इंग्लिश जनतेसाठी लिहिलेला असल्यामुळे असेरिकेविषयी त्यात पूर्वग्रहदूषित माहिती 
आहे; त्यावरून असे लक्षात येते को, ज्या देशाकरता जो ग्रंथ बनविला जाणार 
त्यास उपथ्‌कक्‍्त अश्ली साहिती त्यात येणार. या अनुरोधाने जे वाडमय वाचले 
त्यामळे प्रत्येक राष्ट्रास वेगवेगळा' एनसायक्लोपीडिया लागतो हे मनास पटले. 

" डॉ. केतकर यांचा समाजक्ास्त्रोय दृष्टिकोन त्यांच्या इतर लेखनाप्रमाणे 
ज्ञानकोज्याच्या रचनेतही प्रत्ययास येतो, याचे एक प्रत्यंतर त्यांच्या ज्ञानकोशमंडळाच्या 
इतिहासातील उदगारावरून येते. 

वाडमयसूची तयार करीत असता ब्रह्मसमाजादिकांचे ग्रंथ अर्वाचीन पाखंडे' 
या सदराखाली केल्यामुळे त्यांच्यावर टोकेची झोड उठली होती. त्यासंबंधी 
डॉ. केतकरांची भूमिका कोणती होती याचे प्रत्यंतर पुढील उद्गारावरून येते. 

“* पाखंडी या शब्दापासून ' नास्तिक ' असा अर्थ सुचित होतो. म्हणून तो 
शब्द तको असे कित्येक प्रार्थनींनी सला सांगितले, पण त्यांचे हे रागावणे 
माझ्या सते अनुदार भावनेचे निद्षंक आहे.' माझ्या मते हिंडु, मुसलमान, जेन 
हे जसे वर्गवर्णनाचे शब्द आहेत तसेच पाखंडी, नास्तिक हेही वरगवर्णनाचे शब्द 
आहेत. ” शब्दाच्या रूढ परंपरागत अर्थाच्या आहारी न जाता त्यासंबंधी नव्या 
अर्थकक्षा निर्साण करणे हे मोलिकतेचे गमक नव्हे काय ?” डॉ. केतकरांच्या समाज- 
शास्त्रीय दृष्टीमुळे त्यांच्यामध्ये हौ मौलिकता असल्याचे अनेकदा प्रत्ययास येते. 

ज्ञानकोज्ञाची रचना हे कोणत्याही राष्ट्राच्या बौद्धिक परिणतीचे एक 
महत्त्वाचे गमक आहे “ आणि शिवाय प्रस्तुत प्रयत्न करोत असताना केवळ 
« ब्रिटानिकाचे भाषांतर करणे अश्ली भूमिका नाहो * * ब्रिटानिका तील सारो 
माहिती महाराष्ट्रीय ज्ञानकोज्ञामध्ये जल्लीच्या तज्ञीच घेतली नाही; कारण 
« ब्रिटानिकामध्ये त्यांच्या मते वारंवार आढळणारे दोष आहेत. ' ब्रिटानिका ' ने 
इंग्लंडास आवदयक अज्ञा भागाचा पुरस्कार केला. महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशाने 


१. तत्रेव- पू. ९० २. तत्रेव- पू. ४५. ३, तत्रेव- पू. १०७. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


एर नवभारत 


देखील स्वतंत्र संशोधनवृत्तीचा स्वीकार करावा, असे उद्दिष्ट ज्ञानकोद- 
मंडळाच्या इतिहासात डॉ. केतकरांनी केलेल्या विवरणातून स्पष्ट होते. 
ज्ञानकोश्याची मोलिकता पारखण्यासाठी ज्ञानकोशकारांच्या कर्तव्यासंबंधी 
जे विचार डॉ. केतकर यांनी ज्ञानकोशमंडळाच्या इतिहासात मांडले आहेत 
त्याचा येथे उल्लेख करणे अवडय आहे. त्या विचारांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे: 

१) महाराष्ट्रोय ज्ञानकोश म्हणज पुर्वपरंपरागत ज्ञान आणि भविष्यकालीन 
स्थिती यास जोडणारा दुवा होय. 

२) आतापर्यंत झालेल्या वाडमयातील ग्राह्य भाग निवडणे त्याचे कर्तव्य आहे. 

३) मराठी भाषेत अनेक लेखकांनी आपले एका विषयावरील विचार 
व्यक्त करण्यासाठी निरनिराळे शब्द योजिले असता जे भाषादवेत उत्पन्न झाले 
असेल ते काढून टाकून भाषा स्थिर करणे त्याचे कतंव्य आहे. 

४ ) महाराष्ट्रातील पंडितवर्गात वागत असलेले विविध ज्ञान मराठी भाषेने 
व्यक्त झालेच नसल्यास ते व्यक्‍त करण्याची संधी त्यास देणे हेहो ग्रंथकाराचे 
कतंव्य होय. 

५ ) पाइचात्य संस्कृती व परंपरागत संस्कृती यांचे एकीकरण करण्याचे 
स्थान महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश होय. 

६) शेतकी व सुशिक्षित वर्गाचे धंदे हे करण्यापलीकडे महाराष्ट्रीय 
समाजामध्ये कार्यक्षमता नाहो, तर समाजाचे कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत होणे शक्‍य 
होण्यासाठी वाडमयद्वारे जी मदत करणे शक्‍य असेल ती करणे ज्ञानकोशकारांचे 
कतंव्य होय. 

७ ) समाजात ज्या क्रिया येथे होत असतात त्याचे उत्तान अगर परिणत 
स्वरूव कोठे अन्यत्र दृग्योचर होत असेल तर ते दालविणे हेहो को्ञाचे कर्तव्य होय, 

८ ) हिंडू समाजांचे व विशेषेकरून महाराष्ट्रीय समाजाचे हितसंबंध 
ओळखून तहिषयक माहिती वाचकापुढे ठेवणे हेही ज्ञानकोज्ञाचे ध्येय होय. 

वरील हेतुपरंपरा लक्षात घेता महाराष्ट्रोय ज्ञानकोज्ाचे कार्य महाराष्ट्राच्या 
सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते हे लक्षात येते. इंग्रजी राजवटीच्या 
प्रारंभी निर्माण झालेल्या परप्रेरित वाडमयरचनेपासून मूलगामी संशोधनापर्यंत 
महाराष्ट्रीयांची जी परिणती ज्ञाली ते व्यक्त करणाऱ्या गीतारहस्यासारख्या 
ग्रंथासारवाच हा एक मूलगामी प्रयत्न होय. कोणत्याही देश्याच्या ज्ञानकोशा- 
मध्ये स्वाभाविकच त्या त्या सांस्कृतिक इतिहासास महत्त्वाचे स्थान मिळते; 
तद्वत्‌ महाराष्ट्रोय ज्ञानकोशातही महाराष्ट्राविषयीच्या माहितीस प्राधान्य मिळालेले 


"कखगघर चिज, 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अबीचीन मराठी कोशरचनेतील स्थित्यंतरे १३ 


आहे. महाराष्ट्रोयांस सांस्कृतिक विकासाच्या पातळीवर आणण्याचे कार्य डॉ. 
'केतकरांना करावयाचे होते. 


देशातील सामान्य जनता आणि संशोधक वगं यांच्यामधोल ज्ञानात पडले 
अंतर कमी होत जावे असा एक हेतूही ज्ञानकोश्ाच्या रचनेत ससाविष्ट झालेला 
होता. महाराष्ट्रीय जनतेची ही बौद्धिक गरज ज्ञानकोशकारांनी लक्षात घेतलो होती 
आणि याच दृष्टीने महाराष्ट्रोय ज्ञानकोश हा महाराष्ट्राचे बोद्धिक स्वातंत्र्य 
स्थापन करण्यासाठी केलेला प्रयत्न होय असे म्हणता येते. 


इंग्रजी असदानीनंतर पारचात्त्य विद्येचे अध्ययन हिंदुस्थालात फार मोठ्या 
प्रमाणात सुळ झाले; ह्याचबरोबर भारतीय विद्येसंबंधी पाइचात्यांनी केलेल्या 
संशोधनाचा व्यासंग करणारी आणि कित्येकदा त्यांच्याशी विद्धत्तेच्या क्षेत्रात स्पर्धा 
करणारी लो. टिळक, डा. भांडारकर, शांकर पांड्रंग पंडित यासारखी मंडळी 
निपजली. महाराष्ट्राच्या सांस्छृतिक परिवतनाल या सार्‍या व्यक्‍ती नाधारस्तंभा- 
प्रमाणे होत. वैदिक विद्येसंबंधात ज्ञानकोशानेही अज्लीच सूलभूत स्वरूपाची 
कामगिरी केली आहे. 

५ आपल्या सुशिक्षित वर्गावेकी पुष्कळामध्ये पाइचात्यांच्या भारतीय पांडित्या- 
विषयी तुच्छता वाटत असते. ती सर्वांशी योग्य नाही असे डॉ. केतकरांनी म्हटले 
आहे' ” संशोधनाच्या क्षेत्रात आवश्‍यक अज्शा नव्या साहित्याचा शोध, भारते- 
तिहासास उपयुक्त अज्ञा साहित्याची जमवाजमव, जमविलेल्या साहित्याची 
पद्धतशीर सांडणी, त्यावरून काढलेल्या अनुमानाचो नोंद, संज्ोधित उपपत्तींचा 
पुरस्कार, अस्यासासाठी नव्या नव्या पद्धतींचा स्वीकार याबाबतीत पाउचात्यांनी 
जी बहुमोल कामगिरी केलो आहे त्याची उपेक्षा करणे डॉ. केतकरांना मान्य 
नव्हते; सात्र त्यांनी निर्माण केलेल्या सामान्य सिद्धांतांची उपेक्षा न करता 
त्याची ग्राह्माग्राह्मता ठरविणे हे एका रोतोने महाराष्ट्रीयांच्या बौद्धिक 
विकासाला प्रेरक ठरणारे आहे, असे डॉ. केतकरांनी सुचविले आहे. 


संशोधन आणि सांस्कृतिक जीवन या दोन्ही नेत्रात महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा 
उंचावयाची असेल तर ज्ञानकोशरचनेसारखे कार्य हाती घेतले पाहिजे, अश्शी त्यांची 
मनोधारणा हळूहळू तयार झाली; अशा प्रकारचे कार्य कोणतेहो विद्यापीठ 
अंगिकारित असल्याचे लक्षण दिसेना; तेव्हा हे त्यांनी हातो घेतले. 


१. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर, “ माझे बारा वर्षांचे कास ऊफं 
ज्ञानकोशमंडळाचा इतिहास '- पृ. ११९, 


अनुक्रमणिका 
२ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१४ नबभारत 


ज्ञानकोज्याची रचना करीत असता डॉ. केतकरांच्या सनात कोणती उहिष्टे 
होती याचे थोडे अधिक स्पष्टीकरण त्यांच्या महाराष्ट्रोय ज्ञानकोज्शाच्या प्रस्ता- 
वनाखंडातील उद्गारांवरून होते. या उद्गारातून इंग्रजी राज्यानंतरच्या काळात 
आपल्याकडील बदलत्या लोकस्थितीचेही दर्शन घडते. “ आज अशी स्थिती आहे 
कौ, आपल्या देशातोल सामान्यतः सुशिक्षित ससजला जाणारा वर्ग अर्वाचीन 
संस्कृतीच्या अनेक अंगांपालून दूर आहे एवढेच नव्हे, तर भारतविषयक इतिहास, 
शास्त्र, कला, वाहुसय यांची सामान्य माहितीही त्यास नाहो. संत्रद्रष्ठे त््थी, 
श्रौत धर्माचे संत्यापक, संशथनिर्णायक न्रह्मवादी आणि रहस्यांचे वक्‍ते, तसेच 
स्मातंधर्भाचे आचार्य यांची सामान्य माहिती देखोल सुशिक्षित वर्गास नाही.” 


अज्ञा वाचकवर्गाची जिज्ञासा प्रज्वलित करण्याचा हेत्‌ त्यांच्या ज्ञावकोष- 
रचनेच्या पाठोमागे होता, यात शंका नाही. या संबंधात पुढील उद्‌गारही मह- 
तत्वाचे होत : ' आजला अत्यंत अवश्य ज्ञान म्हणजे ज्रास्त्रीय होय. पण त्या 
ज्ञानाविषयी देखील समाजात आल्या नाही. - - - - ज्ञानकोशाचा उद्देश महा- 
राष्ट्रीयास अनेक कझ्यास्त्रांचे ज्ञान करून देण्याचा आहे. प्रस्तावनाखंडाचे उद्देश दोन 
आहेत. एक उद्देश जे ज्ञान गोष्टीच्या रूपाने मांडणे अधिक चांगले ते त्या ख्पात 
मांडणे हा आहे, डुसरा उद्देज्व प्रत्येक ज्ञास्त्राविषयी जिज्ञासा उत्पक्न करून 
देण्याचा आहे. 


: ज्ञान स्वभाषेमांफेत लोकांस द्यावयाचे तर त्या भाषेत ते व्यक्‍त करण्याची 
सवय झाली पाहिजे. स्वभाषाणोंरवाचा प्रयत्न झाला पाहिजे. देशात स्वत्व- 
स्थापनासाठी जे प्रयत्न होत आहेत त्यात स्वभाषागोरवाचा प्रयत्न विशेष मह- 
त्वाचा होय. स्वभाषागोरवाचे जे अनेक प्रयत्न लेखक करीत आहेत त्यातील एक 
प्रयत्न ज्ञानकोशरचना हा होय. 


* प्रगमनक्षील जग आणि अप्रगत महाराष्ट्र यातील बोद्धिक अंतर कमी 
व्हावयाचे ' यासाठी या व्यापक स्वरूपाच्या कोशरचनेचा खटाटोप करणे 
डॉ. केतकरांना अवश्य वाटले. 


केवळ भाषाभ्यासाच्या हेतहून हे उहिष्ट अधिक व्यापक होते, यात शंका 
नाही. अर्वाचीन काळात जो राष्ट्रवाद उगम पावला त्याचे प्रस्तुत प्रयत्न हे एक 
परिणत स्वरूप होय. * 


१. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर, “ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश ?- प्रस्तावना 
खंड पृ. १ 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


अवबोचीन मराठी कोशरचनेतील स्थित्यंतरे १५ 


“८ ज्ञानकोश करताना पाइचात्यांचे भारतीय पांडित्य तपासून त्यातील 
ग्राह्मांज्न घेण्याचे काम चालू आहे. आणि पाइचात्यांचे भारतीय पांडित्य सर्वाशी 
तपासण्याचे कार्य जरी ज्ञानकोशकारास अशक्य आहे तरी या कार्यात भावी परिश्रम 
करणारास आयाऊ तयारी म्हणून कार्य करता येईल असे वाटते. ” 

डॉ. केतकरांच्या प्रस्तुत उद्गारात भारतीयांच्या ज्ञानोपासनेचा बिकास 
व्हावा एवढेच नव्हे तर आपल्या विशिष्ट दृष्टिकोनातून परकोय सिद्धांताची 
पारख व्हावी, असा एक स्वतंत्र सूलगासी दृष्टिकोनही दिघून येतो. पाइचात्यांनी 
जे संशोधन केलेले असते त्यात संस्कृत शब्दांच्या अर्थकक्षा इंग्रजी शब्दात यथार्थ 
होऊ न शकल्यामुळे किवा इंग्रजोत त्यास योग्य प्रतिशब्द नसल्याने भाषांतर यथार्थ 
होत नाही. यामुळे कोणत्याही विषयासंबंधी स्वतंत्र संशोधनाचा मार्ग स्वीकारणे 
ज्ञानकोहकारांना महत्त्वाचे आणि इष्ट वाटते. 

पाइचात्यांच्या संशोधनाचा पल्ला बराच प्रागतिक आहे, हे मान्य केल्यानंतरही 
ज्ञानकोशरचनेचा प्रयत्न करणारांनी मोलिक आणि स्वतंत्र संशोधनाचा मार्ग 
चोखाळणे जरूर आहे, असे डॉ. केतकरांता वाटे. पुवेग्रहाचे दडपण संज्योधनात 
येता कामा नये अज्ली डॉ. केतकरांचो भमिका होती; आणि त्याचे संपूर्ण परिपा- 
लन ज्ञानकोशरचनेबावत त्यांनी केलेले आढळते. 

ज्ञानकोजझ्ञातील हिंटुस्थानासंबंधीची माहिती पुरविताना स्थानिक ' गॅझेटि- 
अर्स'चा फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात आला होता. वेदिक विषयावरील 
आणि संस्कृतिविषयक संशोधन ब्राम्हण, सूत्रे आदी ग्रंथांच्या मूळ संल्छृत संहितेवरून 
करण्यात आले; इतर भाषांतून विज्षेषतः इंग्रजी आणि जर्मन भाषांतून झालेल्या 
भाषांतराचा देखील उपयोग यासाठी करण्यात आला होता; सूळ ग्रंथांची 
संहिता जवळ ठेवून भाषांतराचे तारतम्य पाहिले जाई. 

वैदिक विषयावरील संशोधनाचा विभाग विशेष काळजीपूर्वक लिहिण्यात 
आला. वैदिक वाडमयाचे पुनःपुनः अवलोकन करून आपले सिद्धांत अत्यंत 
काळजीपुर्वक मांडण्याचा प्रयत्न ज्ञानकोशकारांनी केला, यात शंका नाहो. 

या प्रयत्वाची मोलिकता ज्ञानकोशकारांनी काढलेल्या काहो उद्गारात 
अधिक स्पष्ट होते. भारतीय सामाजिक इतिहासात महत्वाची ठरणारी काही 
कोष्टके ज्ञानकोज्यात आली आहेत; यासाठो अत्यंत सुक्ष्म दृष्टीने वेदिक वाडपथ 
तपासावे लागले. समाजात जे ज्ञान उपलब्ध होते ' तेवढेच ज्ञान लोकास द्यावयाचे 


१ डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर, “ माझे बारा वर्षाचे काम ऊफं ज्ञानकोश 
- संडळाचा इतिहास, पु. १२० 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ नवभारत 


ठरविले असते तर ग्रंथ अत्यंत अल्प उपयोगाचा करावा लागला असता. "“ अनेक 
प्रकारचे ज्ञान भराठीत मांडण्याचा हा पहिला प्रयत्न होय ” याची जाणीव 
डॉ. केतकरांना होती. म्हणून ' हा प्रयत्न करतांना वाटे को भारतीयेतिहासाच्या 
पांडित्याच्या बाबतीत परिश्रम करणाऱ्याने नहाराष्ट्रोय ज्ञानकोज्याचे सुक्ष्म परिशीलन 

नाही तरी तो विद्येविरद्ध गुन्हा होईल अक्षा योग्यतेचा आपला ग्रंथ असला 
पाहिजे हे आमचे पहिल्यापासून ध्येय आहे.””' या उद्गारात त्यांची आत्मपरीक्षणाची 
दष्टी आणि ज्ञानकोश्ञाच्या प्रयत्तातील मोलिकता व्यक्‍त झाली आहे. कोणत्याही 
विद्येच्या क्षेत्रात मलगामी संशोधन करणारास ज्ञानकोशाने एक नवा आदश निर्माण 


केला, 


ज्ञानकोशातील अनेक विधानांतंबंधी मतभेद होण्याचे कारण अनेकदा त्या 
त्या क्षेत्रात तितका ज्ञानविकास झालेला नसे, हे होय असे डॉ. केतकरांनो सुचविले 
आहे : “ ज्ञानकोश्ञामध्ये जे समाजज्यास्त्र घातले आहे ते जगातील प्रचलित समाज- 
ज्ास्त्रज्ञांच्यापेक्षा काही बावतीत वरच्या दर्जाचे आहे. !”- असा डॉ. केतकरांचा 
आत्मविश्‍वास आहे. ज्यावर लोक सोठमोठाले ग्रंथ लिहितील अक्षया अनेक गोष्टी 
विशेषेकरून जगदविकासविषयक सत्ये मौ फार थोड्या पानांत मांडली आहेत. 
आणि अनेक शास्त्रांच्या विकासाविषयी काहो नवीन सांगितले आहे.” ' असे 
ज्ञानकोज्याच्या रचनेचे स्पष्टीकरण डॉ. केतकरांनी केले आहे. 


महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात ज्ञानकोशाला कोणत्या दर्जाचे आहे, हे 
या ध्येयदृष्टीबरून लक्षात आल्यावाचून रहात नाही. 

१९१५ सालो लोकमान्य टिळकांनी लिहिलेल्या गौतारहस्यात महाराष्ट्राच्या 
स्वतंत्र प्रज्ञेचे एक गमक निर्माण झाले; हीच परंपरा ज्ञानकोशरचनेने अधिक 
दृढ झाली. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात या दोन्हो ग्रंथांचे स्थान 
मौलिक स्वरूपाचे आहे. 


महाराष्ट्राच्या स्वतंत्र प्रज्ञेतरी ही दोन उत्तृंग शिखरे होत. 


3 & 


१. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर, “ साझे बारा वर्षांचे काम ऊफ ज्ञान- 
कोडमंडळांचा इतिहास - पृ. १५१ 
२, तत्रेव - पृ. १५५ 


| अनक्रमणिका | सदव 
र] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


34 घर 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


(१! 
धि... 


श्री. दि. मा. खेरकर 


उत्क्रांतिवाद व भारतीय विचार 


आपण ज्या विश्‍वात राहतो त्याची उत्पत्ती कशी झाली व आपण कसे 
निर्माण झालो याचे चिंतन मनुष्यप्राणी अगदी प्राचीन काळापासून करीत आला 
आहे. आपल्या प्राचीन वाळमयात म्हणजे वेदांत अगदी सुरुवातीपासून ह्या 
संबंधीच्या निरनिराळ्या कल्पना मांडल्या आहेत. सुरवातीस 'त्र्द्ग्वेदात जग 
कघते निर्माण होते याचाच उल्लेख आला आहे. जगाची निभितो होते ब 
प्रल्य होतो व हा कम सतत चालू असतो. हो कल्पना त्यानंतरची आहे. 
जग कसे निर्माण होते ह्या संबंधीच्या सुरवातीच्या त्रह्रबोंच्या कल्पनाही मनोरंजक 
आहेत. एकजण आपण घर बांधतो तसेच देवानी हे जग बांघले आहे असे 
म्हणतो; एक कवी वरुण ढिल्पकार असून सुर्य हाच त्याचा मोजण्याचा गज 
आहे अपे म्हणतो. दुसरा एक ह्या जगाच्या निमितीसाठी वस्तु कोठून आणल्या 
असतील ह्याबद्दल आइचयं व्यक्त करतो. तर कोणी यज्ञामुळे सृष्टीची उत्पत्ती 
झाली असे स्हणतो. उपनिषदांच्या काळात आर्यांच्या सृष्टिनिनितिसंबंधी च्या 
कल्पना यापेक्षा जास्त उन्नत झाल्या होत्या असे दिसते. पण सृष्टोची उत्पत्ती 
कश्नी ज्ञाली ह्याचे विस्ताराने वर्णन सांख्यदर्शनातच आढळते. सांख्य दर्शनात 
विदव पुरुष व प्रकृती या दोन मूळ तत्त्वापासून उत्क्रांत झाले आहे असे म्हर्ले 
आहे. एकेकाळी भारतात सांख्यदर्शनास फार मोठे महत्त्व प्राप्त झाले होते असे 
दितते. अलोकडील काळांत डार्वीन या जीवक्षास्त्रज्ञाने उत्कांतीचा सिद्धान्त 
सांडला. त्याचे जातीचा उगम ( 0॥७्टा]॥ ० 800188 ) हे पुस्तक १८५९ 
साही व मानवाची अनुवंशिकता (१6001, 0 11911) हे पुस्तक १८७१ 
साली प्रसिद्ध झाले. या दोन पुस्तकांचा जगाच्या विचारप्रवाहावर फार मोठा 
परिणाम झाला. उत्करान्तीचा सिद्धान्त डावोनच्याही अगोदर स्पेस्तर आदि 
विचारवंतांनी मांडला होताच. पण डार्बोनले सांडलेल्या सिद्धान्तास एक आगळे 
महत्व आहे. डारबोनचा सिद्धान्त केवळ तर्कावर आधारलेला नसून तो प्रयोगनिष्ठ 
अवलोकनांवर आधारलेला आहे. त्याच्या या सिद्धान्ताने कोणत्याही ज्ञास्त्रज्ञास 
प्रत्यक्ष निरीक्षणाने हा सिद्धान्त कितपत खरा आहे याचा पडताळा पाहुणे 
डशकय झाले आहे. 

न. भा. २ 


अनुक्रमणिका ल्न 
१ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


टॅ, किक 
शर $ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शट नवभारत 


पाऱचात्यांचे विचार 

पाइचात्यांनी स्वीकारलेला उत्क्रान्तीचा सिद्धान्त थोडक्यात मांडावयाचा 
झाल्यास तो याप्रमागे मांडता येईल. सेंद्रिय जगात प्रत्येक सजीवाचा विकास त्याच्या 
पूर्वीच्या जातोच्या सजीवापासून झालेला आहे. म्हणजे एका जातीच्या वनस्पती- 
पासून डुसर्‍्या जातीच्या वनस्पतीची उत्कान्ती होते. एका जातीच्या प्राण्यापासून 
डुसऱ्या जातीच्या प्राण्याची उत्पत्ती होते. हो उत्क्रान्ती वंशविस्ताराच्या प्रक्रियेत 
होगाऱ्या भित्नतेमुळे होते. या बाबतीत सर्वामध्ये एकमत आहे. कारण डाविनने 
आपल्या असंल्य उदाहरणाने हे प्रत्यक्षपणे दाखवून दिले आहे. पण ज्यावेळी 
आपण अशी उत्क्रान्ती का झाली, कोणत्या नियपाने झाली असा प्रश्‍न करतो किवा 
एखाद्या प्राण्याच्या पित्यापासून त्याच्या अपत्यांत भित्तता का निर्माण होते असा 
प्रश्‍न विचारतो त्यावेळी मतांमतांत विरोध आढळतो. डार्वीनच्या अगोदर 
लेमाकंने बाह्य परिस्थिती सजीवाच्या सवयीवर प्रभाव पाडते व त्यामुळे त्यांच्यात 
बदल होतो असे प्रतिपादन केले होते. डारवीनने सजीवाच्या स्वाभाविक निवडीमुळे 
( 1108] 309100101 ) उत्क्रान्ती होते असे म्हटले आहे. आता 
अलीकडे हुंगो ड र्‍हीस या डच ज्ञास्त्रशाने उत्क्रात्ती अकस्मित बदलामुळे 
( एप 01 ) होते हे प्रस्थापित करण्यासाठी पुरावे सादर केले आहेत; 
म्हणून आता डारवीनचा लिद्धास्त त्याच्या मूळ स्वरुपात पूर्णवणे कोणीच मामत 
नाहो. सध्या नेसगिक उत्क्तांती, अकस्मित बदल व बाह्मपरिस्यितीचा प्रवाह 
ह्या तिन्ही कारणांमुळे सजीवात नवीन जाती निर्माण होतात असे सानले जाते. च 
हो गोष्ट वादातीत आहवे असे म्ह॒गण्यास हरकत नाही. त्याचप्रमाणे सउवातीच्या 
एका जातीपासून जगातील असंख्य जाती निर्माण झाल्या हा सहाही सर्दमान्य 
म्हणून मानला जातो. म्हणून ह्या तथ्याचा अन्वयार्थ कोणता च त्याच्यामळे 
आपल्या जीवनदृष्टीवर कोणते दुरगामी परिणाम होऊ शकतात ह्याचा विचार 
होणे जरूर आहे. 

डार्वीनने आपला सिद्धास्त सांडल्यावर युरोपात मन हेच वस्तूपासून निर्माण 
होते किंवा वस्तु मनापासून निर्माण होते; मनुष्य जनावरापासून उत्क्रास्त झाला 
म्हणून तो श्रेख्ठ कौ मनुष्य खरोखर ईइवराने घडविलेला प्राणी आहे असे 
मुद्दे त्यावेळी निर्माण झाले होते. आतापप्रेन्त सनुष्य हा इवराने नि्साण केलेला 
आहे. असे समजण्यात येत असे. पण डाविनच्या सिद्धान्ताले त्याची उत्पत्ती 
वानरापासून झाली आहे म्हणजे त्याचे एकेकाळचे पूर्वज वानर होते हे दाखवून 
दिले. त्याचप्रमाणे माणसात मन ही श्रेष्ठ वस्तु असून ती जड वस्तूवर कार्य 
करते व तिला नियंत्रित करते असे मानण्याची पूर्वीची प्रथा होतो. डावीनने 


: फौ 2 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास क. 2. भा 
[अनुकमणिका] तना मासा न ४ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे रश क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


उत्क्रांतिवाद ब भारतीय विचार १९ 


उत्क्रान्तीच्या प्रक्रिपेते सन हे कालांतराने निर्माण झाले आहे असे दाखवून दिले. 
त्यामुळे भन जड वस्तूपासून निर्माण झालेले ब म्हणून ते सुद्धा जड आहे अले 
मानणाऱ्यास आपल्याला आपल्या मताच्या पृष्ट्य्थ नवीन पुरावा गवसला असे 
वाटू लागले. ह्या व इतर कारणांमुळे गेल्या दतक्रात डारवीनच्या समर्थकात ब 
धघारमिक सनातन्यांत बरेच संत्रषं साजले. हे वाद आता पूर्गपणे मिटले आहेत 
असे म्हणता येत नाही ह्या सर्व तपशिलात आपणास येथे श्रिरावयाचे नाही. 
ह्याबाबत येथे एवढेच म्हणता येईल कौ ज्या गोष्टी प्रत्यक्ष प्रयोगाने ब 
अवलोकनाने सिद्ध होतात त्यासाठी कोणताही वाद निर्माण करणे व्यर्थ आहे. 
एखादा पुराव्यावर आधारलेला सिद्धान्त आपल्या मताच्या कितीही विरोधी 
जात असला तरी तो चुकीचा आहे हे प्रत्यक्ष पुराव्यानिज्ञी जोपर्यंत आपण 
दाखवून देत नाहो तोपर्वंत केवळ तो आपल्या सतापेक्षा वेगळा आहे म्हणून तो 
चूक आहे असे म्हणणे वेडगळपणाचे आहे. 
सांख्यांचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत 

डावीतच्या सिद्घास्ताचा धापेक्षा विस्ताराने विचार करण्यापूर्वी आपण 
सारतात सृष्टीच्या नि्मितीसंबंधाने कोणते विचार रूढ आहेत याचा बिचार करू 
ह्या संबंधाने भारतात जे जे प्रतिपादन करण्यात आले त्यात वेदान्त व सांख्य 
ह्यांच्या सिध्दान्तास विशेष महत्त्व आहे व काही बाबतीत यांच्या विचारात साम्य- 
हो आढळते. उदाहरणाथ वेदान्त व सांख्य हे दोन्ही सृष्टीत पुरुष व प्रकृती हो 
दोन तत्त्वे आहेत व त्यामुळेच जीवनाच्या घडामोडी घडतात असे मानतात. वेदा- 
न्तात पुरुषास न्नह्म हे नाव असून प्रकृतीस माया असे म्हटले आहे. वेदान्ताच्या 
दृष्टीने ब्रह्म किंवा पुरुष सदचित आनंद रूप असून नित्य आहे. ते अल्सल 
(एआ110) असून त्यास कोणतीच गती नाहो. म्हणून ते स्वत: कशाचेच कारण 
अधू शकत नाही, तसेच ते भोतिकहो नाही. मात्र त्याच्या अस्तित्वामुळे प्रकृतीच्या 
क्रिया घडन येतात व था अर्थाने ते जीवनाचे आदिकारण आहे असे म्हणता येईल, 
वेदान्त प्रकृतीस झाया म्हणतो व तिचे अस्तित्व भासरूप आहे असे म्हणतो. 


सांख्य तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने सुद्धा विश्‍वात दोन मूलभूत तत्त्वे असून 
त्यांच्या क्रियेमुळे विश्‍वात असंख्य घडासोडी घडून येतात. विडवातील असंल्य 
चदार्थांचे घडन ब विघटन या दोन तत्त्वामुळे घडून येते. ही तत्त्वे म्हणजे प्रकृती 
ब पुरुष सांख्याची प्रकृती म्हणजे वेदान्ताची माया. वेदान्तात माया भासरूप आहे 
अस्ते म्हटले आहे. पण सांख्यांच्या सते प्रकृतीस स्वतंत्र अस्तित्व आहे. प्रकृती हो 
एक शक्‍ती असून हिच्यापासून दुसर्‍या शक्‍तीची व भोतिक पदार्थांची उत्पत्ती होते. 


| अनुक्रमणिका | 
नात मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


२० नबभारत 


भ्रकृतीच्या क्रिया तिच्या सत्व रज आणि तम या तीन गुणांच्या किवा शवतीच्या 
क्रियेने घडतात असे सांख्यदर्शन सांगते, विश्‍वातील दुसरे तत्त्व पुरुष हेहो प्रकृती 
प्रमाणेच मूलभूत तत्व असून प्रकृतीच्या आश्रयानी राहाते. ह्या दोन्हीपासून अणु 
ते मनुष्यापर्यंत सृष्टीतील वस्तुमात्राची निमिती होते. 

प्रकृती मूळच्या स्थितोत असली म्हणजे तिचे तीनही गुण साम्यावस्थेत 
असतात. या ल्थितीत त्यांची एकमेकावर क्रिया होत नाही. पण मूळ प्रकृती सतत 
गतीच्या स्थितीत असते म्हणजे साम्यावस्थेच्या स्थितीतही गुणात सतत बदल 
होत असतो. गतिशीलता हा गुणाचा स्वभावधर्म होय. पुढे कमेविपाकामुळे सास्पा- 
वस्थेत क्षोभ निर्माग होऊत सृष्टीची निर्मिती होते. म्हणजे प्रकृतीचे गुण एक- 
म्रेकावर कार्य करू लागतात. हुया सुरवातीच्या गतीनंतर पुढे सर्व विश्वाची 
निभिती होते. सांख्यांनी ह्यासच विकृती म्हटले आहे. हो विकृतीची तत्त्वे २३ 
सांगितली आहेत. त्यांच्यापासून मन व वस्तू ह्यांची निमिती होते. हो २३ तत्वे 
म्हणजे उक्तांत जगाची तत्त्वे होत. त्यापासून बुद्धी, अहंकार, मन, दहा इन्त्रिये, 
तन्‌मात्रा व आकाझ् वायू तेज जल व पृथ्वी हौ पाच महाभूते निर्माण होतात 
ब यापासून वस्तुमात्राची निर्मिती होते. 

सांख्यतत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने पुरुष असंख्य असतात. ते मूलतः स्वतंत्र व 
प्रकृतीच्या आकर्षणापासून मुक्‍त असतात. पण प्रकृतीत विकृती निर्माण होऊन ते 
प्रकृतीच्या तावडीत सापडल्यामुळे ते प्रकृतीमध्ये बद्ध होतात व निरींब्रिय व 
सेंद्रिय जीवन अस्तित्वात येते. सांस्यदर्शनाप्रमाणे प्रत्येक अणूत व प्रत्येक वस्तू- 
सात्रात व्यक्तिगत (7111010त8] ) पुरुष विद्यमान असतो. प्रकृतीच्या क्रिया 
प्रकतोकडूनच म्हणजे सत्व रज तम या तोन गुणांमुळे किवा शक्‍तीमुळे घडतात. 
पण या क्रिया घडून येण्यासाठी पुरुषांचे सात्विध्य लागतेच. प्रकृतीच्या क्रिया 
जाणिवेच्या ( 8011011 ) क्रिया नसतात. जाणीव पुरुषाला असते व त्याच्या 
सालिध्यामुळेच उत्क्रान्ती शाक्य होते. म्हणून पुरुष व प्रकृती या दोन्होमुळे 
उत्क्रान्ती घडते असे आपण म्हटले पाहिजे. १ 

हो उत्क्रातीची प्रक्रिया कशी चालते थाचेही वणंन सांस्यानी केलेले आहे. 
प्रकृतीत सुरवातीस महृत हे वेशविक जागृतीचे तत्त्व उदयास येते. त्याच्यानंतर 
अहंकार हे तत्त्व निर्माण होते. अहंकार हे विभक्तत्वाची जाणीव देणारे तत्त्व आहे. 
आपण इतरापेक्षा भिन्न आहो ह्याची जाणीव ते देते. आपण ब्रह्म किवा पुरुष 
याच्यापेक्षा वेगळे आहो असा भास ते निर्माण करते. यानंतर पुरुष प्रकृतीत 
जास्त जास्त प्रमाणात ओढला जाऊ लागतो. व प्रकृती सृक्ष्मापासून स्थलापर्थंत 
निरनिराळी रूपे धारण करते. पुरुष एकप्रकारे भ्रमात असतो त्याच्या इच्छा- 


| अनुक्रमणिका स 
क्ट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ८ अय 
3 वी . 


डा 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 84: प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


उत्क्रांतीबाद व भारतीय विचार २१ 


पूर्तीसाठी प्रकती निरनिराळी रूपये धारण करते. प्रकृतीत गुंतून राहाण्याच्या 
एका अवस्थेप्रत पोहोचल्यावर प्रकृती नंतर उच्च स्वरूपे घेत जाते व पुरष 
हळुहळु प्रकृतीच्या बंधनापासून मुक्‍त होत जाऊन जीवनाच्या उच्च स्थितोकडे 
प्रवास करतो व शेवटी मोक्षाची स्थिती प्राप्त करतो. 


याप्रमाणे सुरवातीच्या प्रकृतीच्या साम्यावल्थेच्या स्थितीपातून विकृती होऊन 
विइवातील सर्व घडामोडी घडून येतात. पुरुषाच्या सानिध्यात या विकृतोचा 
( ७ए०]ए(०5 ) क्रियेसुळे अगुपासून मोठभोठ्या आकाहागंगापर्यंत व एकपेशीय 
प्राण्यांपासून (91111) ) उत्क्तांत होत होत निरनिराळे प्राणी व शेवटो मनृष्य- 
प्राणी तिर्साण होतो. पुढे मानवामध्ये उत्क्रांती होऊन मानवश्रेष्ठ निर्माण होतात. 
पुरूष प्रकृतीच्या केवळ सान्निध्यात राहतो. त्याच्या केवळ सातन्निध्यासुळे 
सष्टीतील विविध प्रकारच्या जीवाची निर्मिती होते. लृष्ट पदार्थातील आकर्षण 
च प्रतिसारण यामुळे ही क्रिया चालू असते. पण आताच सांगितल्फा2माणे हो 
क्रिया केवळ विभक्तीकरणाचो ( त ७'७0॥191.101) ) क्रिया नव्हे. या क्रियेत 
एकत्रीकरणाचाही अंश असतो, प्रकृतीच्या गुणाच्या साम्यावस्थेत क्षोभ निर्माण 
होऊन त्यांचा समतोल बिघडला म्हणजे विकृती निर्माण होऊन निरींद्रिय सेंद्रिय 
वस्तुमात्राची निमिती होते. हे खरे असले तरी उत्कान्ती म्हणजे केवळ एकदिशेने 
होत जाणारी प्रगती नव्हे पुढे ह्या क्रियेच्या विश्दध म्हणजे सास्यावस्थेकडे नेत 
जाणारी क्रिया सरु होते. ह्या क्रियेसहो ( 07०1101 ) असे नाव दिले जाते 
डारदोनने उत्कान्तीची क्रिया केवळ विभवतीकरणाची क्रिया आहे. असे म्हर्ले 
आहे पण सांख्याच्या दृष्टीने या क्रियेत विभवतीकरण व एकत्रीकरण या दोन्ही 
क्रियांचा समावेश होतो. 

घेदान्ताची उत्पत्तीची कल्पला ह्यापेक्षा वेगळी आहे. शंकराचार्यांच्या 
सताप्रमाणे सृष्टी ब्रह्म ब माया ह्यांच्या साहकर्येमुळे बनली आहे. विदवात 
मलतः ब्रह.ा किंवा सववस्तु होच खरी वस्तू असून हो नित्य आहे. तिचा 
भायेशी संबंध येत असला तरी तो सायेने बद्ध नसते. ज्ञानदृष्टी प्राप्त 
झालेल्याच्या दृष्टिकोणातून आपले जग सत्य नन असत्य किवा आभास 
आहे. ब्रह्म किंवा सद्‌वस्तु मुळे ह्या आभासमय जगात सत्यत्वाचे व नियसबद्धतेचे 
स्वरूप प्राप्त झालेले दिसते. ह्या सर्वे भाससान जगामागे ब्रह्म आहे. पण 
भायामय जगास खरे अस्तित्व नाहो. ब्रह्म हेच खरे बाको सवे मिथ्या आहे, 
ब्रह्म हे कारक नाही ब साया अवस्तू्‌ आहे. जग सत्य आहे व ते निर्माण 
केले गेले आहे हा नुसता आभास आहे. 


अनुक्रमणिका 
शकी मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ररे नबभारत 


इतिहासावरून असे दिसते कौ एकेकाळी सांख्यास भारतात फार सोठे 
महत्त्व प्राप्त झाले होते. पुढे इ. संताच्या ८ व्या शतकात शंकराचार्यांनी 
दान्ताचा जोरदार पुरस्कार केला. त्यामुळे पुढे सांल्यांचे महत्त्व कसी मानले 
जाऊ लागले. शंकराचार्यांनी ह्म झाइवत वस्तू असूत ते निगुंण ब निराकार 
आहे व दृव्य जरी मिथ्या व सायास्वरूप आहे असा प्रचार केला, त्यारुळे 
सृष्टी हा एक छम आहे. तिचा अभ्यास कराच कशाला असा विचार पुढे 
आला. लोकांना सल्यासवृत्ती थ्रेठ व बाहय सष्टोचा अभ्यास कतिष्ठ प्रतीचा वाट 
लागला अल्ला स्थितीत ऱंकराचार्यांच्या अद्वेत सिद्धांताने भारतीयास बाहय सष्टीचा 
अभ्यास करण्याच्या प्ररणपासून वंचित केले. यागळेच सांखस्यद्शन मागे पडले 


७€९/ 

पण शंकराचार्यांचा तिद्धास्त कोणास कितीही संयुवितक वाटला तरी जीवनाचे 
देलंदिन प्रश्‍न सोडविण्यास त्याचा विशेष उपयोग होत नाही हे उघड आहे. 
साणसाने जग साया स्वरूप किंवा मिथ्या आहे असे सानत ब ह्य सध्दोचा 
अभ्यास करणे सोडून दिले ब आपल्या देनंदिन क्रिया विशिष्ट तत्त्वज्ञानावर 
आधारल्या तरी त्यामुळे विचारी साणसास भोवतालच्या निरीक्षणापासून 
उत्क्रांतीचे जे सत्य उघड दिसते त्याला बाधा येऊ शकत नाही. उलट अक्षा 
प्रकारच्या तत्त्वज्ञानाने मनुष्य भोतिक जीवनाचा अभ्यास करण्यापासून निवत्त 
झाला तर मात्र समाजाचे नुकसान होते. विज्ञानाची प्रगती होत नाहो व 
त्यामळे भोतिक विकास लुंट्तो. शंकराचार्यांच्या नंतर पुढे भारतात भवती 
मार्गाचा उदय ज्ञाला; तंत्रविद्येकडेही लोक वळले. बस्तकडे ज्ञास्त्रीय दृष्टिकोणातून 
पाहण्याची दृष्टी नष्ट झाली; ह्याचे कारण समाजात प्रसृत केला गेलेला 
निदृत्तिवाद होय असे म्हटले तर ते चूक होईल असे वाटत नाही. 


सांख्य व डार्वीन 

डार्वबोनचा उत्कान्तीचा सिद्धान्त व सांख्य सिद्धाः्त यांच्याकडे तुलनात्मक 
दष्टीने पाहिले असता एक गोष्ट चटकन लक्षात येते. ती हो को सांख्यांचा 
सिद्धान्त डार्वीनच्या सिद्धातापेक्षा जास्त व्यापक आहे. डार्बीनच्या सिद्धान्तांत केवळ 
सेल्दिय जीवनाच्या उत्कान्तीचाच विचार येतो. तर सांल्यदशंन असेन्प्रिय व 
सेन्तिय उत्क्राती ककी होते. ह्याचा निदेश॒& करते. उत्क्रात्तीचा सिद्धान्त 
उत्क्रान्तीचे केवळ भोतिक स्पष्टीकरण देतो. डावीनिने स्वाभाविक निवडीमुळे 
उत्काग्ती घडते असे सांगितळे आहे पण स्वाभाविक निवड हो काही सृजनशील 
इावती नव्हे ते केवळ मार्गदर्शक तत्त्व होय. उत्क्राम्ती कोणत्या तर्‍हेने होते 
एवढेच ते स्पष्ट करते. प्राण्यात बदल घडवून आणणारी तत्त्वेच उत्क्राम्तीचे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे रित . 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


उत्क्रांतिवाद ब भारतीय विचार २३ 


कारण राहू ज्नकतात, पण ह्या बाबत डार्वोनचा सिद्धास्त मुग्ध आहे. सांस्य- 
दर्शन पुरष अभोतिक तत्त्व आहे; त्याच्या सान्निध्यासुळे उत्कांती शक्‍य होते 
असे सांगते. याचा अर्थ असा की, सृष्टीतील क्रिया जरी सृष्टपदार्थामधील 
आकर्षण व प्रतिसारण यांच्यामुळे घडून येत असल्या तरी त्या घडून येण्यास 
पुरुषाचे साहाय्प लागतेच. पुरुषाच्या साहाय्याश्िवाय उत्क्रांती शाक्य नाही. म्हणून 
एका विशिष्ट अर्थाते पुरूष हे सूजनज्लील तत्त्व होय असे म्हटल्यास ते चक 
होणार नाहो. 


दुसरी गोष्ट अज्ञी की डार्वीनचा सिद्धान्त एकापासून अनेकत्ची उत्पत्ती 
होते एवढेच सुचवितो, याच्या उलट सांख्य एकापालून अनेकाची उत्पत्ती 
होते हे जसे सुचवितो तहृतच पुढे एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त झाल्यावर अनेका- 
पासून एकत्रीकरणाची क्रिया सुरू होते हेही सांगतो. यापकी एका क्रियेस उत्क्रान्ती 
हे नाव दिले तर दुसऱ्या क्रिग्रेस 11ए०]ए॥॥०॥ असे नाव दिले पाहिजे. हो 
डुलरी क्रिप्रा पहिल्या क्रियेच्या अगदी उलट अशी दिसते. पहिल्या म्हणजे 
उत्क्रांतीच्या क्रियेत पुरुष प्रकृतीत अधिकाधिक गुंतत जातो व दुसर्‍या क्रियेत 
तो जास्तच जास्त प्रमाणात स्वतंत्र होत जातो. जे केवळ डार्वीनचा 
सिद्धान्त मानतात ते जीवनाची प्रक्रिया केवळ विभकतकारी आहे असे समजतात. 
पण सांख्य तत्त्वज्ञान तसे म्हणत नाही. जीवनात साप्यावस्थेकडे ने एरी क्रियाही 
सुद आहे. असे सांख्य म्हणते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. 


उत्क्रांती सृजनशीळ आहे 

उत्क्रांतीच्या सिद्धान्ताने काही गोष्टींकडे जनतेचे लक्ष आकाषिले गेले. त्यांपैकी 
एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विकासाची क्रिया व प्रतिक्रिया एकचक्रीय 
(७४०1०) नसते हे होय. याच्या पुर्वी न्यूटनने वस्तूत क्रिपा व प्रतिक्रिया यांत्रिक 
स्वरूपाच्या आहेत असे सांगितले होते. न्यूटनच्या गतीच्या तिसर्‍या नियमाप्रमाणे 
क्रिया व प्रतिक्रिया सारल्या व विरुद्ध असतात हा नियम असेत्द्रिय व सेन्दरिय वस्तूस 
लाग केला तर त्याच्यामधील क्रिया व प्रतिक्रियेचे स्वरूप नेहमीच यांत्रिक राहील. 
ब्हणजे ते कोणत्याही एका स्थिर नियमांतर्गत आणता येईल असे राहील, अज्ञा 
स्थितीत व वस्तुच्या एका जातीपासून दुसऱ्या जातीची वस्तु कधीच निर्माण होऊ 
दाकणार नाही. पण ज्याअर्थी जीवनात एका वनस्पती पासून किवा प्राण्यापासून 
दुसऱ्या बदललेल्या नवीन जातीची वनस्पती किंवा प्राणी निर्माण होऊ शकतो 
ह्याचाच अर्थ असा कौ हे बदल काहीसे वेगळ्या स्वरूपाचे आहेत. ते केवळ यांत्रिक 
नसून सृजनशील स्वरूपाचे आहेत. वनस्पतीचे किवा प्राण्याचे जीवनचक्र काही 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२४ नवभारत 


विशिष्ट नियभाने चालू असते असे क्षणभर जरी आपण मानले तरी जेव्हा प्राणी 
एक जोबनचक्त त्यागून नवीन जीवनचक्र स्वोकारतो व नवीन नियमाप्रमाणे वागू 
लागतो म्हणजे जेव्हा बदल केवळ विकासाच्या चक्रास्तर्गत होत नसून जेव्हा 
विकासाचे चक्तच बदलले जाते तेव्हा येथे केवळ यात्रिक स्वरपाचा वदल झाला 
असे आपणास म्हणता येणार नाहो. म्हणजे जीवनाची गती केवळ यांत्रिक 
स्वरूपाची नसून ती सृजनशीलही आहे असे आपणास म्हटले पाहिजे. वस्तुस्थिती 
अशी असल्यासुळे मागील घटनांचा अभ्यास करून पुढील घटना अमुकच प्रकाराने 
घडते असे कोणासही निश्‍चितपणे सांगता येणार नाही, उत्कांतीच्या मागील 
टप्प्याचा अभ्यास करून या पुढील उत्क्तान्तो अमुक अमुक प्रकाराने होईल असे 
झास्त्रज्ञास सांगता येणार नाहो त्याचे कारण हेच आहे. 

सांख्य दर्शनाच्या बाबतीतही होच गोष्ट सांगता येईल. पुष्कळशी अशो सम- 
जूत आहे को प्रकृतीमध्ये घडून येणारे बदल हे केवळ यांत्रिक स्वरुपाचे आहेत. पुरु- 
षाचे लानिध्यात प्रकृती जणूकाही यंत्रवत्‌ क्रिया करते असे आपण समजतो. पण 
सांख्यदर्शनात प्रकृती पुर्ष अधिस्थित असून तिच्या क्रिया पुरुषाच्या साल्िध्यात 
दाक्य होतात असे म्ह॒टले आहे. याचा अथ असा को जीवन केवळ यंत्रवत्‌ नाही; 
जीवन यंत्रतत्‌ आहे ते विज्रिष्ट स्थिर अज्ञा नियमाने बद्ध आहे व आपण 
केवळ बाह्य जवतीच्या हातचे बाहुले आहोत असा देववादी दृष्टिकोन बाळगून 
असल्यामुळे आपण आजपर्यंत वावरत आलो आहोत. पण उत्क्तास्तीचा सिद्धान्त 
जर एकदा मान्य केला तर जीवन सृजनशील आहे असाच त्याचा निष्कर्श निधेल. 

काही लोकास हा सुद्दा पटत नाहो. उत्कान्तीचा सिद्धान्त खरा असला 
तरी सृष्टीत नवीन असे काहीच निर्माण होत नाहो असे ते सानतात. अभिव्यक्ती 
म्हणून जे जे अस्तित्वात येते किंवा ज्याचे उन्मीलन होते ते पुर्वी कोणत्या ना 
कोणत्या स्वरूपात अस्तित्वात असलेच पाहिजे व असे जर असेल तर उत्क्रान्तीची 
प्रक्रिया कोणतीही नवीन वस्तु तयार करीत नाही असे ते मानतात. सांख्यानेही 
परिणाम कारणातच समाविष्ट असतो असे म्हटले आहे. म्हणजे जगांत 
नवीन असे काहोच नाहो. तांत्रिक दृष्टया आपण हे विधान स्वीकारू शकतो. 
पण खरे म्हृणजे वस्तूत बदल घडतोच ब म्हणून त्या नवीन असतात. 
पुर्वोपासून झिन्न अश्या नवीन स्वरूपातील वस्तूशी आपला जो संबंध येतो. तो नवीन 
असतो ही गोष्ट आपण मान्य करावयास हवी. बाह्य वस्तूत बदल ज्ञाला म्हणजे 
आपल्या ह्या वस्तुशी असलेल्या संबंधात बदल होतो व त्या बदलामुळे आपल्या 
सुखदुःखाच्या मात्रेत बदलू होऊन निरनिराळे प्रश्‍न निर्माण होतात. म्हणूनच 
आपणास दुःखकारक बदल नको असतात. दुसऱ्या शब्दात कोणत्याही प्रकारच्या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


उत्क्रांतिबाद व भारतीय विचार २५ 


बदलात आपले बाह्य वस्तूशी नवीन संबंध प्रस्थापित होतात. या बदलात जी 
नवीन वस्त्‌ मिळते तिच्याशी आपले संबंध यांत्रिकच असले पाहिजेत अज्नी समजूत 
करणारांनी प्रत्येक वेळी ह्या नवीन बदलाचा अन्वयार्थ लोवला पाहिजे. उत्कतान्ती- 
सुळे वस्तुत होणारा बदलू पारंपरिक दृष्टीने नवीन नसला तरी दंनंदिन संबंधाच्या 
दृष्टीने तो नवीनच असतो. याच कारणामुळे बाह्च घटनेज्षी असलेले आपले 
संबंध आपण स्थिर ठेवू शकत नाहो. व इतिहासाचा कितोही अभ्यास केला तरी 
बाहुच घटनेचे परिणाम अमुकच प्रकारचे असतील असे ठामपणे स्हणू दकत 
नाही. या गोष्टीचा पडताळा देनंदिन जीवनामध्ये तर थेतोच पण आजचे शास्त्रज्ञही 
घटना सुनिडििपणे नियमबद्ध करता येण्यासारख्या नाहीत असे म्हणू लागले आहेत. 
सध्याच्या नवीन विज्ञानाने ( ऐळ॥ 1117508 ) जीवन ऐएणंपणे नियमबद्ध 
(तलल'111119(0) नाही हो गोष्ट स्पष्ट केली आहे. 
उत्क्रान्ती व धमेविचार 

ज्यांनी डावीनचा किंवा सांख्याचा उत्कान्तीच्या सिद्धान्ताचा अल्प प्रमाणां- 
तही अनुभव घेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यांना एक गोष्ट अगदी स्पष्ट दिसते. ती 
हो की उत्क्रान्तीचा सिद्धान्त एकदा आपण स्वीकारला कौ आपल्याला धर्सकल्पनां- 
कडे पाहण्याची नवीन दृष्टी प्राप्त होते. हा सिद्धान्त स्वीकारला की प्राणिसात्रात 
जो विविधता दिसून येते ती प्रकृतीच्या नियमाप्रसाणेच अस्तित्वात आहे, 
कोणाच्या लहरीन्‌सार नाही, हेच स्पष्ट होते. थाच्यापुर्वी कोणीतरी एक सगुण 
ईववर आहे व तो आपल्या लहरीप्रमाणे प्रकृतीच्या नियमांत बदल घडवून 
आणतो; निरनिराळ्या वेळी निरनिराळे चमत्कार करतो असे सानत असत. व 
अजूनही असे मानण्याची प्रवृत्ती लोकांत दिसून येते. पण उत्क्रान्तीचे तत्त्व 
समजावून घेतले तर असे मानण्याची गरज राहात नाही. आपण ईरवर हा एक 
झास्ता आहे व तो आपली विघ्ने हरण करणारा आहे असे भानतो. पग सृष्टोच्या 
क्रिया उत्क्रान्तीच्या नियमाप्रमाणे घडत आहेत हे जर आपण पाहिले तर सग 
ईइवराचा कृपाप्रसाद संपादन केला पाहिजे व त्याची करुणा भाऊली पाहिजे 
या विचारसरणीस पायबंध बसतो, भग सृष्टीच्या उत्क्तान्तीची प्रक्रिया कोणत्या 
प्रकारची आहे हे समजून घेऊन त्या क्रियेश्षी सुसंगत असे जीवन कसे जगता 
येईल ह्या विचारास महत्त्व येते. 
उत्क्रान्तितत्त्वाचा पाऱचात्यांवर प्रभाव 

यानंतर उत्काम्तीचा सिद्धान्त स्वबीकारल्यापासून आपल्या विचारसरणो- 
वर कोणता परिणाम होऊ शकेल याचा विचार आपण करू, ह्या बाबतीत 


| अनुक्रमणिका | ७. 
खं मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ड् जह शिळ 
) 4. % 
शर $ 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२६ नवभारत 


भारतीय काहोसे उदासीन आहेत पण पाइचात्यांनी बरोच आघाडी भारली 
आहे. डार्बोनचा समकालोल हरबर॑ स्पेन्सर थाने डार्वीनच्या सिद्धान्ताचा 
विस्तार करून विविध विषयांवर वियुल लिखाण केले आहे. त्याने हाच 
सिद्धान्त डार्वीनपासून स्वीकारला असे म्हणण्यापेक्षा तो त्याला स्वतंत्र 
तिंतनाने गवसला असे म्हणणे योग्य होईल. चाळू दातकात वर्गसा 
था तत्त्वज्ञाने “ सर्जनज्ञील उत्कान्ती ” या नावाचा ग्रंथ लिहून उत्क्रान्ती- 
वरील लिखाणात महत्वाची भर घातली आहे. अमेरिकेतही या सिद्धा- 
न्ताचा परिणाम झाला आहे. १९ साव्या शतकाच्या अगोदर सृष्टीच्या पाठोज्ी 
काही स्थिर कल्पना आहेत व त्या कल्पनांनुसार सृष्टीची घडण होते हा 
प्लेटोचा विचार सवंत्र प्रचल्ति होता. डार्वोनच्या सिद्धान्ताने हा विचार 
मागे पडून आता बदल हा अस्तित्वाचा अविभाज्य घटक आहे हा क्षणिक- 
वादी विचार समोर आला आहे. अमेरिकेत श्री. जाजं हेरील याने “ नेतिक 
उत्क्रांती ” हा ग्रंथ लिहिला आहे. त्यात त्याने निरनिराळ्या ज्ञास्त्रज्ञांनी 
उत्कान्तीच्या सिद्धान्ताचा वापर करून नोतितत्वे प्रस्थापित करण्याचा व 
प्रचलित नीतीच्या सिद्धान्तात नवीन सुरड देण्यास कसकसा उपयोग केला 
आहे हे दाखविले आहे. मनुष्य आणि समाज हा संबंधीच्या एर्वीपासून प्रचलित 
असलेल्या सिद्धान्तात क्रांतीकारक बदल घडवून आणण्याच्या कामीही उत्क्रांतीच्या 
तत्त्वाचा उपयोग होऊ लागला. या नंतरच्या काळात नीतीचे नियम $वराने 
निर्माण केळे आहेत हा समज भागे पडून त्याचा सहज प्रवृत्तीक्षी संबंध आहे 
असे भाःनले जाऊ लागले, माणसाची सहजप्रवृत्ती जसजशी विकसित होत 
जाते तसतसे नोतोनियम बिकास पावतात. कोणत्याही वेळो ते माणसाच्या 
सहजप्रदृत्ती लक्षात घेऊन समाजाची धारणा व्हावी ह्या हेतूने निडचित केले 
जातात हा विचार पुढे आला. ह्या विचाराशी सहानुभूती असणारे लोक 
उत्क्रास्तीच्या तत्वामुळे आपल्या सध्याच्या नेतिक तत्त्वांची संगती लावता येईल 
असे मानतात. 
डाबीनच्या सिद्धान्तामुळे आता. जग गतिमान आहे. ह्या गतिमान 
जगात ज्या ज्या नवीन घटना घडत आहेत त्यांना प्रत्यही नव्याने तोंड दिले 
पाहिजे ही विचारसरणी सध्या मूळ धरू लागली आहे. अमेरिकेत जॉन ड्यई 
ह्या तत्वज्ञाने आपल्या प्रायोगिक व्यवहारवादाच्या प्रस्थापनेत उत्क्रास्तीच्या 
सिद्धान्ताचा मोठा आधार घेतला आहे. व्यक्तीच्या क्रिया हेतुप?णे असल्या पाहिजेत 
व्यवतीव्यकतोमध्ये जे फरक आढळतात त्यांना जपले पाहिजे इत्यादी तत्त्वे 
डबूईने उत्क्रान्तीच्या सिद्धान्तापासूनच घेतली आहेत. 


| अनुक्रमणिका | विळळन 
हः मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे व 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


उत्क्रान्तीवाद ब भारतीय विचार २७ 


डार्बीतच्या सिद्धास्ताने प्रभावित झालेल्या ड्युईचे पुढील विचार भावी विचार- 
सरणीचे पथथनिदेंगाक आहेत. नाविन्य हे अभिजात आहे व अनुभवाच्या सतत 
पुनर्घटनेत प्रगती साठविलेली आहे असे ड्यूई म्हणतो. “ प्रगती म्हणजे एखाद्या ल्थिर 
आदर्झाकडे पायर्‍या पायऱ्याने जाणे नव्हे तर ह्या गतिमान व सापेक्षतेच्या जगात 
आपल्या अनुभवाचे सतत पुनर्बंटन करीत राहाणे म्हणजे प्रगती. शिक्षणप्रक्रियेचे 
घ्येय त्या प्रक्रियेच्या बाहेर तसूच त्या प्रक्रियेतच साठविलेले आहे. शिक्षण म्हणजे 
अनुक्षवाचे पुनंघटन होय.” नित्यशः जे नवीन सत्य उदयास येते ते जमेस धरून 
आपण आपल्या एकूण अनुभवाचे पुनसूल्यत केले पाहिजे. खरा विकास यातच 
साठविलेला आहे. “ विकासाच्या प्रक्रिथेतच विकासाचे अंतिम साध्य असते. ” 


उत्क्रांतीचा सिद्धान्त जगाच्या विकासावर बाप्रमाणे प्रभाव गाजवीत असताना 
भारतीय विचारवंतांनी त्याची पुरेक्षी दव घेतली नाहो हो एक सत्य पण खेदकारक 
घटना आहे. उत्क्रांतीचा सिद्धान्त सांख्यदर्शनाच्या स्वरूपांत डार्वीनच्याही पुर्वी अडीच 
हजार वर्षापूर्वी भारतात प्रचल्ति होता. डार्वीनचा सिद्धास्त जगासमोर आल्यानंतर 
नदीन दष्टी घेऊत भारतीयांनी आपल्या विचारपरंपरांचे नव्याने मूल्यमापन 
करावया हवे होते. पण परंपरेच्या गर्तेत इंतून बसलेल्या भारतीय मनात या 
गोष्टीची गरज वाटली नाही हेच खरे, नाही म्हणावयास चालू ज्ञतकात अरविन्द 
घोष, रविर्धनाथ टागोर, डॉ. राधाकृष्णन्‌ या काही विचारवंतांनी उत्क्रान्तीसंबंधी 
काही विचार मांडले आहेत. त्यांचे हे विचार आपल्या भारतीय परंपरांवर प्रभाव 
पाडतील असे मुळीच नाहीत. कारण हा सिद्धान्त स्वीकारल्याने आपल्या सामाजिक व 


धार्मिक विचारसरणीवर कोणता व कसा बदल होतो ह्याचा विचार कोणीच केलेला 


दिसत नाहो. 
उत्क्रान्ती ब भारतीय विचारधार| 
पण उत्क्रान्तीचा सिद्धान्त भारतीय विचारांत महत्वाची भर घालू शकतो. 
त्यामुळे जीवनाकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनात बदल होऊ शकतो. उत्क्रांती 
म्हणजे बदळू. हा बदल सतत होत जाणार आहे. विराम पावणार नाही. हो 
गोष्ट जर आपण लक्षात घेतली तर जीवन स्थिर आहे ह्या गृहोतावर आपण 
जी जी शास्त्रे निर्माण केली असतोल व ज्या संत्या स्थापन केल्या असतील 
त्यांच्याकडे आता नव्या दृष्टीने पाहाता येईल. व्यक्ति आणि समाज गतिज्लील आहे 
हे सत्य जमेस धरून जपल्या परंपरांची व ज्ञास्त्रांची नव्याने उभारणी करता येईल. 
बदल हे जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे हा समज प्राप्त करून घेणे हे 
आजच्या काळची गरज आहे. हा समज एकदा प्राप्त झाला म्हणजे सग भगवान 


| अनुक्रमणिका | म न् 
> मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


च ो "] 
न्ट्& अमृतमहोत्सवी, प >१७ 


र्त "पू. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ऱ्ट नवभारत 


बुद्धाच्या श्िकवणुक्रोीकडे पाहाण्याची नवीन दृष्टी प्राप्त होते. भगवान 
वृद्धाने जीवन अनित्य आहे असे म्हटले आहे. कित्येकांचा त्याच्या ह्या 
बिधानावरच मोठा राग आहे, कारण त्यामुळे जीवन क्षणभंगूर आहे, तेव्हा 
त्याची काळजी कज्ञाला करा असा विचार सनात येऊन मनुष्य निस्त्साही, इःखी 
व इुमुखलेला बनतो अले त्यांचे म्हणणे असते पण जीवनाकडे डुर्मखलेल्या 
दृष्टिकोनातून पाहाण्यासारखे भगवान बुद्धाच्या शिकवणुवक्होत असे काय आहे? 
आजचा शास्त्रज्ञ सूक्ष्म अणूरेणूमधेही भोठो गती आहे असे मानतो. गती सर्व 
बिश्‍वातच विद्यमान आहे. सूक्ष्म अणूपासून तो मोठमोठ्या आकाडगंगापर्यंत 
सवं पदोर्थ गतीच्या अंकित आहेत. त्यात बदल होत आहेत. सानवो जीवनात 
दुःख आहे, जीवनात गती आहे व अज्ञानाकडे जाण्याची ओढ आहे म्हणूनच 
मनुष्य प्राध्तपरिस्थितीत केव्हाही समाधानी नसतो, अद्या स्थितीत जीवन अनित्य 
नाही असे म्हणणे व दुःखाच्या स्थितीत माणसाने सर्वत्र सुख आनंद आहे असा 
समज मनाज्ली बाळगणे म्हणजे भ्रमात राहाणे होय. वास्तववादी सनृष्य हे 
केव्हाही मानणार नाही. व आता तर विज्ञान व उद्योगाच्या अवाढव्य 
प्रगतीमुळे कोणताही समाज स्थितिजील राहून जीवनसंघर्षांत यशस्वी होऊ 
शकत नाहो हो विचारसरणी मान्यता पाबू लागली आहे. व म्हणन जीवन त्थिर 
आहे किंवा जीवनास ल्थिर तत्त्वात साचेबद्ध करता येईल अज्ञा 'म्रमात त रहाता 
जीवनाच्या सत्य घटना लक्षात घेऊन त्याशी सुसंवादी कशी असावी हा विचार 
महत्वाचा आहे. जीवन गतिशील आहे पण सनुष्य ल्यितिज्ञीलतेची आकांक्षा धरतो 
ब म्हणून कष्टी होतो. पण जीवन आहे त्या स्थितीत त्याला समजून घेतले तर 
जीवन तुखी करण्याचा एक वास्तववादी मार्ग आपल्याला गवसू इकेल. जीवनाच्या 
वाल्तवतेकडे दुलंक्ष करून जीवन नित्य आहे असा भास स्वतःमध्ये निर्माण करत 
येणे शक्‍य आहे. पण अल्ञा रीतीने भ्रमामध्ये राहिल्याने जीवनाचे प्रश्‍न सुट्ण्या- 
ऐवजी वाढतात मात्र. पण जो मनुष्य डोळस आहे त्याला बदलाचे स्वरूप कळते. 
त्यास संत तुकारामाप्रमाणे सर्वत्र दुःखच दुःख दिसते. तोच जीवनाच्या अंतर्गत 
शिरून जीवन संबद्ध बनविण्याचे नवीन मार्ग शोधून काढू शकतो. 
उत्क्रान्ती व चातुर्वर्ण्य 

हा सिद्धान्त व्ययती आणि समाज यांच्यामधील संबंधासहित लागू करता 
येईल. हा सिद्धान्त आपल्याकडील चातुवर्ण्याच्या कल्पनेस लाग केला तर हौ 
कल्पना तेव्हाच उन्मळून पडते हे दिसेल. चातुवंण्य कल्पनेप्रमाणे माणसाची 
चार वर्णात विभागणी केली आहे. हे चार वर्ण जगाच्या अंतापर्यंत तसेच कायम 
राहतील असा विचार सध्या रूढ आहे. कोणत्याही वर्णात जन्म घेतलेल्या 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


'उत्क्रांतिबाद ब भारतीय विचार २९ 


माणसाला आपला वर्ण वदलता येत नाहो. त्याच्या स्वभावविज्लेबात कोणताही 
बदल होऊ शकत नाहो असे मानले जाते. त्याने नित्याची कासे अज्ञीच करा- 
वयाची असतात को त्यांच्या स्वभावविज्षेषबात कोणताही बदळ होऊ नये, 
जणू काही निरनिराळी माणसे अणुप्रमाणे असुन त्याचे एकमेकाशी संबंध बाह्यतः 
निश्‍चित केले आहेत अशी हो विचारसरणी आहे; पण उत्क्रान्तीचा ल्षिद्धान्त या 
मताशी विसंगत अश्ली सत्ये समोर सांडतो. या. सिद्धाल्ताप्रमाणे प्राण्याच्या 
जीवनचक्राच्या अंतर्गतच नव्हे तर जीवनचक्रातही बदल होऊन एका जातीपासून 
नवीन गुणधर्माच्या दुसऱ्या जातीची निभिती होते. ही विचारसरणी चातुवर्ण्यास 
लागू केली तर सनुष्य एखाद्या पदार्थाच्या अविभाज्य अणूप्रथाणे सतत तसाच 
राहील म्हणजे त्याचे गुणविशेष अचल राहतील असे म्हणवत नाहो. त्याच्या- 
मध्ये बदल हा होतोच, सांख्यसिद्धांतही होच गोष्ट स्पष्ट करतो. या सिद्धांता- 
प्रमाणे सत्व रज तस हे गुण माणसाच्या आश्रयाने राहतात. पण माणसाचे 
अज्ञान जसजसे नष्ट होते तसतसा साणसाच्या गुणातहो फरक पड्त जातो. 
सागसाची सर्वात श्रेष्ठ अवस्था गुणातीताची अवस्था. ह्या अवस्थेत तो त्याच्या 
नित्याच्या गुणाने बद्ध नसतो. याचाच अर्थ अता की, उत्क्तास्तीचा सिद्धान्त 
स्वीकारला को माणसास जन्माने जो वर्ण प्राप्त होतो तो आसरण तसाच 
कायम राहिला पाहिजे असे म्हणण्यास काहीच आधार नाहो. योग्य परिस्थितीत 
माणसावरील कुसंस्कार काढून टाकळे तर तो बदलतो, म्हणून चातुवर्ण्यांतर्गत 
माणसास प्राप्त झालेला वर्ण स्वाभाविक आहे त्यात बदल होऊ शकत नाही हो 
विचारसरणी स्वाभाविक नसून कल्पित आहे, भनुष्य बदलणारा प्राणी आहे.तो 
आमरण तसाच कायम राहत नाहो. हो गोष्ट जर आपण ओळखली तर 
चातुवेर्ण्याप्रमाणे माणसाच्या केलेल्या विभाजनास व त्यावर बाह्यतः: लादलेल्या- 
कतंव्यास काहीच अर्थ उरत नाहो. 


उत्क्रान्ती व आधुनिक दास्त्रे 

हा सिद्धांत निरनिराळया शञास्त्रांसही लागू करण्यासारखा आहे. कारण 
की कोणतेही श्ास्च्च आपण घेतले तर ते जीवनाकडे पाहण्याच्या विशिष्ठ दृष्टि 
कोणावर आधारलेले आहे, असे आपणास दिलून येते. प्रत्येक्ष शास्त्र काही 
विशिष्ट गृहीताबर आधारलेले असते व विदिष्ट दृष्टिकोनातून जीवनाचे 
निरीक्षण करते. आपल्या बिशिष्ट दृष्टिकोनातून ते वस्तूचे व घटनांचे 
वर्गीकरण करते. कोणतेहो शास्त्र या प्रकारच्या वर्गीकरणाशिवाय अस्तित्वात 
राहूच शकत नाहो, हो गोष्ट वनस्पतिशास्त्रास जितकी लागू पडते 


| अनुक्रमणिका | 
3-4 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे वड, 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३० नवभारत 


तेवढीच अर्थज्ञास्त्र, मानसज्ञास्त्र, समाजशास्त्र या झास्त्रांसही लागू पडेल. 
विश्लेषण व वगोंकरण हा कोणताही ज्ञास्त्राचा गाभा आहे. ह्याप्रमाणे व्यक्तीचे 
व वस्तूचे वर्गीकरण केल्यावर त्यांचे गुणधर्म स्थिर आहेत. इतकेच नव्हे तर 
त्यांचे परस्परांतील संबंधहो त्थिर आहेत अल्ला गृहीतावर आपण त्या शास्त्रात 
निरनिराळे नियम शोधून काढत असतो, पज उत्कान्तीचा सिद्धान्त व्यबती आणि 
वस्तू यांच्या गुणधर्मातही फरक पडत जातो हे स्पष्ट करतो. ब हा गुणधर्पातील 
पुढे पडणारा फरक अगोदरच निश्‍चित करता येत नाही. म्हणून उत्क्राम्तीच्या 
प्रक्रियेप्रमाणे व्यवतीच्या वृत्तीत किंवा दृष्टीकोनात फरक पडला किवा जी 
गृहीते सत्य आहेत असे समजून घटनांचे वर्गीकरण केलेले असते त्याच्यापैकी 
एखादे गृहीत चुकीचे आहे असे नंतर आढळून आले तर पुर्वी त्या ज्ञास्त्रात 
निठ्चित केलेल्या वर्गीकरणात फरक पडल्याशिवाय राहत नाही. व नवीन 
ल्थितीत नवीन वर्गीकरण करावे लागते. उदा० मनुष्य हा लोभी प्रागी आहे 
असे आपले अर्थशास्त्र मानते. अर्थशास्त्राचे सागसाची केलेली व्याल्या सर्वसामान्य 
साणसासंबंधीची आहे. पण व्यवहारात ज्यात लोभाचा अंद्न फारच कभी आहे 
अक्ा प्रेमळ सहानुभूतीयुक्‍्त व्यवतीही अपवाद म्हणून आढळतात. त्यांची व्यव- 
हारातील वागणूक अनासवतीची असली तरी त्यांची संख्या अत्यल्प असल्यामुळे 
अर्थज्ञास्त्राच्या सिद्धान्तावर त्याचा विद्वेष परिणास होत नाही, पण उत्क्रान्तीमुळे 
उद्या जर अज्ञा भाणसांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली तर सनुष्य लोभी 
आहे या गृहोतावर आधारलेल्या अर्थशास्त्राच्या तत्वात बदल करावा लारोल 
अर्थज्ञास्त्रातील पूर्वीची वर्गीकरण नष्ट होऊन नवीन वर्गीकरणे करावी लागतील 
व अर्थक्ास्त्राच्या स्वरूपातच वदल होईल. 

असो प्रस्तुत लेखात उत्कान्तीची प्रक्रिया हो सुजनशील प्रक्रिया आहे या 
मुद्याचे सुख्यत्वेकरून विवेचन आले. आहे. हा मृद्दा एकदा स्वीकारला को 
आपल्या जौवनाच्या सरवंच अंगांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली पाहिजे हे 
ओघानेच येते. उत्कान्ती हो अविरत चालू असणारी क्रिया आहे. हिचा 
अमुक एक ठिकाणी अंत होतो असे नाही. उत्कतांती आपल्याला अज्ञात अज्ञा 
दिश्लेकडे नेत आहे. तिच्यासंबंधी जेवढे ज्ञान आपणास प्राप्त करता येईल तेवढे 
थोडेच आहे. प्रकृतीच्या उत्क्रान्तीच्या स्वरूपाविषयीच्या ज्ञानात वृद्धी होणे 
म्हणजे आपले अज्ञान घालवून देणे होय. आपले हे अज्ञान ज्या प्रमाणात नष्ट 
होईल त्या प्रमाणात जीवनाच्या गतीक्ी सुसंवादी राहाणे शवय होईल. 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, हु. ल. चोरघडे 


अवषेणकाठात निमाण होणाऱ्या 
गंभीर समस्या : सोडविण्याचे काही उपाय 


“: दुष्काळ ” हे एक प्रकारचे संकट आहे. ती एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे. 
ह्या आपत्तीची तौत्रता अनेकांना अनेकविध 'रीतींनी भासत असते आणि 
त्यांच्या अनुभूतीप्रमाणे ते दुष्काळाची व्याल्या करीत असतात. दुष्काळाची अजून 
कोणी रीतसर व्याल्याच केलो नाहो. “नेहमीचा अन्नपुरवठा कमी पडल्याने 
एखाद्या प्रदेशातील आम जनतेला जी भोषण उपाससार पडते तिचे नाव 
दुष्काळ ” अशी दुष्काळाची व्याल्या राजकारणात पडलेल्या पंडितांनी क्रेली आहे. 
काही मूटुभाषी स्त्रियांना दुष्काळ म्हणजे केवळ तौत्न टंचाई, शेतकी व्यवसाया- 
तील माणसांना दुष्काळ म्हणजे सृत्तिकितील आद्रतेचा अभाव, जलविज्ञांना 
हुष्काळ म्हणजे जलाशयांतील पाण्याचा अभाव आणि पाटबंधारे ब कालवे 
यांचे निजेलीकरण, सिचन ब विद्युत्‌ अभियांत्रिकोविज्ञांना दुष्काळ म्हणजे 
विद्युत्शकतीचा अभाव किंवा अवर्षण वाढते ! पावसाळ्यात पाऊल जर कसी 
पडला तर जलाळायात पुरेसे पाणी साठत नाही. त्यामुळे शवित-उत्पादनाचे 
प्रमाण घटते, पिक्रे खुरटतात, वाळतात, नाश पावतात. जलसिचनयोजना 
निकामी ठरतात. इ. स. १९७२ च्या दुष्काळाचे परिणाम पिकांपेक्षा पाण्याच्या 
साठ्यांवर अधिक झाले आहेत, धान्याच्या उपलब्धतेवर अत्यल्प परिजाम झाला 
आहे असे प्रकर्षाने सांगण्यात येते. 

मी अवर्षण आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या गंभोर समस्यांबद्दल आणि 
त्या समस्या सोडविण्यावद्दळ आपण काय उपाय योज शकतो थाबद्दळ, वाता. 
वरणविज्ञाच्या दृष्टीतून लिहिणार आहे. 

माणसाला जगण्यासाठी पाणी आवइथक असते. तो ज्या अन्नावर जगतो 
ते अन्न देणाऱ्या वनस्पतींना आणि प्राण्यांनाही पाणी आवडयक असते पाण्याला 
आपण जीवन म्हणतो ते याच कारणामुळे. आपणांला हते असणारे पाणी 


| अनुक्रमणिका | 
स्ट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


३२ नवभारत 


आपल्यास मुख्यत्वेकरून पावसापासून आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या नद्या, 
विस्तीर्ण जलाशय, सरोवरे. बिहिरी, कालवे, भूमि-अंतरगंत पाण्याचे साठे इत्यादीं- 
पासून मिळते. 

निसर्ग अत्यंत लहरी आहे. नेक्छत्य मान्तूनचा पाऊस हा निसर्गाचा एक 
वातावरणीय आविष्कार आहे तोहो तितकाच लहरी आहे. आगमन किंवा निर्गमन 
यांच्या बाबतीत नियमितता, पर्जन्यवितरणाच्या बाबतीत समता किंवा समप्रमाणता, 
तीन्रतेच्या बाबतीत सुसंगती यासारखे गुण सान्सूनमध्ये नाहोत. कधी तो अत्यंत 
प्रभावी बनून तवंत्र मुसळधार पाऊस पाडतो, कधी दुर्बल होऊन प्जन्यदानात 
छृपण व्यक्तीसारखा वागतो, तर कधी तो आपले कर्तव्यच विसरतो व मान्सूनच्या 
पावसात दीघ कालावधीचे खंड निर्माण करतो. ह्या सर्वांचे परिणाम म्हणजे 
दरवर्षी भारताच्या काहो क्षेत्रावर पर्जन्याधिक्यामुळे महापुर तर काहो क्षेत्रावर 
अवषंणामुळे दुष्काळ उद्‌भवतात. प्रत्येक वर्षी प्रत्येक प्रांतावर पडणाऱ्या पर्जन्याचा 
भूल्यांक वेगवेगळा असतो 

भारताच्या इतिहासात दुष्काळाचे संख्यानक भौतिदायक आहे. एक वृत्तपत्र- 
व्हार म्हणतो : “ इतिहास 'चाळला असता ११ ते १७ या शतकामध्ये दर तोस 
वर्षानी एक असे सदव्यापी दुष्काळाचे सर्वसाधारण प्रमाण पडलेले दिसेल. भारतात 
कंपनी सरकारचे राज्य आले: दुष्काळ लोकर लोकर पडू लागले. इ. स. 
१७६५ ते १९ व्या ठातकाचा मध्य या कालखंडात १२ मोठे दुष्काळ व ४ टंचाईचे 
भसोषणकाळ भारताने अनुभविले, इ. स. १८६० ते १९०८ हा बादशाही ज्ञासनाचा 
अर्धेशतकाचा काळ- त्यातील वीस वर्षे दुष्काळो गेली. इ. स. १८०० ते १९४७ 
या काळात देज्ाला ३२ दुष्काळ पाहावे लागले. ह्या दुष्काळाचे खापर सर्वच 
वेळी निसर्गाच्या माथी मारणे बरोबर ठरणार नाहो. दुष्काळ आणि अर्थव्यवहारात 
होणारी अव्यवस्था यांचा निकटचा संबंध आढळून येतो 

वरील प्रचारकी विधानांवर आणि त्याच्या खरेखोटेपणावर मी मत देऊ 
शकत नाही. 

गेल्या शतकापुरते बोलावयाचे ज्ञाल्यास, भारताच्या बहुतेक प्रांतांत इ. त. 
१८३५ ते १९६० या ८५५ वर्षाच्या आधुनिक फाळात इ. स. १८७८ १८९२ व 
१९१७ मध्ये अतोनात वृष्टी होऊन महापूर आले, तर इ. स. १ ८७५७, १८०९ व 
१९१८ साली अवर्षणामुळे अति तौब्रतेचे दुष्काळ झाले. दोन किरकोळ दुष्काळ 
इ. स. १९०५ व १९२० मध्येही प्रत्ययास आले. अति आधुनिक काळात इ. स. 
१९६५, १९६६ वज १९७२ साली पडलेले दुष्काळ आपल्या स्मरणात ताजेच 
असतील. इ. स. १९७२ सालाचा दुःकाळ हा विद्यमान शतकातोल आत्यंतिक 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अवर्षणकालात निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या इ. ३३ 


तीब्रतेचा समजण्यात येते. इ. स. १८७९ च्या पुर्वीच्या शंभर वर्षात बॉलफोडं 
नावाच्या बातावरणविज्ञाने २४ दुष्काळांची नोंद केली, त्यातील २० दुष्काळ 
अतितीत्न ब भीषण स्वरूपाचे होते. दुष्काळ आणि महापुर हे अस्वाभाविक, नियम- 
बाह्य किबा अवसासान्य आविष्कार ( 9111011113 111105 ) आहेत. कमी 
प्रमाणात पडणाऱ्या पजन्याच्या क्षेत्रातच ते बहुसंख्येने व प्रकर्षाने प्रत्ययास येतात. 
काहो झातझांचा दीर्घ कालावधी विचारात धेतला तर सहापुर आणि अवबंण यांची 
संल्या समान असलेलो दिसते. अल्पावधीच्या काही कालपर्वात साधारणपणे २० 
वर्षानी हुष्काळांचे पुनरागसन होते असे आढळत असले तरी त्यात विज्लेष अथ 
नाही. दुष्काळ हा नियतकालिक किंवा आवर्ती आविष्कार नाहो. 


ज्या क्षेत्रांवर विपुल पर्जन्य पडतो तेथे एकाद्या वर्षी पर्जन्याचे प्रमाण कमी 
अधिक झाल्यास दुष्काळ असंभवनोय असावेत. पण यालाहो अपवाद आहेत. 
कोकणात वर्षातून १५० सें. मी. पेक्षा अधिक पाऊस पडतो. पण तेथे गेल्या ९५ 
वर्षात ९ वेळा दुष्काळ पडला ! 


महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे ज्ञाले तर इ, स. १८७५ ते १९७२ च्या काला- 
वधौत पुढीलप्रमाणे दुष्काळ व महापूर यांची काही विभागावर संकटे आली. 


दुष्काळ महापूर 

कोकण-- १८७७, १८९९, १९०५, १९१८, १८७८, १९१४, १९५४. 

१९२०, ४१, १९६५, १९६६, 

१९५७२, 
दस्खनदेश- १८९९, १९०५, १९११, १९१८, १८७८, १८८२, १८९२, 
( मराठवाडा ) १९६५, १९६६, १९७२. १९१४. 
पश्चिम- १८७७, १८८६, १८९९, १९०४, १८८४, १८८७, १८९१, 
सध्यप्रांत १९१८, १९२०, १९४१, १९६५, १९१७, १९१९, १९३४ 
( विदर्भड.) १९६६, १९७२, १९४२, १९४४. 


विसाव्या ज्तकातील महाराष्ट्राच्या १९७२ च्या विक्रमी अनावृष्टीच्या 
काळात कोकणात फक्त ६८ टक्के, मध्यमहाराष्ट्रात ५६ टवके, भराठवाड्यात 
४५ टवके आणि विदर्भात ६३ टक्के पाऊस पडला. त्यामुळे ऊर्जानिभितो, 
घान्यतनिमितो, गोड पाण्याची साठवजूक यात घट झालेली दिसून आली. लोक 
घाबरले. पाऊप पडावा म्हणून त्यांनी अनेक धाभिक विधी केले. वततंभानपत्रांनी 
त्यांना खूप प्रसिद्धी दिली. 

न. भा. २ 


| अनुक्रमणिका | 
डी मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३४ नवभारत 


अद्या वतमानपत्रातील काही मनोरंजक कात्रणे सी काढून ठेविली आहेत. 
जिवावर संकट आले को त्यातून सुटण्यासाठी मनुष्य काहीहो करतो याचे उत्तम 
उदाहरण त्या कात्रजातून आपल्याला पहावयास मिळते. या विधींना धासिक 
अधिष्ठान आहे को नाही हे भला माहोत नाही. काही विधींची वर्णने मी येथे देत 
आहे. त्यात धर्माची टवाळी करणे किवा लोकांच्या धार्मिक भावना दुखविणे हा 
हेत्‌ नाही. लोकांना आगामी दुष्काळाची किती भोती वाटत होती, पावसाच्या 
अभावी ते किती हवालदिल झाले होते हे आपल्या दृष्टीस आणण्यासाठी सी त्यांचा 
उल्लेख करीत आहे. उदाहरणार्थ, दिनांक २२ ऑगस्ट १९७२ ला माढा येथे पाऊस 
पडावा म्हणून कसबा पेठेतील महादेवाचे मंदिर संपूर्ण पाण्याने भरून पिड पाण्यात 
बुडविली. मंदिराच्या गाभाऱ्यात सुमारे ५००० घागरी पाणी भावले .. .. अकरा 
सुवासिनींनी ओल्या वस्त्रानिश्षी मंदिरात पाणी घातले ! खटाव येथे दिनांक 
२२ आंगस्टला दुष्काळनिवारणार्थ व पजंन्यवृष्टी त्वरित व्हावी यासाठी 
लक्ष्मीनारायणाचे मंदिरात २१ सत्यनारायणाची नहापूजा घालण्यात माली. ह्या 
सोहळ्याचे प्रमुख संयोजक पोलिसपाटील होते. अज्ञा धार्मिक कोयंकतमामुळे गावात 
पवित्र वातावरण निर्माण झाले ! दिनांक २१ ऑगस्टला नगरला गांधी सेदाना- 
तील माकंडेय मंदिरात ४०० स्त्रियांनी घागरीने पाणी आणून भा्कंडेयाला 
पुणपणं पाण्यात दुडवून पावसासाठी साकडे घातले. पाणी कभी टू] म्हणून 
लिकेच्या टॅकरनेही पाणी आणले गेले. नाकंडेय पर्णपणे पाण्याखाली बडाल्याची 
खात्री झाल्यावर दारे वंद करून घेण्यात आलो. एक तासाने प्रन: दारे उघडन 
पाहतात ता गाभाऱ्यात पाण्याचा एकही थेंब नाहो आणि माकंड्य कोरडा! या 
चमत्कारासुळ सववत्र खळबळ उडाली आणि तेथे भाविकांची गर्टा लोटली ! 
गहरी येथे दिनांक २० ऑगस्ट १९७२ ला पाण्याने भरलेल्या १०१ घागरोंची 
वाद्य भव्य मिरवणूक काढून श्रीदत्तात्रेय यांच्या उंबराच्या झाडाला संगलस्नान 
घालण्यात आले !' ऑगस्ट १९७२ च्या शेवटच्या आठवड त नारायणगांव 
येथील भागेइवर संदिरातील महादेवाला ग्रामस्थ भक्तांनी पाण्यात कोंडन ठेविले 
व सतत हरिनामाचा गजर आठवडाभर चालू ठेवला. आइचरय म्हणजे- भागेशवर 
कोंडला, पाऊस पडला ! हरिनाम सप्ताहाच्या समाप्तीनंतर सःयनारायणाची पजा 
करण्यात आली, ८ ते १० हजार भाविकांनी ह्या महाप्रसादाचा लाभ घेतला 
दिनांक ३१ आगस्ट १९७२ ला खातगूण येथील २५० ग्रामस्थांनी दिडीत सामील 
होऊन टाळ व पखवाज यांच्या निनादात १|| मेल अंतरावर असलेल्या ओदंबर 
वेक्षाची पाणी घालून पूजा केली. दिनांक २ सप्टेंबर १९७२ ला नगर 
मोचीगल्ली व कापडबाजारातील व्यापाऱ्यांनी पजंन्यवृष्टी होऊन समद्धी 


१ ८2 


यथाल 
व्हावी 


| अनुक्रमणिका | 
ळा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


9 टी (0 » 
अवर्षणकालात निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या इ. ३५ 


ह्या उद्देशाने विष्णुयाग केला. यज्ञास बुधवारी सकाळी प्रारंभ झाला व शक्रवारी 
दुपारी पूर्णाहुती झाली... थज्ञसमाप्तीनंतर हजारो भाविकांना प्रसाद वाटण्यात 
आला. सायंकाळी सत्यनारायण महापुजा झाली. यज्ञाच्या निमित्ताने तील दिवस 
भजनकौतंनादी कार्यक्रम झाले! गावात गाढवांची मिरवणक काढण्यात आली 


नागपूरकडील काही भागात “ बेडूक राणी ! पाणी दे! असे म्हणन बेडकांता 
विनविण्यात आले ! 


राजकोथ, शेक्षणिक, व्यावहारिक, वेचारिक बाबतीत आघाडीवर असणारे 
पुणे धामिक बाबतीतही मागे नव्हते. दिनांक '५ सप्टेबर १९७२ ला गंज पेठेतील 
पद्मशाली समाजाच्या माकंडेय मंदिरात श्री, ईशवरय्या जंगमस्वामी यांनी दष्काळ- 
निवारणार्थ गंगापुजन ब अनुष्ठान सुरू केले. स्वामींनी एक आठवडाभर उपोषण 
केले. अतनुष्ठाननिमित्त मंदिरातील शंकराच्या पिडोवर अनेक महिलांनी संततधार 
धरून गाभारा भरलेला ठेवला ! 

सांगली विभागात “ पजंन्यवृष्टी होऊन भूमीला जलाचा लाल व्हावा म्हणून 
न दुष्काळनिवारण व्हावे म्हणून ” कृष्णा घाटावरील विष्णुसंदिराच्या परिसरात 
अगदी अलीकडे दिनांक २८ ते ३१ डिसेंबर १९७२ च्या चार दिवसांच्या काला- 
वधीत चाललेल्या पर्जन्यसुवत पठण व महारुद्र स्वाहाकार या धाभिक सोहळ्याचा 
सांभतासमारंभ ३१ डिसेंवर ७२ ला दुपारी पुर्गाहुती देऊन पूर्ण ज्ञाला. एका 
सुप्रसिद्ध वेदमूर्तींनी त्याचे पोरोहित्य केले होते. सोहळ्याचा संकल्प पुढीलप्रमाणे 
सोडला होता: 

“ अस्मिन्‌ ग्रामस्थ जनानां, सकलकुटुंवानां क्षेमस्थिति आयुरारोग्य अभि- 
वृद्धय्थस्‌ तथा च अस्मिन्‌ सांगली ग्रामे तथा च जिल्हे, समस्त जनस्य जलप्राशनस्य 
जलाशये सुपजन्यस्य वृष्टिद्वारा जलवृद्धयर्थम, भूमो समस्त धान्यवडयर्थम 
सुवर्जन्यवृष्टि कामनासिद्धयर्थम्‌ तथा च अस्मिन्‌ महाराष्ट्राज्ये नाना पदार्थानास 
महर्गता निवारणार्थम्‌ तथा च जलस्य, नाता धान्यादि दुष्काळता निवारणार्थम 
समस्त विश्‍वशांतिद्वारा उमामहेवरस्वर्पी श्री रुद्रदेवताप्रीत्यथम, चतुर्‌दिनपर्यंतम 
रुद्रस्य समग्र, होमपक्षण. सग्रहमक, एकोनसप्तभ्युत्तर संत्रविभागेन श्री महारुद्र 
यांगाख्यम्‌ करिष्ये, ... ... तथा च अस्मिन्‌ सांगलोग्रामे प्रारंभित महारुद्ध थागमध्ये 
प्जन्ययंत्रोपरि पजन्यदेवता स्थापन-पुजनएवेक, होमद्रव्यविकरणात्‌ ब्राह्मणहारा 
पजन्यसकक्‍तपठणासख्ये कम करिष्ये ... ... रि 

या यज्ञाच्या चार दिवसात व पुर्णाहुतीच्या वेळी सांगली-मिरज भाघव- 
नगर व जवळपासच्या भागातील भाविक जनता मोठ्या प्रमाणावर यज्ञवद्षनाला 
आली होती. २८ ब्रह्मवृंदांनी यज्ञसोहळ्यात भाग घेतला होता. दररोज हवन 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


५३ नवभारत 


पूर्ग झाल्यावर होमत्रव्ये गावाबाहेर पाऊल येण्याच्या दिशेला ठेवूल पजन्यसुवत 
पठण करण्यात येत होते. रात्री कौ्तननिरूपणांचे कार्यक्रम झाले, या सोहळ्या- 
बरोबरच नामजप व अखंडवीणा असा कार्यक्रम सांगलीवाडी विठ्ठलसंदिराच्या 
बारव्हरी संडळींनी केला. सोहळासमाय्तीनंतर वेदमूर्ती म्हणाले : “ महारत्र 
स्वाहाकार व पजंग्यसूक्तपठण केल्यावर प्जग्यवृष्टो होते असा अनुभव आहे. 
यज्ञाचा प्रभाव ४१ दिवस असतो. या काळात पर्जन्यवृष्टी होईल असा. मला 
विश्‍वास वाट्तो ! ” | 

पण पुढील ८२ दिवसातहो वरुणदेवता प्रसन्न झाली नाही ! अबषेण 
सातत्याने चालू होते ! 

ह्या दुष्काळप्रस्त कालावधीत संगीतज्ञांचा असहकार प्रकर्षाने जाणवला. 
संगीतामुळे मूक भावनांना वाचा फुटते. जीण वृक्षांना पालवी फुटते, गाईह्यक्षी 
अधिक दूध देतात; धान्यही अधिक विकते म्हणे ! ढगांना चाळवणारे, वाऱ्यांना 
वळविणारे, आद्रेतेला आळविणारे राग भारतीय संगीतज्ञास्त्रात उपलब्ध आहेत 
असेही अभिमानाने सांगण्यात येते. मग एकाही संगीतज्ञान सेघमल्हार, खट 
नटमल्हार, मियाँमल्हार, जीवनपुरी यासारखे राग गाण्यासाठी एह्लाय्या पर्जन्य 
संगीत सप्ताहाचे नियोजन का केले नाही याचेच मला आश्‍चय वाटते. क. पं. 
ओंकारनाथ ठाकुर या सुप्रसिद्ध गायकाच्या नेतृत्वाखाली असे संगीतसमारंभ मोठ्या 
थाटाने साजरे होत ! स रित १ 

विद्यमान अव्षंणकाळातच “' सकाळ ये आलेल्या एका पत्रामुळे 
माझे लक्ष '* सहदेव-माडळी मत ” या ग्रंथाकडे वेधिले आहे, “ यंदा पावसाने 
दडी का मारली? ” हे त्या पत्रकाचे शोषक होते ! “ आषाढी एकादक्ली 
दानिवारी, रविवारी अथवा मंगळवारी आलो असता, पाऊस एक महिनाभर 
लांबन सर्वत्र महागाई वाढते, ” हे सहदेवभाडळोचे मत उद्धृत करून, पत्रलेखक 
म्हणतो : पावसाबाबतचे एवढे अचूक ति्याने.. आपल्याच पुर्वजांनी लिहून ठेवले 
असतानाही आपण त्याची किंचित वखर घेत नाहो हो खेदाची गोष्ट आहे. 
यंदा दोन्ही आषाढी एकादशी शनिवारीच होत्या ! नियमित पडणाऱ्या पावसाने 
सहिन्याभरात दडी मारून नंतर तोंड उघडले, महागाई वाढलेली तर आपण 
बघतोच आहोत ! ” हे पत्र दिनांक २६ ऑगस्ट १९७२ ला प्रसिद्ध झाले ! 
शाझ्या व्यवसायातील साझ्या सहकार्‍यांना त्यातील झोघध फार महत्त्वाचा 
ाटेळ याबद्दल मला शंका नाहो! 

केवळ धार्मिक आणि सांस्कृतिक मार्गानीच पाऊस मिळवून ऊर्जानिमिती 
व॒धाल्योत्पादवन करावयाचे असेल तर आपल्याला अनेक वेशिष्ट्यपुण देवांची 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


आवरषेणकालात निमोण होणाऱ्या गंभीर समस्या इ. ३७ 


उपासना- प्राथेना- पुजा करावी लागेल. उदाहरणार्थ, समुद्र हट्वून आम्हाला 
“ दोतीसाठी जसीन दे ” म्हणून परशुरामाला आळवावे लागेल; कुवेराकडून 
बी-बियाणे, बलरामाकड्न नांगर, त्याला फाळ लावण्यासाठी शंकराकडून त्रिशूळ, 
यमाचा रेडा, शिवाचा नंदी ( ज्याला आता पुढच्या निवडणुकोपर्यंत कास 
नाही ), इंद्र, वरुणदेवता किंवा सेघराजाकडून पाणी, सूर्याकडून भरप्र प्रकाश 
व उष्णता इत्यादी सामग्रीचे देवी दान पदरी पाडण्यासाठी संगीतमय वातावरणात 
ह्या सर्व देवांवर भवितसुमने उधळावी लागतील ----- त्यांची उपासना करावी 
लागेल. 

आपण स्वतःला हसायचे कारण नाही. भारतेतर देशातही पावसासाठी 
धार्मिक विधी व उपासनेचे विविध प्रकार अवलंबिले जात. प्राचीन ग्रीस आणि 
रोममध्ये झॉईस ( 08 ) आणि ज्युपिटर ह्या पजंन्यदात्या देवता होत्या. ओक 
वृक्ष हे मानवांना पर्जन्य देणारे देवो दान समजण्यात येत होते. अवर्षेणकाळात 
पाऊस पडावा म्हणून हे लोक ओक वृक्षाच्या फांद्या पाण्यात बुडवून ठेवीत. 
रोममध्ये पर्जन्यदेवतेच्या सूर्ती टायवर नदोत सोडीत. पावसासाठी टॉयटन लोकात 
विवस्त्र मुलीला अभ्यंगस्नान घालण्याची पद्धत होती, तर सेल्टिक ( ९110 ) 
लोक पावसासाठी जलपृष्ठे काठ्यांनी बडवीत. काही लोक दगड ओले करून 
ढगांच्या दिशेने हवेत भिरकावोत. उत्तर अमेरिकेतींल रेडइईंडियन लोक विधीपूर्वक 
लृत्य करीत, प्राथनागीते गात, देवळात घंटानाद सातत्याने चालू ठेवोत. अडला 
नारायण गाढवाचे पाय धरी; क्वचित्‌ ठिकाणी पावसासाठी गाढवांची पुजा होत 
असे ! १ 

ह्या सर्व विवेचनावरून अधूनमधून अवबणजन्य दुष्काळ मानवजातोच्या 
पाचवीला पुजलेले आहेत असे दिसते. दुष्काळ अटळ आहेत. दुष्काळ पडू नये. पण 
धावर्षी तो पडला. पुढेही पडेल. तेव्हा डुष्काळाची समस्या कायमची सोडवायला 
आपल्याजवळ काही प्रभावी तोडगा आहे का? अला प्रश्‍न येथे उपस्थित होतो. 
दविलांक १० मार्च १९७२ ला नासिकजवळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आळंदी 
धरणाचे भूमिपुजन केले, त्यातंतर ते मखमलाबाद येथे गेले आणि जझेतकऱ्यांच्या 
प्रचंड सेळाव्यासमोर भाषण करताना म्हणाले : “ महाराष्ट्रात जेवढी म्हणून लहान 
व मध्यम धरणे होणे शक्य आहे तेवढी धरणे पुढील दहा वर्षात पुर्ण ज्ञालेल 
कवा पूर्ण होत आलेली दिसतील. तसेच पुढील दहा वर्षात पाच लाख विहिरी 
व दहा हजार पाझर तलाव करण्याचा आमचा संकल्प आहे. यासाठी 
२००० कोटी रुपये लागणार आहेत. . .महाराष्ट्रातील पाण्याची टंचाई लक्षात घेता 
चोथ्या व पांचव्या पंचवाषिक योजनेत छोट्या व मध्यम धरण योजनाना प्राधान्य 


| अनुक्रमणिका | स्वि 
८] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३८ नव भारत 


दिले आहे. आता धरणांसाठी चळवळी ब सोर्च्याची गरज नाहो. ” केंद्रिय 
मंत्रिमंडळात गंगेचे पाणी कावेरीला मिळवून भारतात एक प्रचंड जलव्यूह 
तिर्माण करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. माझ्यामते ह्या योजना म्हणजे 
* युटोपियन आयडियल, ” अव्यावहारिक काल्पनिक आदर्श किवा कधीहो 
साकार न होणारे स्वप्न आहे. केवळ ह्याच मार्थानी देज्ञाच्या पाण्याचा प्रश्‍न 
सुटणार नाहो. 

दुष्काळावर कायमची मात करण्यासाठी अनेक उपायांचा एकाच वेळी 
अवलंब करणे योग्य होईल. ते उपाय अते : (१) जंगले तोडण्यावर प्रभावी बंदी 
घालणे. जंगलांचा विकास करणे, पद्धतशीर रोतीनी ती वाढविणे व स्थानिक 
पर्जन्यात भर घालणे. (२) नद्यांवर धरणे बांधून कालव्याच्या साह्याने पिकांना 
पाणी देणे. (३) पावसाचे पाणी अनेक ठिकाणी साचवून त्याचा काटकसरीने 
वापर करणे, जलाशयातील वाष्पीभवनाची त्वरा मंद करणे. (४) भूमि-अंतर्गत 
जलाचा शोध घेऊन, शोषकयंत्रे, विहिरो, पाज्रतळाव च नलिका कूपांच्या 
साह्याने ते पाणी वर आजून वावरजे. (५) पिकांवर व झाडांवर अधूनमधून पाणी 
फवारणे. (६) समुद्राच्या पाण्यातील क्षार व लवणे रासायनिक व भोतिक 
क्रियांनी काढून घेऊन ते गोड पाणी यंत्रांच्या साह्याने समुद्रापासून दूर असलेल्या 
शहरांना पुरविणे. (७) कृत्रिम पजंन्याचे प्रयोग करून ढगातून पाणी खेचून 
घेणे आणि पाण्याची निकड भागविणे. 

रॉकेट, विमाने, रेडार, गणकयंत्रे, सिल्व्हर आयोडाइड, अतिज्ोतित शष्क 
बर्फ ( फ्रोझन कार्बनडाय ऑक्साइड), स्वयंचलित स्वयंविस्फोरक फुगे, क्षेपणयंत्रे, 
जनरेटर कॉम्प्रेसर मशीन, इत्यादी चित्तवेधक सासग्रीने सज्ज असलेल्या कुत्रिस 
पर्जन्याच्या भव्य, प्रतिष्ठित. आकषंक, फॅशनेबल पद्धतीला प्राधान्य किंवा अग्रेसरत्व 
न देता मी तिचा क्रमांक जेवटी लावला याचे अनेकांना अत्यंत आउचर्य वाटेल. 
एखादा मोगल बादशहा एकाएकी पदच्युत्त करण्यासारखा काहीना हा प्रकार वाटेल. 
पण ते योग्य आहे असे पुर्ण विचारांती मला वाटते. हे माझे वैयक्तिक मत आहे 

वनसंपदा हे राष्ट्रोय धन आहे. वनसंरक्षणासाठी भारत सरकार प्रतिवर्षी 
२२ कोटी रुपये खर्चे करते पण त्यापासून फक्त १३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न 
सरकारला मिळते. जागतिक जंगलांच्या मानाने भारतीय जंगले दारिद्रचावस्थेत 
अविकसित स्थितीत आहेत. वास्तविक भारतात जंगलांचा विकास व्हावयास हबा, 
पण गेल्या काही वर्षांत भारतात प्रचंड प्रमाणावर जंगलतोड झाली आहे. पाव- 
साचे प्रमाण काही ठिकाणी कमी होण्यास ही घटना कारणीभत होणे शक्‍य 
आहे. “ 10ए७'ऱ 008 ६ (7068 158 1जाव्त, ॥॥७ ७०पए'४ १४: 


घे 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ह. 
संगणकीकृत । द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


अवषेणकाळात निमोण होणाऱ्या गंभीर समस्या इ. ३९ 


110.” “ जो एकामागून एक अज्ली झाडे तोडतो तो देशाला मृत्यूप्रत नेत 
असतो, अज्ञा शब्दात पाइचात्य सुधारलेल्या राष्ट्रात वृक्षांबदहदल्या आदर, उप- 
य॒क्‍ततेची जाणीव व त्यांच्या संवर्धनाची काळजी व्यक्‍त केली जाते. ज्या देशात 
निदान 2. पृष्ठभाग वृक्षाच्छादित नसेल तर त्या देशाला दौर्घायुष्य लाभणे 
दुरापास्त आहे. केवळ इंधनासाठी किंवा फनिचरची होस भागविण्यासाठी वन्य 
झाडे तोडून त्यांच्या लाकडांचा उपयोग करणे म्हणजे देश्त्रोहूच. वनांतील 
झाडांचे संवर्धत व बिकास केला आणि ती नागरी वस्तीतही वाढविली, तर ती 
झाडे अनेकविध प्रकारांनी मानवाच्या व राष्ट्राच्या उपयोगी पडतात. झाडांच्या 
रांगा पवनगतिरोधक असतात. दुतगती वाऱ्यांमुळे बाष्पीभवनाची त्वरा वाढते. 
त्यामुळे जमिनी कोरड्या पडतात. झाडे, पिके वाळ लागतात. त्यांना जर वेळोच 
पाणी मिळाले नाही तर वनस्पतोंचा विनाह होतो, आणि तुपीक जमिनीचे अपक्ष- 
रण (७03101) होते, तिची उत्पादनक्षमता कमी होते. झोेतांच्या भोवती किवा 
अधूनमधून झाडांच्या रांगा लावल्या सर वार्‍यांचो गती खुंटते, जमिनीतील बाष्प 
जमिनीवरच राहते. ते पिकांच्या उपयोगी पडते. झाडांची मुळे खूप खोलवर जातात. 
त्यामुळे महापूर आले तरी जमिनीच्या सुपीक थरांचे स्थानांतर होत नाही. झाडांचा 
चाचोळा जमिनीवर पडतो. कालांतराने ह्या पालापाचोळ्याचे खतात ख्पांतर होते, 
जमिनीची सुपीकता वाढते. झाडे काबन डाय ऑक्साइडचे विगसन ( 01550- 
७६101 ) करतास; स्वसंवर्धनासाठी कार्बन ठेवून घेऊन प्राणिसात्रांच्या इवसन- 
क्रियेसाठी तो ऑक्सिजन उपलब्ध करून देतात. जंगलातील उंच झाडे वातावरणात 
लहान लहान आवर्त निर्माण करून ढगांतील पजंन्य आकर्बन घेऊ ऱकतात. 
जंगलांमळे स्थानिक पर्जन्यात २० टक्के वाढ होते असे रशियन शास्त्रज्ञांनी नुकतेच 
सिद्ध करले आहे. वनस्पतींनी आच्छादिलेल्या क्षेत्रांवर तपमानाचे संदायन होते, 
प्रखर सूयंप्रकाशाची व उन्हाची तिरीप, तौब्रता कसी होते. क्ञास्त्रीय दृष्ट्या 
झाडांची उपयुक्तता असीमित आहि. सध्याचे युग हे गगनभेदी विघातक घोषणांचे 
यग आहे : “ 39.४९ 116 100, 887७ जा७ 0०पग ५”, “ 1.8 (06 
७७ ॥४७ तरी णा 1008 ऱ]०प' 00एा ”, असे दोन उपदेशपर 
घोषसंत्र * टाटास्टील ” ने सुचविले आहेत. ज्ञास्त्रज्ञांना हो वाक्ये अत्यंत साथ व 
महत्वपुर्ण वाटतील अशी माझी निठिचिती आहे. 

आपण पाण्यासाठी मुख्यत्वेकरून पावसाळ्यात पडणार्‍या पावसावरच 
अवलंबन असतो. बरेचसे पाणी नद्यांना मिळते व झेवटी ते समुद्राकडे निघून जाते. 
थोडेसे पाणी जलाशयांत साठते व जमिनीत मुरते. हेच पाणी आपण पजंन्यरहित 
करतत पुढचा पावसाळा येईपर्यंत वापरतो. नद्यांतून समुद्राकडे जाणाऱ्या पाण्याला 


| अनुक्रमणिका | सद वध 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


० नवभारत 


मध्ये मध्ये धरणे बांधून अनेक जलाशय निर्माण केले आणि त्यांतून काढलेल्या 
कालव्यातून ते पाणी नियमितपणे पिकांना दिले तर पाण्याची समस्या वऱ्याच अंशी 
सोडविता येईल आणि अधिक धान्यनिभिती होऊ शकेल. 

जलाशय बांधताना ती क्षेत्रे पुण निरीक्षणांती व सूक्ष्म अभ्यासांती निवडावी 
लागतील. नाहोतर भूकंप घडून येतील आणि निरथंक वाद निर्माण होतील ! 
नुकतेच घडलेले फोयनानगरचे उदाहरण आपल्यासमोर आहेच ! 

उन्हाळ्यात व हिवाळ्यात दिवसा वाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणावर होते आणि 
जलाशयांतील पाण्याचा बराच मोठा अंज्न वातावरणात निसटतो. ही क्रिया यांबवि- 
ण्यासाठी जलाशयांतील पाण्याच्या पृष्ठभागावर ऑव्टॅडेकॅनॉल आणि हेक्झेंडेकॅनॉल 
सारखे दीर्घशू खलायुक्‍त सरालिक अल्कोहोल (लाँगचेन फॅटी अल्कोहोल) पसरवितात 
त्यामुळे पाण्याच्या पृष्ठभागावर एकरेणव पटल किंवा तवंग ( मॉनोमॉलेवपुलर 
फिल्म ) निर्माण होतो, बाष्पीभवनक्रिया ९ ते २५ टक्यांनी मंदावते आणि पाण्याची 
सोठ्या प्रमाणावर बचत होते. 

जमिनीतून पाणी शोषून घेतल्याशिवाय आणि ते बाष्पोच्छ्वासाच्या रूपाने 
हवेत फेकल्याश्िवाय झाडे वाढू शकत नाहीत. बाष्पोच्छ्वासाची त्वरा झाडाला 
मिळणाऱ्या सूर्यप्रकाशाबरोबर व उष्णतेवर अवलंबून असते. जोमाने वाढणाऱ्या 
झाडात सूर्यापासून मिळणाऱ्या उष्णतेत आणि झाडांनी उत्सजित केलेल्या जल- 
बाष्पात संतुलन नांदत असते. अनावृष्टीच्या काळात हे संतुलन विस्कळित होते, 
झाडांना ह्या वेळो जर पुरेसे पाणी मिळाले नाही तर त्यांची वाढ खंट्ते. अज्ञा 
परिस्थितीत जर्लासचनयोजना अत्यंत उपयुक्त ठरतात. वनस्पतोंच्या बाबतीत 
जलसिचनाने मृत्तिकिला आणि सभोवतालच्या हवेला आवश्‍यक असलेले जलबाष्प 
मिळते. जलवायुमानाचे रूपांतर करण्याच्या ज्या काही पद्धती मानवाने शोधन 
काढल्या आहेत त्यात जर्लासचनपद्धतीचा पहिला क्रमांक लागतो. धान्यनिमितीत 
त्यामुळे आश्‍चर्यकारक प्रगती होते. भारतात एकूण ४१ कोटी एकर जमीन पिकांखाली 
आहे. त्यापेको जर्लासचनयोजना अधिक प्रमाणावर यज्स्वबी करावयाला हव्यात 
हाच त्याचा अर्थ ! 

भूमिअंतर्गत पाण्याचा तज्झांकडून शोध घेऊन ते पाणी आपण अनेक 
उपायांनी पृष्ठभागावर आण्‌ शकतो आणि शेतीला पुरवू शकतो. महाराष्ट्रात 
बरेच भूमिगत पाणी आहे. 

पृथ्वीवर असाप पाणी आहे. त्यातील ९७ टक्के समुद्रांत आणि महार 
सागरात आहे. गोड पाणी फक्त ३ टक्के. त्यातील २> टक्के ध्रुवीय 
हिमाच्छादित प्रदेशात कायमचे अडकून पडलेले असते. उर्वरित पाऊण टक्का 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अवपषणकालात निमोण होगाऱ्या गंभीर समस्या इ. ४१ 


पाण्याचा < भाग वातावरणात, ३ नद्यात व सरोवरात व बाकीचे भूमिगत 


झालेले असते! सबंध पृथ्वीवरील भूमिगत पाणी साधारणपणे फक्त २५५०० घन 
किमी, इतके असावे ! हेच पाणी अधिकतस प्रमाणात वापरता यावे म्हणून 
आपण जिवाचा आटापिटा करीत आहोत ! 

आणि म्हणूनच मला वाटते को समुद्राचे असीमित खारे पाणी शुद्ध व गोड 
करून घेऊन आपल्यापुढील पाण्याच्या अभावामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या आपण 

बून घ्याव्यात. सौर ऊर्जा वापरून, वाष्पीभवताने सागरी पाण्याचे 

गोड पाण्यात रूपांतर करून, ते गोड पाणी किनारपट्टोपासून हूर असलेल्या 
शहरांपर्यंत पोचविण्याच्या योजना आताच आखणे आपल्याला हितावह ठरेल- 
परिणामी, आपण पाण्यासाठी सूर्याकडे व सागरदेवतेकडे धाव घेणारच आहोत. 
आत्ताच त्या उद्योगांना आपण का लागू नये ? 

महाराष्ट्राच्या भोगोलिक पर्जन्यवितरणाचे एक वैशिष्ट्य आहे. सह्याद्री 
पर्वेताच्या रांगा पर्जन्यवाहक वातप्रवाहांच्या मार्गात प्रलंब दिशेने येत असल्या- 
मुळे अनुवात पारईर्वावरील काही ठिकाणी वर्षातून २०० ते ५०० सेंनी. पाऊस 
पडतो, तर वातविमुख क्षेत्रांवर केवळ १०-३० सेंमी. इतका पाऊस पडतो. 
दुष्काळाचा फटका वातविमुख क्षेत्रांनाच बसतो. कोकणात पावसाळ्यात अतोनात 
पाऊस पडत असला तरी बहुतेक सर्व पाणी अरबी समुद्रात परत जाते. हे 
थांबविण्यासाठी व ते पाणी वापरण्यासाठी, अनेक ठिव्हाणी पर्वंतमाथ्यावरील 
शिखरे छाटून खालचा पृप्ठभाग समतल करून तेथे बहुसंख्येने पाण्याचे तलाव 
निर्माण करावे असे मला वाटते. पर्वतीय ( 0108701110 - ऑररोग्रॅफिक ) 
वृष्डीचे आणखी एक वेज्रिष्ट्य आहे: पर्वतांच्या अनुवात बाजूवर ठराविक 
उंचीपर्यंत उंचोप्रमाणे वृष्टोचे प्रमाण वाढत असते. सह्याद्रोच्या घाटमाथ्यावर 
पर्जन्याधिवय आढळते त्याचे कारण हेच. पावसाळ्यात हे तलाव लवकर भरतील. 
त्यांच्या उंचीचा फायदा घेऊन जलविद्युतनिमितिप्रकल्प व जलसिचन योजना 
आपल्याला कार्यवाहीत आणता येतील, माझ्या ह्या दोन्ही कल्पना आपल्याला 
“ युरोपियन आयडियल 7 सारख्या वाटतील पण कधी तरी त्या अस्तित्वात 
येतील यात [संदेह नाहो ! 

अवषणावर अत्यंत प्रभावी उपाय म्हणजे कृत्रिम पजन्य, ह्या प्रकारावर 
इतके बोलले गेले आहे, इतके लिहिले गेले कौ कृत्रिम पर्जन्य ही एक “ सुपर- 
बज्ञार ” मधील कॉस्मेटिक किंवा सोंदर्यप्रसाधनाच्या विभागात ठेवलेली विकाऊ 
वस्तू आहे असेच लोकांना वाटावे. वस्तुस्थिती तशी नाही. 


कायमच्या सोडव 


| अनुक्रमणिका | ७ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


४२ नवभारत 


आकाज्ञात अनेक ढग आले तरी सर्वच वेळी सर्व ढगातून पाऊस पडत नाही 
है आपण नेहमी पाहतोच. असंख्य आद्रताग्राही ( जलक्लोषक ) पदार्थांच्या कणांवर 
जलबाष्पाचे संघनल झाल्यामुळे ढग निर्माण होतात. मेघकणांचा व्यास २ पासून 
४० मायक्तांन्सपर्यंत किवा साधारणपणे २० मायक्रॉनूसूपेक्षा कपी असतो आणि 
त्यांचा पतनवेग प्रतिसेकंदाला एकडातांश ते ५ सें. मी. इतका लहान असतो. 
म्हणून ते कण पलंन्यरूपाने खाली पडू शकत नाहीत. वाऱ्यांच्या उदग्र ब 
क्षेतिज प्रवाहांबरोबर ते ढगात इतस्ततः सण करीत असतात. संदतुषार- 
वृष्टोत जलकणांचा आकार किवा व्यास २०० सायक्रॉन्सपेक्षा अधिक 
असतो. पावसाच्या थेंबांचा व्यास किवा आकार ६००० साथक्रॉन्स्‌ किवा 
६ मिमी असतो. त्यांचा पतनंवेग प्रतिसेकंदाला ७० सें मो. ते ९ मोट्सं 
इतका असू झकतो. मेघकण, तुषारकण आणि वृष्टिकण यांत फक्त 
आकाराचाच फरक असतो, भेघकण वाढवून मोठा केला की पाऊस पाडणे 
दाक्य होते. त्यासाठी ज्ीतित बफचि कण, सिल्व्हर आयोडाइड, पोटेंश आयोडाइड 
किंवा संगजिरा व मीठ यांचे मिश्रण ढगात सोडतात. त्यामुळे काही ढग खूप 
उंच वाढू लागतात, त्यांत संक्षोभविक्षोभ-प्रक्षोभ वाढतो, त्यांचे स्वरूप बदलते, 
ते अस्थिर होतात. थेंबांचा आकार वाढतो. त्यांचा पतनवेग ढगातील उदग्र 
प्रवाहांच्या वेगांपेक्षा अधिक झाला को ते थेंब पर्जन्यरूपाने खालो पडू लाग- 
तात, त्यामुळे अध्चःप्रवाह निर्माण होतात. कधीकधी त्यांना हृतप्रवेगी चंडवातांचे 
स्वरूप येते. 

आणि अक्वा रीतीने “ आम्ही हवा तितका पाऊस पाहिजे त्या ठिकाणी 
पाडू शकतो, गारांची वादळे शमवू शकतो, धुको वितळवू शकतो, चक्रीवादळांची 
तीब्रता कसी करून त्यांतील वाऱ्यांचा वेग मंदावू शकतो ” असा दावा हे 
“पाणीवाले शास्त्रज्ञ ” करतात ! 

कृत्रिम पजंन्यासाठी प्रायोगिक मेघांची संपुर्ण निरीक्षणे आवय5क असतात. 
ढगांची उंची, त्यांच्या विविध भागांत तपमानाचे वितरण, आयद्रंतेचे वितरण, 
एकक आकारमानात मेघकणांची संख्या व त्यांच्या आकारांच्या अभिसीसा, संज्लीत 
केंद्रिकांची संख्या ( फरीझिग न्यूक्लिया ), त्यांच्या आकारांचे वितरण, त्यांची 
निसितित्वरा, बदलत्या तपमानाप्रमाणे त्यांच्या गुणधर्मात घडून येणारे फरक, 
प्जंन्यबिदूंची संख्या व त्यांचा भआ्रमणवेग, या सर्व घटकांची पुर्ण माहिती 
ढगांचे यशस्वोरीत्या जलीकरण करण्यासाठी सुरुवातीला हवी असते. अल्ञा 
निरीक्षणांसाठो सध्या सवंच साधने व उपकरणे उपलब्ध नाहीत, कृत्रिम रौतौने 
पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगांचे यश सीमित असते ते ह्या कारणामुळे ! 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र री 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


अवर्षणकाठात निमाण होणाऱ्या गंभीर समस्या इ. ४३ 


५ जागतिक वातावरणवेज्ञानिक संघटेने “ने कृत्रिम पर्जन्याच्या अनेक 
प्रयोगांची शास्त्रीय अस्वीक्षा केली आहे. “ कृत्रिस रीतीने हवामान किवा 
जलवश्यमात बदलण्याच्या प्रयोगाचे यक्ष भर्यादित आहे. हवामानाचे रूपांतरण 
करण्याचे ज्ञास्त्र अजन प्रायोगिक अवस्थेत आहे. या बाबतीत खूपच ध्येयनिष्ठ 
चव वस्तुनिष्ठ संशोधन वरणे आवरयक आहे, ” असे मत शे. ॥. 0. ने 
अधिळृतरीत्या दिले आहे- | | 

भारतात कृत्रिम पजेन्याचे प्रयोग इ. स. १९५२ मध्ये के. डा. एस्‌. के. 
बॅनर्जी यांनी कलकत्ता येथे, इ. स. १९६६ मध्ये प्रा. एस्‌. के. घोस यांनी 
याटणा येथे आणि पुण्याचे डॉ. रमणमूति आणि त्यांचे सहकारी यांनी इ. सः. 
१९५७ ते १९६६ च्या कालावधीत उत्तर भारतात दिल्ली, आग्रा व जयपूर 
येथे व दक्षिण भारतात मुन्नार येथे केले. त्यांच्या अनुमानाप्रमाण, अज्ञा प्रयोगा- 
झळे पावसात ४० टक्के वाढ होऊ शकते. येत्या पावसाळ्यात कृत्रिस प्ज- 
याचे प्रयोग पुनः होणार आहित. त्यातून काय निष्पन्न होते भं पाहृ मः 

अमेरिकेत इ. स. १९७१ साली दक्षिणपलोरिडा, टेक्सस, गॉज्तीचा 
आणि ओक्लाहासा येथे तोब्र दृष्काळ पडला, तेव्हा तेथील लोकांनी “ कसेही 


न 9, 
करा पण ढगात पजंन्यदायक बीजुके पेरून आमच्या तूपात जमिनीना पाणी 
!ंनी ज्लासनाची परवानगी 


द्या ” अक्षी वातावरणविज्ञांना विनंती केली. त्य 
घेऊन दिनांक ७ मे १९७१ ला प्रयोग केले आणि बराच (१०००० एकर- 
फोट) पाऊस पाडला, अमेरिकेने कृत्रिम पर्जन्याच्या बाबतात ता गो 
आहे. त्यांच्या पद्धती आर्थिक दृष्ट्या हितकारक आहेत. फ्लोरिडामध पार्या 
चावसामळे खर्च-आणि-तत्कालिक नफा यांचे गुणोत्तर १: ३२ असे पडले ! 
सारताने हे तंत्र अवलंबिले पाहिजे ! 


न्या 


अनुक्रमणिका नज पबल्य 
ण चा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


*-/» ६ . 
36 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. माणिक गणेश टोळे 


६६ ८. 


आइईन्स्टाइनचा सापेक्षतावाद आणि 
संतप्रणीत इश्वरप्राप्तीचे मार्ग” 


वरील अगदी भिन्न विषयात असू हकणाऱ्या संबंधाचा संशय यामुळे वाच- 
काना प्रथमदर्शनीच अचंबा वाटणे शवय आहे; पुन्हा सापेक्षतावादाच्या जनका- 
नीच जेथे त्याचा वादाचा व नौतिविषयक किवा ईइवरविषयक ज्ञानाचा संबंध 
नाहो असे म्हटलेले ज्याना ठाऊक आहे अज्ञांना तर वरील मथळा डुंबोधहो वाटेल, 


तथापि प्रस्तुत लेखकास वरील दोन विवयात पायाभूत असलेल्या 
निर्णयामध्ये काही साम्यस्थळे आढळतात ती कक्ीी ब कोठे आहेत हेच या लेखात 
त्रोटकरीत्या मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो वाचकांना पटेलच असे नाही 
पण लेखकाच्या विचाराची दिह्या समजून घेण्याचा प्रयत्न व्हावा ही अपेक्षा आहे. 


सापेक्षतावाद हा भोतिकीतील एक फार श्रेष्ठ व समजण्यास बराच कठोण 
असा भाग असून तो आता पुष्कळच जुना झालेला आहे. त्यातील अवकाश, 
वकालासंबंधीच्या कल्पना व त्यावर आधारलेला तकंशुद्ध विस्तार हा बुद्धीच्या 
विलासाचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे, असे निविवादपणे म्हणावेच लागेल. त्या 
विषयाच्या अभ्यासूंना तर तो नवनवोन कल्पनांचा शराच वाटतो व म्हणून 
कायस आनंदाचा ठेवा आहे असे वाटते. त्यातील भूलग्राही कल्पनांचा जिवंतपणा 
व ताजेपणा हा तर तितांतरम्य आहे. कल्पनांचा जिवंतपणा ब ताजेपणा हा 
कोणालाही आकषंक वाटेलच वाटेल पण त्यांचा, उपयुक्तपणा व सभोवतो वाबर- 
णारी प्रमेये सोडविण्याचे त्यांचे सामथ्ये व ह्याहोपेक्षा पुढे होऊ शकणाऱ्या 
घटना वतंविण्याची त्यांची पात्रता ह्या गोष्टोकडे शास्त्रे कटाक्षाने पहात 
असतात. आणि कसोटोना उतरल्यानंतरच अज्ञा कल्पना प्रमाणभूत म्हणून संग्राह्य' 
होतात. सापेक्षतावाद विद्रेषतः त्याचा प्रथम भाग- मर्यादित भाग- असा सर्व 
कसोट्यातून यस्व्रीपणे पार पडलेला आहे असे अनेक नामवंत शास्त्रज्ञांचे मत 


आहे, आणि म्हणून तो एक प्रमाणभूत बाद म्हणून गणला गेला आहे. 


प्रस्तुत विषयाला अवइय लागणारे येवढेच लक्षात घेता सापेक्षतावादा- 
संबंधी थोडक्यात असे लिहिता येते : 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


व 14 डर ₹.९ क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 8... 2 
र्ज्य संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


4 आइईन्स्टाइनचा सापेक्षताबाद आणि संतप्रणीत ई श्वरप्राप्तीचे मार्ग” ४५ 


सापेक्षतावादाची मूलभूत कल्पना ही कौ कोणतोही गती ही नेहमी 
-सापेक्षच असते. नकारात्सकरीत्या होच कल्पना स्पष्ट करावयाची झाल्यास 
6: विहवात केवल व स्वयंभू गती असणे शक्‍य नाहो” अद्यारीतीने भांडता 
येते. किंवा कोणत्याही निदेंशक-व्यू हाच्या गतोला कोणत्याही क्षणी शून्यत्व- 
गतिहन्यता-आणता येण्याची शक्‍यता काही अटीवर अवलंबून असते. अशा- 
र्‌ तीनेहो सांडता येते. याच्या जोडीला प्रकाशवेग, सात्र हा केव्हाही, कोठेही व 
कशाही रीतीने परस्पराश्षी स्थिर सापेक्ष वेगाने जात असलेल्या कोणत्याही संदर्भ 
व्यूहात सोजला तरी तोच तो येतो हो प्रयोगलिद्ध गोष्ट गृहीत धरलो तर 
अवकाश व काल ह्या कल्पना पूर्वीप्रमाणे स्वतंत्र ब परस्परायासून भिन्न राहात 
नाहीत. दर्शविलेल्या विधानाप्रमाणें व गृहीताप्रमाणे त्या कल्पना सदोदित एकमेकाशी 
निगडितच राहतात. पूर्वीच्या अवकाश व काल या ऐवजी अवकाद-काल हो संज्ञा 
त्या कल्पनांना दिली जाते. गणितदृष्ट्या या कल्पनांची चर्तुमित व्यूहःत मांडणी 
करणे फारच उपयुक्त झाले आहे. 

या विइवात जे काही घडते आहे असे वाढते त्यांना घटना असे नाव दिल्यास, 
कोणत्याही दोन घटनातील अंतराचा उल्लेख घटनांतर (किंवा दिक्कालावकादा) 
या नावाने केला जातो. सापेक्षतावादाच्या प्रथम भागात म्हणजे मर्यादित सापेक्षता- 
वादात, हे घटनांतर त्या ज्ञागातील प्रचलित “ मिन्कौस्की “ विदववात कोणत्याही 
[तरीक्षकाला तेच ते एकरूप व एकमूल्य दिसत असते, असे गणिताधारे सिद्ध करता 
येते. मात्र असे विश्‍व सपाट असून त्यात वस्तुमान जवळ जवळ नसते असे मानले 
आहे व निरीक्षकाला कोणताही पण स्थिरसापेक्षवेग असून तो त्याच दोन घटना 
'पहात असतो असे धरले आहे. तसेच वस्तुमान व अर्जा हौ एकाच गोष्टीची भिन्न 
रूपे असून ती एकमेकात एका समीकरणाने रूपांतरित करता येतष्त असा फारच 
सहुत्त्वाचा निष्कषे निघतो. 

परंतु प्रत्यक्ष विश्‍वात की जेथे वस्तुमान स्वंच्र सम प्रमाणात विभागले गेले 
आहे असे गृहीत धरले तर त्यातील घटनांतराचे मूल्य ब स्वरूप काढण्याचे एक 
समीकरण-एका विशिष्ट व क्लिष्ट गणिताधारे-प्रस्थापित झाले आहे. त्या घटतां- 
तराचे स्वरूप (किवा गणिती रूप) एकच असते पग सूल्ये मात्र भिद्च मिद्न प्रवेगाने 
संचार करणाऱ्या निरीक्षकाला भिन्कोस्की विश्‍वातील निरीक्षकापेक्ञा बेगवेगळी 
वाटतात. ह्या प्रत्यक्ष विश्‍वात संचार करणार्‍या कोणत्याही निरोक्षकाला घटनांतर 
एकख्य खरे पण भिन्न मूल्य वाटण्याचे कारण म्हणजे वस्तुमान होय. ह्या वस्तुमानामुळे 
अवकाश-कालाला वक्रता प्राप्तहोतेच ह्या वक्ततेमुळेच वस्तुमानात आकषण आहे 
असा या विश्‍वातील निरीक्षकाचा समज वा ग्रह होतो. सापेक्षतावादाच्या दुसऱ्या 


| अनुक्रमणिका | स्वि 
डौ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


४६ नवभारत 


भागात- याला व्यापक सापेक्षतावाद- म्हणतात काही तकंशद्ध गोष्टी जमेस धरून 
निघालेला हा अत्यंत महत्त्वाचा असा निष्कर्ष आहे. 

थोडक्यात सर्यादित सापेक्षतावादाच्या विइवातील क्षेत्रात संचार करणाऱ्या 
निरीक्षकाला दोन घटनामधील अंतराचे मूल्य व स्वरूप हे एकच एक आहे 
असे वाटते तर व्यापक सापेक्षतावादातील सिद्धांतानुर्ष संभवणाऱ्या विववातील 
( हो अनेकानेक विइवे आहेत) घटनांतराची मूल्ये निरीक्षकाला भिन्नमूल्य पण 
एकरूप वाटत राहतात. ह्या. भिन्न मूल्यांचे कारण निरीक्षक ग्रत्वाकर्षणात 
आहे असे मानतो; खरे म्हणजे वस्तुमानासुळे अवकाश-कालाला वत्रता प्राप्त 
झाल्यामुळे सूल्य भिक्च आलेले असते. 

न्यूटननी वस्तुमानामुळेच गुरुत्वाकर्षण होते असे सानले तर आईन्स्टाइ- 
ननी वस्तुमानामुळे अवकाश-कालाला वक्तता आल्यामुळे आकर्षण दिसते असे 
दाखवून दिले. 

आता सापेक्षतावादाच्या एका भागात संचार करणाऱ्या निरीक्षकाला दोन 
घटनामधील अंतर एकरूप ब एकमूल्य वाटणे ब दुसऱ्या भागात तेच एकरूप 
व भिन्न मूल्य, पण आकषंणाची जाणीव वाटणे ह्या गोष्टींचा सर्वत्र एकत्वाचा 
अनुभव व कसल्यातरी आकर्षेणाची- म्हणू या ईइवरविषयक आकर्षणाची संवेदना- 
जाणीव होणे असा अर्थ केला ब मानला तर संत लोकानी सांगितलेल्या 
ईइवरप्राप्तीच्या मार्गाचा खुलासा होतो ब या दोन विषयात सूलतः कसे साम्य 
आहे हेहो पण कळन येते. 

यासाठी संतांनी सांगितलेल्या मार्गाचा गोषवारा पाहू. जगातोल कोणत्याही 
देशातील व कालखंडातील थोर म्हणून गणलेल्या संतांनी ईवरप्राप्तीचे साय म्हणून 
निस्सीस भवत्ने, उपासना व ईदवराच्या ( त्याची नावे काहोहो असोत ) नामाचा 
सतत जप हेच प्रामुख्याने सांगितले आहेत. भरत खंडात होऊन गेलेत्या थोर थोर 
संतानी नामाचा महिमा तर अगा रीतीने वणंन केला असून ह्याबाबतीत त्यांच्यात 
दुमत सापडणे कठीण आहे. काही तांत्रिक भेद देश काल भिन्नत्वामळे आढळतील पण 
अखेर नामाचा प्रभाव व त्यांचे फुल सर्वांनी एकाच प्रकारांनी वर्णत केले आहे. 

ह्या मागचि मनापासून अवलंब करणाऱ्याला एकत्वा'चा व ईवरप्राप्तीचा 
( ईश्‍वरी साक्षात्काराचा ) अनुभव मिळतोच मिळतो असे छातोठोकपणे संतांनी 
कोणत्या तत्त्वाच्या पुरेपूर विडवासावर हे म्हटलेले आहे असा प्रश्‍न पडतो. एक 
नव्हे दोन नव्हे, अनेकानेक संतश्रेष्ठांनो आपापल्या विज्ञाल बद्धिसामर्थ्याने 
परोपरीने आस जनतेला आळविण्याचे काथ कारण होते ? कोणत्या ठाम उदात्त 
व अतिश्ेष्ठ तत्त्वाच्या आधारावर ही त्यांची विनवणी चालू होती व आहे ! 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


““आइन्स्टाइनचा सापेक्षतावाद आणि संतप्रणीत ईश्वरप्राप्तीचे मार्ग?” ४७ 


संतांना एकत्वाचा ईइवरप्राप्तीचा अनुभव आला होता असे मान्य केल्यास, 
त्यांचा अनेकप्रकारे आवर्जून सांगण्याचा उद्देश जनतेचे केवळ कल्याण करण्याचा 
होता असा करता येईल पण त्याना हा अनुभव का व कसा आला याचा उलगडा 
होत नाही पग वरील सारेक्षतावादाच्या निष्कर्बातून तो होऊ शकतो व मनाला 
पटतो असे दिसून येईल. 

भनाची व भोतिकोतील निर्जीव वस्तुमानाची पुढीलप्रमाणे अगदी निकृष्ट व 
स्थूल मानाने साम्यता आहे असे धरूं: ( १) मनाला वस्तुमान नाही; (२) मनाला 
वस्तुमान आहे. 

(१) नामोच्चाराच्या अखंड अभ्यासाने मनाला एक विशिष्ट स्थिर- 
सोपेक्ष वेग प्राप्त होणे अगदी शक्‍य आहे व त्याला, मिन्कोस्की विश्वात दिसते 
तसे, घटनांतर सर्वभ एकरूप व एकसूल्य वाटते. एकरूप एकमूल्याच्या सतत 
अनुभवामुळे त्याला एकत्वाची प्राप्ती झाली आहे असे वाटणे साहजिकच आहे बव 
सनाच्या त्या अवस्थेत ते बरोबर नाही हे डुसरे मन पहिल्याला कसे सांगणार ? 

ईइवर हो एक सातवी मनाच्या विचारमंथनातून निर्माण ज्ञालेलो अज्ी 
एक अति उदात्त कृती आहे. बाह्य विश्‍वातून अविरतपणे ज्ञानेंद्रियातून शिरलेल्या 
असंख्य संदेशांचे व घटनांचे मनाने काढलेल्या निष्कर्षाझी या कृतोचे अगदी 
निकटचे साम्य आहे अले सानले व सापेक्षतावादाच्या निष्कर्षाशी त्या साम्याला 
जोड दिली तर नामोच्चाराने ( १ ) मनाला जी एक स्थिरगती प्राप्त होते 
ब त्याला त्याच त्या घटनामधील अंतराकडे पहाण्याची सवय होते त्यामुळे 
बाह्यविद्वातील घटनांतर एकमूल्य एकरूप आहे असा त्याचा विश्वास वाढत 
जातो व अखेर त्याची परिणती एकत्वात होते. (२) त्याचप्रमाणे नासोच्या- 
राच्या अगर उपासनेच्या तांत्रिक भेदामुळे मनाला भिन्न भिद्च घेग सिळून 
घटनांतर एकख्य खरे पण भिन्नमूल्य वाटणे दक्‍्य होते ब मनोबिदवातील 
अवकादाकालाला मनाच्या वस्तुमानामुळे वक्रता येणेही शक्‍य दिसते; या वक्ततेमुळे 
निर्माण झालेली ईइवरविषयक आकर्षणाची जाणीव - संवेदना- व तिच्या सतत 
अन॒भवामुळे त्या अवस्थेचे ईश्वरी सातल्रिध्य वा साक्षात्कार ह्या विश्‍वासात 
रूपांतर अक्षा क्रमाने ह्या संतप्रणीत मार्गांचा विकास होत असला पाहिजे अते 
वाटू लागते. 


सापेक्षतावादातील घटना हो निदान अवकादा-काल व प्रसंगी वस्तुमान 
यानी बद्ध असतेच असते पण ती पुर्णतः काय आहे हे अद्याप कोडेच आहे. परंतु 
मनांचा तरी अद्याप कोठे पुर्ण उलगडा झाला आहे ! आणि जरी झाला किवा 


| अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८ नवभारत 


होईल अश्ली आज्ञा धरली तरी तो सावंजनिक मनाचा उलगडा होईल; व्यवित- 
गत भशनाचा उलगडा ज्याचा त्यानेच केला पाहिजे; असो. 

माणसाच्या नेंदूत चालणाऱ्या अनेकानेक घडासोडो त्यातल्या त्यात बोद्धिक 
घडामोडी हे सर्व मनाचे व्यापार आहेत असे मानले व त्याना मनोघटना हे 
नाव दिले तर ते चुकीचे होणार लाहो. आणि जर (१) विशिष्ट बाह्य 
विश्‍वातील त्याच त्या दोन घटनांमधील अंतर तेच ते म्हणजे एकरूप एकसूल्य 
असू शकते तर तत्सम विशिष्टावस्थेतील मनोविझवात ते तसे अणे अगदी शय 
आहे; पुन्हा जर (२) इुसऱ्या प्रकारच्या बाह्य विदववात वस्तुमानामुळे अवकाश 
- कालाला वक्रता येऊन आकषंणत्वी जाणीव होते तर तत्सम सनोविडवाला ही 
सनाच्या गृहीत धरलेल्या बस्तुमानामुळे, वक्ता प्राप्त होऊन ईइवरविषयकर 
आकर्षणाची जाणीव होऊ शकते असे म्हणण्यास काथ हरकत आहे ? ह्या एकरूप 
एकसूल्य किंवा एकरूप भिन्नमूल्याच्या सतत अनुभवाचे रूपांतर मनाच्या अगस्य 
गुजधर्मामुळे एकत््वात व ईवरो साक्षात्कारात झाले तर नवल नाही. 

असे हे होऊ शकते. प्रत्येकाला त्याचा अनुमव मिळू ककतोच शकतो असा 
वस्तुतः संतप्रणीत ईइवरप्राप्तीच्या मार्गांचा तत्त्वांश आहे. 

यावरून वोद्िक दृष्ट्या सावेक्षतावादाने संतांच्या ठास निर्णयाचे आकलन 
होऊ शकते पण संपादन होऊ शकत नाहो; हे संपादन ज्याचे त्यानी संतांनी 
सांगितलेल्या सार्गानीच करावयाचे आहे. 

संतांची किकवण मनोविशवातील सापेक्षतावाद आहे असे वाटते व तिचे 
आचरण म्हणजे त्या सिद्धांतानुरूष मिळणार्‍या फलाचा अनुभव होय असे हटले 
पाहिजे. बौद्रिकदृष्ट्या संताची योग्यता, या दृष्टोने पहाता, अग्रगण्य तर ठरतेच 
पग त्यांनी लांगितलेला मार्ग इतका सहज सुलभ आहे को त्यामळे त्यांच्या 
योग्यतेत अधिकच भर पडते. स्वतःच्या उत्कर्षाचा सार्ग प्रत्येकानी स्वतःच 
आक्तमला पाहिजे हे सर्वाना कळतेच पण स्वत:च्या सर्दकष उत्कर्षाचा मार्ग इतका 
णा य खत ह अतत ललत ते 

वरील विवेचन बरेच त्रोटकरीत्या मांडलेले आहे; त्यात स्थल दष्टीने 
(१) मनाला वस्तुमान नसते; (२) मताला वस्तुमान असते: असे धरले आहे 
कोणाला पटेल वा. न पटेल; पहिला पक्ष धरल्यास संतांच्या ईइवरप्राप्तीच्या 
मार्गाचा कसा उलगडा होतो हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 


ने 
ते 


| अनुक्रमणिका | मरठीचा विकास: महरष्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शशश 


कर ळी 


१ क 


"नवभारत 


1 र १ हर 9 


द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


२ ट२ 
के. अ. का. प्रियोळकर 


क व क. 
सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश 


( अठराव्या दातक्राच्या आरंभीं एका पोतुंगीजानें 
४०”"९_ &”> 


लिहिलेला सराठी गद्य ग्रंथ ) 


॥ वाराबें तेज ।। 
॥ येजु स्वामी बारा वरुञाचे आस्तां जेरुजाल्याच्या देडउळास पास्कोब 
जातरा करायाला गेले म्हणुन वर्तमान सांगुन दाखदीतें | 

झवत आदिकोजी ॥ येजु स्वामी || सदां परीसुद कनिका मरीय माता 
देखील ॥ ईजोप्त मुलकांतुन नजरेत न्हणायाच्या नगरांत घरवंसन आला म्हणुन 
सांगीतले कों || छ॥ त्या नगरांत घरवसन आस्ता ॥ येजु स्वामीयाला बारा 
आये झालें || 8॥ तदवां तोगजण जेरुजाले शारास || पास्कोब म्हणायाच्या 
जातरेसमई॑ || सर्वेश्‍वरास शेवा करायाला गेले ॥छ॥ तेथें सर्वेश्‍वराच्या 
वेदासारीखे जातरा | अणीक पुंण्यें करून ॥ भक्‍त आदिकोजी | सदां परोलुद 
'कनिके मरीये माते संगें दुसऱ्याने नजरेत नगरास आले || छ|| येजु स्वामी 
अणीकां सोहीर्‍्या संगाती येत्यात म्हणुन चोौंतुन आले ॥छ॥ पण घरास 
आल्या उपर सोहोर्‍यांमधें जेजुस्वामी आलें नाहोंत म्हणुन समजुन || दोगां- 
सहों थोर दुखो' झाली ॥ छ॥ ह्या क्रुतों दोगजण जेजु स्वासीयास धृंडायास 
जेर्जाल्यानगरास परतुन गेले ॥ छ || तेश्रें पावतांच देवळांत घुस्तांच जेजुस्वामी 
झास्त्रीयामध्यें बसुन ॥ त्यास देवश्ञास्त्र पुसुनश्षीकवीत होते म्हणुन देखीलें || छ | 
तदवां भग्ता आदिकोजीला || अणीक देवमातेला थोर संतोष होउन |॥ स्वामीणीन 
येज॒ स्वामीयाला ऐसें सांगीतले ॥ अम्हो ॥ अणीक तुम्हंचे बाप थोर दुःखीने 
तुम्हांस धुंडीत होतों तुम्ही अम्हांस एसें कां केलें ॥ म्हणुन स्वामोणीन पुसलें॥ छ।। 
तदवां जेज॒ स्वामीयान सांगीतले ॥ तुम्हों अम्हांस कां धुंडीत होता ।। अम्हांच्या 
अनादी पीत्याचें काम अम्हो करावें म्हणुन ॥ तुम्हांस कळेना झालें कों ॥छ।) हें वचन 
अवघें स्वामीणी लेहोणेन एकुन || अपल्या मनांत ठेउन | अर्थ चोंतीत होती || छ || 
त्या उपर जेजु स्वामी ॥ भग्त आदोकोजी ॥ देवमाता ॥ तीगजण नजरेत नगरास 


न.भा., ४ 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| शो.) 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


५० नवभारत 


५ 


घेउन || मायेबापाखालीं स्वामी राहीले ॥ छ॥ ह्यामधें त्वां समजावें ॥ यज स्वाशी 
कदी ज्ञास्त्र शोकले नाहींत || लीह्याला जीकले नाहोंत ॥ अनादि सवेश्वर आस्तां 
अवघें जाणत्यात म्हणुन ॥ ते माणुस संभवले त्या क्षणामधें | अवघें जाणत होते ॥ 
सत्यवंत देव म्हणुन ॥ छ | डुसऱ्यांन समजावें ॥ भगत आदिकोजी जेजू स्वामीयाचा 
बाप म्हणुन सांगीतळे तर॥ खरा बाप न्हवे !। पण वापाच्या जागेवर होत |! अणीच् 
मागुसांस बाप दिसत होता || छ॥ जेजु स्वामीयाला साणुस आस्तां || सत्ववंती 
माये आहे ।। सबा कनीका भरीये ॥ पग माणुसपणी सत्यदंत घाप र 
आस्तां सत्यवंत बाप आहे. ॥ सत्यवंत देव ॥ अनादी बापाचे पुत्र 

देवयणी माये नाहीं ।॥ छा देव साणुस अवतार सत्यबंत देवाचें गुऱ्त ॥। म्हणुन हे गुप्त 


प्रकट ना होयाठा ॥ जेज्स्वामीयाला वाप आहे म्हणून दिलावें होते 1 दुसरा 


प्रस्ताव स्वामींगीला पुरुष नाहीं तर ।। तीला पुत्रु कोठुन आले म्हणुन भाणुल एस- 


आदीकोजी पुरुषा जाग्यादर अनुत || जेजु स्वासोला वाप दिसायास पाहीजे होता 
॥छ॥ जेजु स्वामी माणुस आस्तां मायेबापाखालीं राहोले ॥ त्यांस सान चायाला || 
माणुसांत केलें करून मायेबापाखालीं राहुन ॥ त्यांची वुधी 'ऐकुन ॥ कसें मान 
द्यावें म्हणुन ज्ोकवायाला |छछ छ॥ 
॥ तेरावे तेज ॥ 
॥ जेजु स्वामीला तीस बरूघें झाल्याउपर जोदाव नद्दींत भक्त क्रुपाजी 
जबळ स्नान करायाला गेले म्हणुन वर्तमान दाखवीतें ॥ 

जेजु स्वामीला तीस वरुषें झाल्या उपर ॥ पुण्याचा मार्ग माणुसास ज्ीकवा- 
याला ॥ मुलकामधें निघाले ॥छा] पापाचा आधार ॥ हांकार म्हणुन त्याच्या 
ञावडे ॥ पुंण्यांची बुन्यादी लेहीण ||छ हें पुण्ये माणुसांस शौकवायाला || जोरदांव 
म्हुणायाच्या नदीला गेले ॥७छ॥ हें का पुढले तर तेथे भग्त क्रपाजी माणसांस 
वापाकुर्ती तप करायाला | प्रसंग करीत होता || तेथें दाक्षणाचं अणीक पाप 
निवारण करायाला लक्षणासारीखे ॥ माणुसांस स्नान करवीत होता ॥ ७॥ 
स्वामी जदवां माणुस जन्मले || तदवां पापोयाचें भेंस घेतलें ॥ म्हणुन अणिकां 
साणसांसारीखें दिसुन ॥ भग्तक्र्पाजी जवळ ॥ अपणास स्नान करायाला 
सांगीतले ॥७॥ त्या परीयंत्र क्रुपाजीनें कदवांहीं || येजु स्वामीला बगोतलें ना 
होतें 1 पण बगतांच सवेश्‍वराने क्रुपाजीला माणुसांस खरें पाप निवारण 
करीत्यात ॥ येजुस्वामी तेच म्हणुन जाणवीलें ॥छ|| ह्याबदल क्रुपाजी आभोष्ट 


| अनुक्रमणिका | ७. 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


स्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ५९ 


होऊन ॥ स्वासी तुम्ही मला स्वान करावें होतें ॥ म्हणुन सांगीतले ॥७॥ 
तदबा छपाजीला स्वानोने | अवघी नोति संपादावी म्हणुन सांगीतले म्हणजे 
आपणास पादीयाचें भेस ॥ म्हणुन पापीयाबदल कष्ट, पडायास आलों कों ॥ 
तर पापीयांस करीतोस सारीखें ॥ अम्हांस स्नान करावें म्हणुन स्वासीन 
सांगीतले |. त्या वचनाचा अर्थ सांगावा ॥ छ॥ ह्यावर भला छूपाजीने स्वामी- 
यास स्तनात केलें ॥ 81 तदवां तीन थोर नवले संभवली !। छ॥ पेले ॥ येजु 
स्वासीयाच्या मस्तकावर स्पोरीतु सांतु पांडऱ्या खबवुत्राच्या रूपान द्रोष्टी 
पडले ॥ छ॥ दुसरें ॥ अनादी पीत्याचें शब्द ऐकूं आलें ॥ म्हणजे हो अम्हंचा 
मोवाळ पुत्र ॥ त्यावर अम्हांस थोर संतोष आलें | म्हणुन शब्द झालें || ७॥ 
तोसरें नवल ॥ परमंडळ उघडले ॥छ॥ यामधे तुला तीन वुधी सांगाबीया ॥ 
पैली ।॥ त्रीत्व येक सर्वेश्‍वराचें गुप्त अम्हांस उगडें झालें || म्हणजे पितर ॥| पुचु ॥! 
स्पौरीतु सांतु || त्रीत्वाचे तौग जण || सर्वेद्वरा पित्यत्चे शब्द ज्ञाले ।। पित्यान ॥] 
स्वामी येजु क्रीस्तु ।॥ अपुला पुत्नु म्हणुन सांगोतळे कों ।॥। ७॥ अणीव् स्पीरीतु 
सांतु स्वामी येजू कोस्तुवाच्या भस्तकावर पांडऱ्या खवृत्राच्या रुपान द्रिष्टि पडले 
॥ छ॥ म्हणजे खवुत्राला कड पितत नाहों ॥ म्हणुन मयाचें लक्षण || स्पिरीतु 
सांतु. बापाची || पुत्राची येक प्रीति ॥ म्हणून स्पिरीतु सांतानें तें रूप घेतलें ||| 
पांडरें || म्हणजे खता नास्ता || अवघें नोतळे पुंण्ये ॥ छ॥ दुसरी बुधो ॥ तदवां 
परसंडळ उगडें झालें ॥ छ ॥ म्हणजे अम्हां माणुसांस ग्न्यानस्नानावदल 
परमसंडळ उघडते ॥. मोक्षास जायाला अणीक रीग मेळत नाहीं ॥७॥ 
तीसरी ।॥। स्णाबग क्रपाजीत जोर्दांव नहोंत माणुसांस जें स्वान केलें ॥ त्या 
बदू पापाचें निवारण होत नाहीं. पण येजुस्वामीयान ॥ अपल्या हुकमेच्या पुंण्यान 
वापीथांस नौरोपिलें ग्म्यानस्नांन || त्या वरउन पाप नौवारण करावें॥ जें 
छपाजीन स्तान केलें || र्न्यानस्नांनाचें लक्षण मात्र झालें॥ छ छ्छ छ 
॥ चौदाबें तेज ।॥ 

॥ येजु स्वामी स्नान केल्या उपर ।॥। वनांत जाउन चाळीस दिवस चाळीस 
रात्री उपवासी राहुन भुताचीं तीनी सो दनीं जींकुने ।। देवदुत स्वामीयास 
शेवा करायास आले म्हणुन वर्तमान सांगुन दाखवातें ॥। 

येजुस्वामी || कुपाजीजवळ जोर्दांव नदीत स्लान केल्या उपर ॥ माणुसांस 
बहुत पुण्य झीकवायाला वनांत गेले | छ॥ पेले || तेथें चाळीस दिवस|) 
चाळिस रात्री काहीं खाउं पीउं नास्ता उपवाश्नी राहिले ॥ छ॥ त्या उपर पोटास 
सुक लागली || छ॥ तदवां भुत येउन || स्वामीयाला तीन सोदनीं केलीं ॥ छ | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


५२ नवभारत 


पेले ॥ धोंडे घेऊत ।। भाकरी कह सांगितलें | तदवां स्वाभीने || साणस भाकरी 
वरउत मात्र वांचत नाही || पण देवाच्या उत्रानी वांचतो म्हणून ॥ भुतास जाज द्लिं 
॥ छ। दुसरें सोदने ॥ भुत ॥ स्वामीयास जेरजालच्या देउळाच्या गोपुरावर 
न्हेडउन ॥ जर तुं सर्वेस्वराचा पुत्रु ॥ खालीं पड ॥ तुला वाईट काहों येइना 
होयाला देवडुत येऊन हातांत घेतील | सर्वेश्‍वराच्या वेदांत लीहोल्या प्रथयाणी ॥ 
म्हणुन सांगीतले ॥ छ॥ तेसेंच सर्वेश्‍राच्या वेदांत | देवाला सोदले करुं नये 
लौहोलें ॥ म्हणून स्वाभीयान भुताला जाब दिलें ॥७॥ म्हणजे उतरायाला 
पाईऱ्या आस्तां ॥ खाली कां पडावें ॥ म्हणून स्वामी खालों उतरुन आलें 
॥ छ॥ तौसरें सोदनें ॥ येजु स्वामीयास उंचल्या डोंगरावर न्हेउन । सोंसाराचीं 
राज्ये अवघी दाखउन ॥ हें अवघें अम्हो तुला देउं ॥ अम्हास पायां 


वडले तर ॥ स्वामीयास सांगीतले ॥ छ ॥ तदवां येजु स्वामी 
सत्यवंत देवाला मात्र नमस्कार || होवा करावे म्हणुन ॥ वेदांत लोहोलें ॥ 
जा भुता ॥ म्हणुन स्वासी सांगुन भतास टाकोले ॥ छ ॥ तदवां 


भुत पळुन गेलें | परिलोकोंतुन देवडुत येउन ॥ येजु स्वामीयाळा आतृप्त भोजन 
वाडीलें ॥छ॥ माणुसांला तप करायाला स्वामीयान श्रिकवीलोया उपर || कसें 
करून भुताची सोदनों टाकावीं ॥ म्हणुन शीकवीलं ॥ छ || अणीक कोणा पुण्या 
दीकांला भुताने सोदीलें तर ।। त्याबदल त्याच्या उण्यास उणे येणार नाहों ॥७॥ 
अणीक कोग तर ॥ सोदन्यावीण या भुलोकांत दिवस काडीत नाहोंत | ७8॥ 
थेजु स्वामीयाला ईतुकों थोर सोदनी केल्या उपर ।॥ अणीकां भमाणुसांस भुत 
कीतुकी सोदनी करीतें म्हणुन सांगावें ॥ मी ती नाहीं | ते कदीं उगेच राहीना 
होउन ॥ हेंच अपलें काम ॥ छ || पण जेसें स्वासीयाने सोदनीं टाकोलीं ॥| तेसेंच 
अम्हीं टाकावीं ॥ छ ॥। पोटाच्या || मानतुवाच्या ॥ द्रव्याच्या आज्ञा कर्तो भूताची 
बुधी ऐकुन ॥ सर्वेश्‍वरास आड पाप करूं नये | पण सर्वेदवरावर भवति भरवंसा 
ठेउन ॥ अवघीं सोदनीं जींतुन | मोक्षाचे उचीत घेयावें॥छछ।| 
॥ पंधरावे तेज | 
॥ येजु स्वामीयान अपणासंगाती ॥ बारा शीश बोलावीले ॥। 
अणीक नवलांचें बर्तमान दाग्वीतें ॥ 

येजु स्वामी रानांत तप करून || भुताचीं सोदनीं जींतुन || माणसांमधें गेउन ।। 
अपणा संगाती चालायाला ॥ बारा १२ शीक बोलाउन अखंडोत 'पुण्ये शीकवीलें 
॥७॥ अपल्या मरणाउपर भुलोकामधें जाउन ॥ अपुली खबर सांगन ॥ 
समस्तांस खरें पुण्ये शीकउन || मोक्षाची वाट दाखवायाला ॥छ॥ ह्या बारा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


क र “५, 
र्ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे रश ठे डर 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेशा ५३ 


शौशांला आपोस्तोल नांव ठेवीले || छ॥ म्हणजे हेजीब ॥ भुलोकामधें सर्वेश्‍वराचें 
वेद राज्यास अणीक परराज्यास न्हेतील म्हणुन || छ॥ हे बारा १२ श्रेष्ट ज्ीदा 
चेगळे करून |] अणीक वाहत्र ७२ स्वासीयाल होते ॥ समस्त संन्यासी ॥ 
सपस्तांस गुहपट दिलें ॥ छ । ह्यावर अणीक शीक येजु स्वानीयास होते ॥ पण हे ॥ 
येजु स्वामीयाची बुधीप्रमागी चालुन | अपलें काम करीत होते || छ॥ ह्यांमधें 
यजु स्वासीयालें माणुसाला केले धर्मउपकार आगणीत होते ।॥ छ॥ त्यास उत्तांनो ।! 
करणीयांनी पुण्ये शीकवीलें || छ॥ केलीं नवलें लोहोलों तर || अवघें भुलोक 
कागद झालें तर ॥ नवलें लोह्यास नपुरे होईल ॥ म्हणुन त्या संगाती चालुन ॥ 
त्याचें चरोत्र लीहोलें भक्‍त कुपाजी आपोस्तल सांगतों ॥ छ || कोणकोण दुखण्याचे 
जीनस होतें ॥ अवघें टाळुन दिलें ॥ छ।॥। ईतुक्यां दुखण्यांस वोखद || अपुल्या 
पुन्याचें हुकुम झालें ॥ छ || कदवां दुर गावांत सेले होते त्य़ांस अपल्या उत्तांनी जीव 
देउन ॥ ससस्तांस बरें केलें || छ | सत्यवंत देव म्हणुन ॥ त्याला अपरांपर बळाला 
काहीं अवघड नाहों ॥ छ॥। म्हणुन अपुली बोली अपुली करणी ॥छ॥ कार्य 
करायाला मन आलें ॥। तर बोली पुरे॥ तें वचन कदीं वांज होणार 
नाहीं ॥छ॥ लोक ईतुकी नवलें बगुन ॥ तें सत्यवंत माणुस ॥ सत्यवंत 
देव म्हणुन खरें करीत होते ।| स्णा बग क्रपाजी ॥ बंद खाणीत आा्तां ॥ 
ईतुकीं नवलें ऐकून ।॥ अपुल्या शीश्ांमधलें दोगजण स्वामीजवळ पाठउन ॥ 
तुम्ही माणुस अवतार केला सर्वेश्वर ॥ की अणीक येईल म्हणून पुलें 
॥ 8॥ तदवां स्वामी म्होरे आगणीत जीनसाचे दुखणेकार होते || त्यांस स्वामी 
सलाई. देउन ।॥ त्या दोगांशी श्यांसनें दाखउन ॥ डोळे नासल्यांस डोळे 
येत्यांत || पांगुळे ते चालत्यात | सेल ते उठन जात्यांत ॥ तुम्ही जें बगोतलें ॥ 
अणीक ऐकोलें कूपाजीला सांगा ।। म्हणून स्वामीयाने त्यांला प्रती उतर देउन 
घाडीलें ॥ छ॥) वेदांत लोहीलीं येजु स्वामीयाचीं नवलें ।। अम्ही येथेंलीहीलीं 
तर ॥ उपदेक्ष बहु वौस्तीणं होईल ॥ म्हणुत ईतुके सांगनास्तां || तुज्या 
आहोला अणीक भक्तीला पुरवायाला ॥ थोडक्या मधे च्यारो पांच नवलें 
सांगन ॥छळछछ॥ 
॥ सोळावे तेज ॥ 


॥ जन्मापासनें आंधळा होता माणुसाला जेजु स्वामीने द्रिष्टी दिलि 
म्हणुन समस्तांस येकच जन्म म्हणुन वर्तमान दाखवीतें ॥ 
जेजु स्वामीने केलीं नवले आगणीत म्हणुन । अबघीं सांगवत नाहों || छ॥ 
तर तुझी भक्ति पुरायाला ॥ थोडक्यांत सांगन म्हणुन सांगोतलें कों | छ॥ तर 


| अनक्रमणिका | दव 
श्र्छै मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३.4 नबभारत 


आतां ऐक || छ॥ आंदळा जन्मला येक भाणूस होता ॥ त्यांने कधीं प्रकाश 
बगतीले नाहीं ॥ छ ।॥ त्यास स्वामीयाचे जील बगून ॥ स्वामीजवळ पुशलें॥ 
स्वामी ॥ हा माणुस आंदळा जन्मायास कोणीं पाय केले || त्याने | कीं अपत्या 
समा्यबापान || तदवा स्वामी || हा आढळा जत्नायास काणाही पाय || 
चण सवइवराच मानतुच प्रकट हायाला त्यो आंदळा जन्मला! । 
स्वामीयाने प्रतिउ्तर दिलें | अणी आंदळ्याचे डोळे उघडले 1 ह्या 
छुर्ती थोर थोर गुल्झास्त्री बहुवचन || अणीक चित होउन ॥| स्वासीयावर दावा 
ठेवीला || अपण करवत नाहों नवले येजु स्वामी करीत्यात म्हणुन | छ | ह्यामधें ॥ 
येजू स्वामीयाच्या वचन!ःसारोखं |॥ तुला येक वुधी समजावी | छ || जो साणूस 
ञआंदळा जल्मायाला त्याने तर | छ | मायेबावाने तर ॥ पाप केलें नाहीं 
स्हणुन ॥ स्वासीने सांगितलें कीं म्हणजे माणुसे वाईट वरें जन्मायास | जन्माच्या 
अदीं पापपुन्ये त्याला नाहीं ॥ छ॥ पण ह्या मुलांत येक थोर भरत्यान चालतें 
॥ छ॥ म्हृणजे कोणास येक बरवें || येक वाईट झालें तर तें पुर्वेजन्नाच्या पुंन्या- 
वापाचें फळ म्हणत्यात ॥ छ॥ ह्याबदलू समजावें ॥ पेलें ॥ माणस जन्मतानां || 
त्याला आदी पुरुषाच्या जन्मपापाबगर ॥ म्हणजे आदीपुरुषाने केल्या पापाच्या 
खत्याबगर !।। अणोक पाप नाहों | छ ॥ माणुसाला जन्मतानां कोण वाईट डोळे ।| 
॥ पाये जाळे || तर तें पापावदल आलें नाहों ॥छ| भाणूल पाप करायाला बुधी 
मन होतें ॥ बुधीन उजेडासारीखे वाईट बरें वळखतो ॥ वाईट बरें वळखन ॥। 
खक्कीन घेतो ॥छा। माणुस जन्मतानी वाईट बरें वळखायाला मायेच्या उघरोत 

धो नाहो का. ॥ तदृवा त्याच्याच पाप करवत नाहा ॥छ!| हुसर समजावें | 
माणुसास येक जन्म | येक मरण || बगर दुसरें जन्म ॥ दुसरें मरण नाहीं ॥ येवा 
जन्माबगर ।॥ अणीक जन्स आहे म्हणुन सांगतोस || तर तुला कौतुकीं जन्म झालों 
म्हणुन सांग ॥७॥ हें कोण थोर शास्त्री तर सांगणार नाहों ॥छ॥ तु टुसऱ्यान 
जन्मतोस तर त्या पेल्या जन्मांत तुला होता आत्मा आतां टुसऱ्यान जन्माचा ॥ 
त्याच आत्म्प्रास तीच याद ॥। सती ॥ खुज्ली | असाली ॥छ तर आतां सांग 
पैल्या जन्मांत कोजत्या गावांत जन्मलास ॥ तुजी माये ॥ तुजा वाप ।॥| तुजे 
सोईरे कोण ॥ तदवां कोण जातीमधें || कोण व्यापार ॥ कोण द्रव्यें ॥ त्या 
काळांमधें तुला संभवलें तें अम्हांस सांग | छ॥ हें कोणही सांगणार नाहों ॥ 
तर पुर्व जन्म लटीक बालंट ॥ छ | तीसरे 1॥ उुसऱ्यान जन्मतो माणुस ॥ 
घेल्या जन्मांत जन्मला सांणुस त्याचे दुसऱ्या जन्सांत जम्मावा |॥ छ॥ म्हणजे 
अदीं होता त्योच आत्मा ॥ तेंच शरीर |॥ नाही तर ॥ अदों जन्मल 
त्योच माणस डुसऱ्या जस्मांत जस्मणार नाहीं ॥ छ|| म्हणजे माणुस आत्मा ': 


अनुक्रमणिका प्ल्ल् 
र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


सर्वेश्वरांचा ज्ञानोपदेश ५५ 


अणीक उारीर येकवट्त सांगावें | छ|! अम्ही || माणुस मरतांच ॥ त्यांचें शरीर 
माती तर ॥ राख तर ।॥ झालें म्हणुन ।। सदा. बगुन येतो ॥ तर अदी 


जन्मला त्योचे माणुस दुसर्‍याने जन्मत नाहीं ॥ छ ॥ चोते ॥ स्क्याचें 
अणीक आर्चीयेचें इंद्रीये येक मेळुत ॥ आस्त्रीयेच्या रग्ताने माणुसाचे शरीर 
निर्मीले || सग तें शरीर येक दोत महित्या मधे जीयास प्राप्ती झाले ॥७॥ 
तवां सर्वेश्वर आत्मा रचुन ॥ छरीरास जीब देतो ॥ ७ || तर आदि जन्माचा 
आत्मा ॥ अणीक दारीर दुसरें जन्मत नाहो || पण वेवेगळे आत्मे नवे रचुन ! 
वेवेगळे नव्या शरीरांला येकवटुन जीव देतो ॥ छ|| पांचवे ॥ कोणत्या गर्जेस 
डुसरें जन्म माणुसांस पाहीजे म्हणुन सांगावे ॥छ|] पायाची शास्ती || पुंन्याचें उचीत 
भोगायास म्हणुन सांगत्यात || छ॥ म्हणजे पुरवल्या जव्मामधें माणस [नें ] 
आस्त्रीजवळ पाप केले म्हणून ॥ दुसऱ्या जन्मांत | त्या पापा कुतीं लगीन करी- 
नास्तां || संन्यासी होयाला || वऱ्हाड केलें ॥ तर अणीक माजुस | त्या 
पेल्या जन्माच्या पापाकूर्ती अपल्या आरस्त्रीजबळ पाप करायाला ॥छ॥ हें 
चापाची ज्ञास्ती ॥। छ॥ पुण्याचे उचीत तर हें॥ आदो जन्मांत संन्यासी 
होता त्यो शरीर भोगाचें सुख सर्वेश्‍वरावदल टाकुन त्या जन्मांत पुण्याबदल टाकोल्या 
झोंगाचें सुख दुसऱ्या जन्मांत त्याचें उचित भोगायाला डुकर तर || कुत्रे तर 
जंन्मावें || छ॥ साणुस जम्मला तर ॥ कितुक्‍्या आस्त्री होवीया ॥ ईतुकोया 
ठेवावीया ॥ ७ ॥ असलें आवनीती सुख मनासारोखें भोगायाला | इतुके आबध 
सांगाबें ॥ छ॥ वेडे होउन पुर्वील जभ्माची खवर सांगत्यात ते ।। ईतुर्के आबध 
सांगना होयाला || दुसरें जन्म आहे म्हणुन सांगु नको | छ॥ हें पुव मऱ्मासें थोर 
अस्न्यान || पाप आदीक आदीक वर्तायास | उपाव म्हणुन सांगाब ॥७छ॥ पाप 
टाकुन पुण्ये करायाला ॥ जन्स येक | मरण येक || म्हणुन सर्वेश्‍वराच्या बेदांप्रमाणी 
सत्य मानावे ॥७छ॥ मरतांच सर्वेश्वर ॥ पुंन्याचें अखंडीत उचित तर || पापाची 
अखंडीत झास्तो तर ॥। तुजी मतसुभी करून देईल ॥ छ॥ तुला देईल ते सदा 
काळ राहील ॥छ॥ पुन्याचें उचीत मोक्ष | पापाची गोत्ती नरक छे ॥ दुला 
काथ होवें म्हणुन चोंतुन ॥ आतां दिवस काडी ॥ पुंऱ्ये करी || मोक्ष बेईल | छ | 
साहावें ॥ तुला आतां कितुकि जन्म झालीं म्हणुन चोंतुन बग | च्यार पांच तर || 
तुज्या मनासारीखे होउं दे॥| छ॥ पैल्या जन्मांत प्रहस्ततर ।। दुबेल तर ॥ बर्‍या 
जातीमधें तर ॥ होण जातीमधें तर आवयेव अवघीं बरवी त्र ॥ येक दोन 
नासुन तर जन्मलास ॥ छ॥ त्या पेल्या जस्मांत ॥| तुरा इतुके बर तर || 
ईतुर्के वाईट तुला येयाला तुला पुंण्ये ॥ पाप न्होतें कौं॥ तें पेलें जन्म म्हणुन ।। 
बरवें तर ॥ वाईट तर माणुसास ययाला | पल्या जन्माच्या पापा पुण्याची गजे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डू 1 
0 
च्य”... 

१ नवभारत ज्र लॉ 
शन | ७५ > * 
नश (िअपृतमहोत्सवीन > 

त वर्ष ही, 

*: शवक “क 

क त 
69: 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ नवभारत 


नाहीं || तेंच पेलें जन्म म्हणुन ॥छ|| आदांब पुरुष ह्या भूलोकांत आदी पुरुष होता । 
त्याला सर्वेश्‍वरान ह्या भुलोकाचें अवघें सुख || अणीक ग्रस्ताई दिलें || साऱ्या 
भुलोकांस धणी केला ॥छ| ह्या मागुसाला आदो जन्माचे पुण्य न्होतें ॥ त्याला! 
तेंच पेलें जन्म म्हणुन || त्याच्या अदीं भुलोकांत अणीक माणुस न्होता || तर 
माणसास बरें ॥ वाईट बयाला पुर्द जन्माची गजे नाहों ॥ छ॥ अणीक जसें 
पेल्या माणुसाला ईतुके बरवें भोगायाला पुर् जन्माची गर्ज न्होती ॥ तेसेंच 
अपुल्या पुत्रांस | छ ।॥ आदि पुरुषाला अदीं दोन पुत्र होते | अबेल ॥ 
अणीक काहो म्हणायाचे || छ ॥ त्यामधे कहोने अबेल म्हणायाचा धाकटा 
भाउ मारोला त्यास घात करून ॥छ॥ ह्या दोगां जणांस तेंच पेलें जन्म ॥ 
त्यांच्या अदी बापा ॥ अणीक मायेबगर | भुलोकांत अणीक माणस न्होते 
म्हणुन ॥छ1। तर अणीकां माणुसांस वाईट ॥ बरें येयाल्या पेल्या जन्माचें पुन्ये || 
अणोक पाप नलगे म्हणुन खरें करावें ॥छ। पुर्व जन्माची गोष्टी लटीक ॥ माणु- 
सास ह्या भुलोकांत बरवें अवघें सत्यवंत देव देतो || अपल्या मनासारोखे ॥ 
येकाला अदीक | येकाला उणे ॥छ| दुसऱ्याने || माणुसाच्या सामर्थ्यासारीखें 
बहुदां बरवें येतें ||छ। कुळवाडी अवघे पेरीत्यात ॥ दोगाजणांस सारीखी भोई होती || 
सारोखा पाउस पडला || येकाला पीक आदोक झालें ॥ बरें करून भोई कसलें ॥। 
खात घातलें ॥ अणीक कुळवाड्याच्या सामर्थीन काम केलें म्हणुन || दुसऱ्या कुळवा- 
ड्याला इतुकें पौक आलें नाहों ॥ बर्‍या सासर्थीने कुळवाड्याचें काम केलें नाहों म्हणुन 
॥छ॥ तीलऱ्यांने || बहुदाव सर्वेश्वर ह्या भलोकाचें बरवे माणुसास देतो || अणीक 
काडीलो || ह्याच जन्मांत केल्या पाप || पुन्याबदल ॥ तेसेंच आदो पुरुषाला केल्या 
पापाबदल || दिलीं चारी देवदानें काडोलों सुखाच्या मळपांतने बाहोर घातला || 


ह्या भुलोकांत कष्ट || अणीक सरण दिलें ॥७॥| कहीं म्हणायाच्या आदांवाच्या 


पुत्रान || भावाला मारीला म्हणुन |॥ आपुन कष्ट दिलें ॥ छ ॥ पापाक्रती 
सोदोम ॥ अणीक गोमोर ज्ारांस परलोकींतून वोस्तो धाडन ॥ अवघे 
जाळलें ॥ छ ॥ पापा कुर्तो अवघें भुलोक || जगबड घाडुन ॥ संव्हार केलें ॥छ] 
पापाबदल ह्या भूलोकांत कष्टवीतो तेसेंच पुन्याबदल बरवें देतो ॥७॥ पणह्या 
भुलोकाचें बरवें | अणीक वाईट ॥ अखंडीत बरवें || अखंडीत वाईट न्हवे | छ॥ 
अखंडीत पुन्याचें अखंडीत बरवें ॥ अखंडीत पापाचे अखंडीत वाईट ॥ 
ह्या भुलोकांत जोव आहे परीयंत्र ॥ देत नाहीं | छ॥ तें मेल्या उपर 
सोक्षांत ॥ अणीक नरकांत सत्यवंत देव देतो | ह्याबदल पुंन्यादीकांस 
बहुदांव ह्या भुलोकांत कष्ट कष्टउन दारोद्र देतो ॥ मोक्षांत सर्व संपुण 
ग्रस्ताई || सुख देईल म्हणुन ॥ छ॥ ह्या भूलोकाचें नाशवंत बरवें अख डित 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाई 


सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ण 


पुन्यासारीखें फळ होईनां म्हणुन || छ ॥ ह्याबदल पुंन्यादिकांस ह्या भुलोकाचे 
बरवें देतो ॥ तर अखंडीत पुन्याबदल सोक्षांत वेगळे देईल || ७ || सर्वेश्‍वराच्या 
वेदांत लिहिल्याप्रमाणी जोब थोर येक पुण्यादीक होता ॥ त्याला ह्या भुलोकाचें 
भाग्ये बहुत सवेश्‍वरान दिलें || मग त्याच्या पुंन्यास सोदने करायाला || त्यांच्या 


पुत्रांस अवघ्यांस मारीले || द्रव्यें भाग्ये अवघें जाळुन नालुन काढीलें ॥ कुष्टव्यादी 


दिलें || जोब माणुस न्हवे दिसायास केलें || त्याचें पुन्ये | सवरवरावर विस्वास || 
भक्ति | भरवंसा कितुकें होतें म्हणून अणीकां माणुसास दाखवायाला || ईतुके 
कष्ड दुबेलपणामधें सर्वेश्‍वरान दिलें ॥ सर्केवराने काडीलें | सर्वेश्‍वराच्या मना- 
सारीखें झालें | जेसें सर्वेश्‍वराच्या हातांतने बरवें घेतलें || तर वाईष्ट कष्ट 
तईसेंच घेउन सोसावें ॥ म्हणुन सांगुन ।॥। थोर विदवासान ॥ भग्तीन सवरवरास 
स्तोत्र करीत होता ॥ छ॥ त्या उपर ॥ सर्वेश्वरान त्याला अदीं होतें त्या 
भाग्याहुन दुगणी भाग्ये दिलें || छ || तर ह्या भुलोकाचें बरवें || अणीक वाईट 
पण ॥ सर्वेश्वर अपुल्या मनासारीखे ॥ पुण्यादिकांस तर ॥ पापीयांस तर देतो ||छ|| 
ह्या भुलोकांत माणुस बरवें घेतो ।। भोगतो ।॥। तर ह्या बदल पुंन्यादोक ।॥। पाणी 
म्हणुन सांगु नये ॥ पुवंल्या जन्मांत केल्या पापा || पुंन्याबदल कांहीं येणार 
नाहीं || तसलें जन्म बालांट लटोक म्हणून सांगावें || छ || अणीक जें बरवें ॥ 
वाईट तर देव देतो ॥ त्यास आर्गा देउन || अवघें सारोख्या मनानें | जोब 
पुण्यादीका[ने] घेतले तेसेच घ्यावें ॥ छ छछछ 
॥ सतराबें तेज ॥। 

॥ येज़ स्वामीयान पांच हजार माणुसांस बाईका ।|। अणीक लेकुरे वेगळे 
करून ॥। पांच भाकरीनी संपुणे जेवण दिले ।॥। अणीक स्वामीयान केटीं 
वेवेगळीं नवळें दाखवीत ॥ छ ।॥। 

उदंड लोक | स्वामीयाचें आमृत बुधी वचन ऐकुन ॥ स्वामीया 
मागने तीन दोवसांपरीयंत्र चालत होते |॥ छ॥ त्यांस स्वामी बगुन | डुसऱ्यांत 
घरास जायाला ॥ खायास काहों नाहों होउन || वाटेवर उपवाशीं मरतोल 
म्हणून || अपल्या शौज्ञांस सांगीतलें | छ ॥ ईतुक्या लोकांची काकुळतो स्वामी- 
यास लागली ॥ छ॥ ह्या कुतों अपल्यां ज्ीज्ञाजबळ बोलुन ॥ ऐश पुलें || 
ह्यांवर अम्हांस काकुळती लागली ॥ तोनी दोवस परीयंत्र अन्हंची ब्‌धी 
ऐकन ॥ अम्हंच्या मागने चालून कष्टत्याःत ॥ छ॥ म्हणुन उपवाशीं घरास 
घाडीलें ॥ तर वाटेवर मरतील || तर पोटास देउन धाडावे | छ॥ त्यांस 
खायास देयाला कोणीकडे भाकरी विकत घ्यावीया म्हणुन स्वामीने शोक्यांस 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


«८ | नवभारत 


पुदाळें ॥ छ|| हें स्वासीयाने || काये करावें म्हणून नेणते होउन ।॥ पुलें नाहीं 


म्हणुन सभजावें || अपणास अवघे कळत होतें || पण जोक्स काळुळती येयाला || 
अणीक्त काये सांगत्यात म्हणुन द्रिष्टी पडायाला | छ || तदवां येक शिज्ञानें 
स्वामीयास अईसें सांगीतछे || वनांत ह्यांस भाकरोनी कोण पोट भरील || येथे भाकरी 
विकत नाहींत || जक्ारास विकत घ्यायास रोले तर ॥ रपयां बटत पाहोजे || छ | येक 
मुल आहे || त्या जवळ पांच पांच भाकरी आहेता ॥ अणीक थोडें ज्ञाक पण हें 
इतुव्यां लोकांस काय || म्हणुन शोशयान सांगीतले || तदवां स्वामीयांन तीया पांच 
भाकरी अपणाजवळ आणु सांगीतले || अवघे वळीने देघु देयाला ज्ीजांस तांगीतले | 
ह्या उपर स्वासी पांच भाकरी अपल्या पवोत्र हाती घेउन ॥ परलोकी वगन | 
पांच भाकरीला आ्षीर्बाद देऊन ॥ भाकरी मोडुन ।। छ ] तुकडे ज्ौज्ञांस हातांत 
देउन || लोकांस वाढु सांगौतले ॥ छ ॥ पांच हजार माणसांचे पोट भरून ॥ 

प्तझाले ॥ छ॥ ह्यावर बाईकांचें ॥ लेंकुराचें पोट भरलें 1 छ || हों माणसांहुन 
आदीक होती म्हणुन सांगावें || छ ॥ इतुके खाउन ॥ भाकरीचे तुकडे बारा 
पांटोया सरून उरले 1 छ ॥ इतुके थोर नवल ते लोक वगुन ॥ स्वासोयाला 
राजप दयाला सुस्तेद तयारी करोत होते ॥ छ॥ त्यांचें मन स्वामी सभजन 
डोंगरास पळुन गेले | छे ॥ ते ह्या सुलोकांत राज्यकारभार करायास आले 
नाहोंत म्हणुन ।॥। छ || माणुसांस उपव्हार करून | पुंन्ये जीकवायास आले | ७॥ 
हें थोर नवल खरें || पण हें सदा करीतो देव ॥ येक बीं माणस पेरीतो तर ॥ 
त्या वरउन कौोतुकोया येत्याता कों ॥। बहुत जेत्याता म्हणुन आम्ही सदा बगीत 
येतों | छ || पण हें सदांचें म्हणुन || अम्ही आभोष्ट होत नाहीं ॥ छ॥ येकाच 
अपरांघर बळान देव तोया पांच भाकरोंचें नवल ॥ अणीक येक बीयाचें पौक 
सदा करीत येतो || हें सदाचें | तें अपरूप दिसले ॥ म्हणन नवल झालें ॥७॥ 
तीसरे नवल | जेल्जाले म्हणायाच्या नगरांत येक तळे होतें |॥ त्या जवळ बहत 
दुखणकार येत होते ॥ हुखणें टाकुन भलाई येथाला ॥छ| म्हणन सर्वेश्वरास मन 

(लें ॥ तदवां येक देवढुत येउन ॥ पाणी गदळ करीत होता ॥छ|| तदवां जो कोण 
डुखणेकार पाण्यामर्धे अदी होता || त्याला कोण दुखणें असलें तर ॥ दखणें टाकन 
भलाई घत होता ॥छा त्या तळ्याजवळ आटतीस ३८ वरूषें परीयंत्र येक 
दुखणेंकार होता || हातापायांस जीव नाहीं ॥ म्हणुन पाठण्यामधें उडी घालवना 
होता 181] त्यांच्या अदीं अणीक दुखणेंकार उडी घेत होते म्हणून ॥छ]| त्या 
तळ्याजवळ जेजुस्वामी येकदां येउन ॥ बरें होईनांस कां ॥ ह्या दखणेकारास 
पुलें ॥छ! मला माणुस नाहीं ॥ देवदुत येतो तेव्हां पाण्यांत घालायास || 
स्वामीयास सांगीतले |॥७|| तदवां स्वामी दखणेंकारास बगन || तर तुजें बाज 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मा . , 
सर्वेश्वराचा ज्ञानोपदेश ९ 


८] 


उंचलन चाल ऐ७छ)) स्वामीयाने सांगीतल्या प्रसाणी ॥ त्यो टखणेंकार भलाई 
होउन ॥ उठुन ॥ बाज घेउन ॥ संतोषाल अपल्या घरास गळा ॥छ। नी 
नवर ॥ स्वासी जेजु येत होते तेथे ॥ त्या मागत बलणवड ग हत. ॥छ !| 
येक थोर घरांत आत्तां || घर दुखणेकारांनी भरलें ॥च!। अरे मु 
अणींक गांवाच्या भाणुसांनी बाजेवर येक दुखणेकार आणीला ॥ छ॥ कन 
जायास वाट नाहो होउन ॥ घरावीया जागच्या काडून |॥ बाज ळी 
बांधन ॥ आंत घालुन जेजु स्वामी म्होरे तोडोलें ॥७छ॥ त्याला ॥ अणीक 
समस्तांस स्वामीयाच भलाई दिली शा ह्मा बाचा समस्तांस ह करून ॥। भीत 
देउन || भतदांस पळवुन ॥ जेंजु स्वाला घालन, होते ॥छ॥) द्र नवल | नड 
स्हणायाच्या ज्ञारांत येव बरा प्रायाचा माणुस भला ॥ पुरायाला नेत होते तवा ॥ 
जेल स्वासी जवळ पावले ॥ ७ |। सेल्याची सायं मागले रड्त येती म्हणुन 80 | 
त्या पुण्ये आस्त्रोवर दला होउन ॥ सडे न्हेत होते त्यांला याति सांगीतले ॥ 
अणींक भेल्यास बगून तर्णया माणसा तुला उदु सांगतों | म्हणुन सांगुन चि 
मेळा तो दुसऱ्यात जीवंत होउन उखढला | अणीक स्दामीन त्याच्या माये 
जवळ विला ॥ छ ॥ साहावे नवल ॥ लाजरू म्हणज बेनसाहाय जेजु 
स्वामीयांचा ईस्ट येक थोर माणुस शीक होता ॥ च्यारी दिवस त्यो कर 
उपर स्वासी त्याच्या घरास पावले ।। अणीक त्यावर काकुळती होउन | जा 
उगड सांगीतले ॥७छ॥ त्या उपर लाजरू बाहीर थे म्हणुन सांगीतले || सांगताच ॥ 
मेला तो समादी सोडुन ॥ दुसर्‍्यान जीवंत होउन बाहीर आला | गगह पाया” 
सधें चालन बहुत वर्षें ह्या भुलोकांत तक ॥छा॥हो वीन ळक जन लाह 
पुरायासा ॥ येजु स्वासीयाचीं नवले सांगीतलीं || आदिक सांगायाला वेळ नाप 
झ्हगुन ॥चछ छ्छ शत 
॥ आठरावे तेज | 
॥ येजु स्वामी सत्यबंत देव !। सत्यवंत माणुस खरें म्हणुन ॥ 
त्याचीया करणीयांची दाखवीत 

वीरक्षासारीख फळ म्हयुन ॥। येजु स्वासी देवाच्या वेदांत बोलत्यात ॥ बऱ्या 
विरुक्षाच्यात वाईट फळ देवत नाहो ॥७॥ साणसाचें फळ माणसाचीया करणीया 
॥छ॥ ह्या कुर्तो करणीया बगुन |॥ साणुस वळुलाना बरा! र कल स्हणुन 
खरें कड॑ नयें ।॥ स्वासी येजु क्रील्तु वाचाया करणार्‍या ऐकुन बगीतलें कों ॥ तर 
आता खरा पुण्यादीक सागुस | अणीक खरा देव म्हणून निश्‍चय करावा ॥छ॥ 


1: 


जेज तारकावर कदी येक उपमा दोस्त व्होतें ॥ येक मस्कऱ्याचें1॥ ग्रेक खेळाचें 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


६० नवभारत 


उतर सांगनास्ता ॥ मर्याद ज्ीकविलें || छ ॥ कदवां हांकार दाखवीनास्तां ॥ 
येकशीवी देईनास्तां ॥ समस्तांस लेहोण ज्लीकवीलें ॥ छ ॥ जन्मनां अणीक 
सोंसारासधें आहे परीयंत्र || सोन्या || रुप्याची आज्ञा नाहीं होउन || मरे परीयंत्र 
येकोच आंगी नेसली || छ | अपली भाये सदां अंकुवारी परीसुद कनिका भरीये 
त्याला ।॥ म्हान आस्तां || येक आंगी ॥ शिवणीवीण अखंड केली ।॥ तौ 
आंगी || सदां नीतळ होउन | झरोरासंगे वाडउत होती ॥ छ | इतुके अपरूप 
म्हणुन ॥ मरणसमई ॥ लस्करी ॥ आपणामधें वांट नास्तां ॥ कोणास येईल | 
सलाक घालुन ॥ परोक्षा केली ॥ छ॥ स्वामी ईतुकें गरोब झालें कां॥छ॥ 
ह्या सोंसाराची आज्या मनांत ठेउं नये म्हणुन माणुसांस ज्ञोकवायाला ॥७॥ 
अम्ही समस्त माणुसें ह्या भुलोकांत परदेशी वाटसरू |॥ अम्हांची मौरास ॥ राज्ये 
गांव परलोकीं ॥ तेथ अम्हों जाउन ॥ पुण्याचे फळ अखंडीत काळ परीयंत्र 
मोगावें ॥ म्हणुन या भुलोकाची आज्ञा ॥ बरवें आदीक परवा करूं नये ॥७छ॥ 
ईतुकें पुन्ये ॥ ईतुकीं नवलें येजु स्वामी करून ॥ अपण सत्यवंत पुन्यादीक 
माणुस || सत्यवंत देव म्हणून लक्षणे दुभावावीण दाखवीली ॥ म्हणुन बहुत 
माणुसें ॥ आणीक भुत तें बगुन । बहुदांव सत्यवंत देवाचा पुत्र म्हणुन || 
उदंड शब्दांनी हाका मारीली ॥छ॥ ह्या मुलकांत ॥ आगणीत देवाची 
चरीत्र ॥ करणीया अवतार पुराणांत लोहीलों | छ | येजु स्वामीयाच्या चरोत्र 
करणीया म्होरे ठेउन ॥ येजु स्वामी खरा पुंन्यादीक माणस | खरा देव 
म्हणुन द्रिष्टी पडला ॥ छ ॥ येंजुस्वामायाचें चरीत्र अवघें पुन्ये | अवघें 
माणुसांवर दया | त्यांच आगणीत उपकार केले म्हणुन ।॥| अवघे देवाचें हुकम 
अपरांपर नवले माणुसांच्या बरवब्याला ॥ देवाच्या मानाला केलीं || छ | तर येज 
स्वाभीयाचीया करणीयां सारीखें ॥ सत्यवंत पुन्यादीक माणुस || सत्यवंत ग 
खरें करून ।॥ जो माणुस अवतार केला | तो माणुसांस बरें करून || पंण्ये शौकदन । 
सर्वेशवराला स्तोत्र होयाला केली म्हणून सांगावें ॥छ1] ह्या मलकांत देव म्हणन 
सांगत्यात | त्यांचोया करणीया |॥ अवतार ॥ पुराणात 'लोहील्याप्रमाणी | | 
बगीतले तर || अवघें मोगाचे पाप ।| जझगड्याचे ॥ कपटाचें | । अग्च्यानाचें || 
हुरोगाचें || बालांट लटिकाचें करणीया चरीत्र अवतार भुताच्या बुधीन || पापो 
अग्न्यानी माणुसांनी लोहोले म्हणुन दिसल्याबगर ॥ बरें पुण्यादीक माणसांनी 
केलें || लोहोलें म्हणुन दिसत नाहीं || अवघें भुताचीया करणीया दिस्ते ॥छ॥ ह्या 
बदल स्वामी येजु क्रीस्तावर माया || भवित ठेउन असलीया पापाची कथा ॥ अणीक 
लटीक देव टाकुन | मोक्षास जायाला पुंन्याच्या वाटेवर चालावे ॥छ 


देव म्हणुन 


1. त । 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महारा्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. भाऊ मांडवकर 
नायकी आणि कोलामी यांचे अमितन्नत्व 


नायकी किवा नाईको या नावाची स्वतंत्र भाषा वस्तुतः अस्तित्वातच 
नाही. १९६१ च्या शिरगणती-अहवालात 'नाईको-बंजारी! या नावाची एक भाषा 
नोंदविलेली असून ती बोलणारांची संख्या १८ आहे. अठरांत ६ पुस्ष ब १२ 
स्त्रिया आहेत. ही भाषा बोलणारे लोक गोंड असल्याचे नमूद केले असून हे 
गोंड विदर्भातील चंद्रपुर जिल्ह्यामधील आहेत, असे नोंदीमध्ये आढळते. 

बंजारा समाजाचे प्रमुखत्व नाईकाकडे असते व “ नाईकांची भाषा ती 
आसची ' अज्ञा समजुतीने सांगितलेली भाषा गणकांनी : नाईको-बंजारी 
म्हणन नोंदविलेली असावी असे सकृद्दर्शनी द्सिते किवा “* नायकी १ म्हणत 
सांगितली गेलेली भाषा बंजारा समाजाची, यांच्या प्रमुखांची-नायकांची- 
भाषा आहे, नायको आहे, अशा समजुतीने नायको-बंजारी क्र्न टाकली 
असावी. ' बंजारी ' समजून ' नायको-बंजारी * म्हणून नोंदविली असणे अधिक 
दाक्य आहे. कारण * नायकी म्हणून एखादी भाषा असेल असे कलयव त 
'पुर्वक साहिती नसण्याचा संभव लचिक 1 खरे प्हिशल चांद्याकडील गोंडांमध्ये 
४ नाईक ! म्हणविणारा एक गट असला तरी त्यांची भाषा गोंडी असते आणि 
इतर भागात ' नायकी ' म्हणजे * कोलामी 'च असते; पण ते गणकांना ठाऊक 
नसल्याने नोंदण्यात चुका होतात. ही भाषा गोंडांची म्हणून नोंदविण्यातही 
अज्ञाच तऱ्हेची चूक झाली आहे. 


< नायकी 'ची पार्श्वभूमी 

नायक्री म्हणून स्वतंत्र भाषा अस्तित्वात नसली तरी वरीलप्रमाणे तुर- 
ळक उल्लेख आढळले को ,ती एक भाषा मानण्याची व नोंदविण्याची प्रवृत्ती 
होते. मोठमोठ्या संशोधकांकडून कधीकधी ' नवे सापडल्याच्या' व ' नवे 
ओोधल्याच्या ! आनंदात आणि भरात अज्ञा प्रवृत्तींना उत्तेजन मिळते. नायको 
भाषेच्या बाबतीत अश्ी स्थिती निश्‍चितच आढळते. 


क ठक्डपड ली पातांद्ट : एल. कश (फावाळा घडायचे ) एवा 
१-4 (1964) : पू. ४२० 

२. ही माहिती नव्याने उपलब्ध झाली असुन गडचिरोली विभागात मी 
या दृष्टीने अभ्यास करीत आहे- लेखक, 


आ ग्भ 
| डौ | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६्र नवभार 


डॉ. एमेन्य्‌ यांच्या कोलामीवरील प्रबंधात नायकी भाषा इतर भावांच्या 
बरोबर येऊन बसलेली आणि मालाने मिरवीत असलेलो दिसते. इतर शब्दांशी 
कोलामीचे साधम्यं दाखविताना तेलगू, कालडी वगेरे भाषांप्रमाणे नायकोचेही 
साहाय्य एसेन्यूंनी घेतले हे साहाय्य घेताला त्यांनी नायकीचा जो बव्द- 
संग्रह वापरला तोच मुळी अप्रकाशित असा असुन दुसऱ्यांचा आहे. एमेन्यू यांनी 
तो स्वतः गोळा केलेला नाहो. डाँ, एसेन्यू यांती कोलामी भाषेचे वर्धा 
झागातील शब्द सहा आठवड्यात जमवले आणि त्यांचा एक तपाच्या बर 
अभ्यास केळा. पण हे सर्व कोलासीच्या बाबतीतच ! नायकीचे त्यांना मिळालेले 
शब्द आदिलाबाद ( आंध्र ) जिल्ह्यातील असून ते टी. ब्यूरो ( ॥'. 121- 
छा. ठि०्वला, सिजीषडडण' ल ञिाडय, वाळत एयाएल७ 9) 
थांती कलकत्याच्या * इंडियन स्यूक्षियम'चे श्री. सुधीभूबण भट्टाचार्य यांच्या 
मदतीने गोळा केलेले आहेत. व्यूरो आणि भट्टाचार्य या दोघांनो इ. स. 
१९५०-५१ च्या दरम्यान आदिलाबाद जिल्ह्यातील द्राविडी भावांचे शब्द 
गोळा करण्याचे काम फक्त दोन दिवस केले. पारजी, कोलामी इत्यादी भाषांचे 
शब्द शोधताना त्यांना ' नायकी ? चे शब्द सापडले. तो टिपणे ( !॥७]त ॥०(७) 
एमेन्यंच्या प्रबंधाला उपयोगी पडावी म्हणून ब्यूरो, यांनी एमेन्यूंना दिली आणि 
त्यावर दोघांनी विचार केला. चर्चा झालो. आदिवासींच्या आदिलाबादेकडील 
भाषांचे जे साहित्य ब्यूरो-भषट्टाचार्य यांनी मिळविले ते संपूर्ण साहित्य अप्रसिद्ध 
आहे. सात्र' एमेन्यूंनी त्याचा संघर्णपणे उपयोग करून आपला प्रबंध सजविला.* 
इतकेच नव्हे तर एमेन्यू आणि व्यूरो हे दोघे चर्चेनंतर अज्ञा निष्कर्षाप्रत 
आले कौ, आदिलाबादेकडील पारजी, ओल्लारी, नायकी ब कोलामी ह्या चार 
भाषांचे नाते जवळचे आहे. अधिक विचारान्ती एमेन्यूंना कोलामी-नायकी 
आणि ओल्लारी-पारजी असे दोन भाषागट पाडावेसे वाटले आणि ' तायकी 
व कोलामी ह्या एकाच भाजेच्या दोन बोली असाव्या या सतावर त्यांना यावेसे 
वाटले. मात्र त्यांचे निश्चित मत तयार झाले नाहो. त्यांना ह्या दोन भाषा वेगळ्या 
वाटत राहिल्या. अधिक आणि स्पष्ट माहितीची त्यांनी अपेक्षा व्यक्‍त केली 
आणि दोहोतील कमालीची वाटणारी काहो साम्येही शोधलो.' 


१. ऐ, 3, णालाठता: ॥९०])1॥॥ : ७ 1) ता छा ४० 
प्रस्तावला 

२, ऐ. 3. ॥॥॥10108ए : ]९०1॥1॥॥॥ : ५ 10101६1 1.81181800 
पृ. १४१-१०-.२, १०-२३ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कीक द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नायकी आणि कोलामी यांचे अभिन्नत्व ६३ 


४72 


कोळामी- नायकीची अभिन्नता 


कोलामी व नांयकी हा दोन्ही एकच असाव्या आणि नायकी बोल्गारे 


नाईकपोड लोक ( चंद्रपूर व आदिलाबाद जिल्हा ) व नाईकगोंड' ( चांदा 
जिल्हा) हे कोलामच असावेत या घताचे अल्य दिग्दर्शन सी माज्या 'कोलामर 


2 
ध्भू, 


ह्या प्रबंधात केले आहे. विषयाच्या आघात. अथ संदर्भात दवय तेवढोच 
माहिती मी विली. कोलामी घव नायकी ह्या दोन भाषा. सिन्नच नाहोतच, अले 
माझे स्पष्ट मत असून प्रस्तुत लेखात त्या मताचे साधार विवेचन करण्याचा 
प्रयत्न करीत आहे. 
कोलाम जमातीच्या न्यायप्रमुखास आणि जातप्रसुखास ' नाईक ' म्हणतात. 
कोलाम जमातीला “ नाईक म्हणून ओळखले अर्थात या जभातीपुरते 
तरी कोलाम हेच नाईक आ णि नाईक हेच कोलाम ठरतात. जेव्हा लोक त्यांना 
८ नाईक ' म्हणतात, मानतात आणि समजतात तेव्हा त्यांची भाषाही नाईकीच 
झायलो जाते. ' गणकांना ! कोलास काय वस्तू आहे हे नौट माहीत नसल्यावर 
तर असेच होते ! राजुरा ( जि. चंद्रप्र ) भागातील ब॒आदिलाबांदेकडील 
वर ( पोड : कोलामांची बस्ती ) राहणारे नाईकपोड घ॒ लाईक 
(कोलाम ) नायका भाषा बोलतात. भट्टाचार्य व ब्यूरो यांना कथन केलेली 
च त्यांनी नोंदविलेली नायकी डुसरीतिसरी कोणतीच भाषा नसून ती कोलामीच 
डे, फार काय, एमेन्यू म्हणतात त्याप्रमाणे त्या एका भाषेच्याच दोन बोली 
सुद्धा नाहीत; तर त्या एकच आहेत. त्यासाठी पुरावे ज्योघायलाहो अन्यत्र 
जायला नको; तर खुद्द एमेल्यूंच्या प्रबंधात कोलामी शब्दांच्या तुलनेसाठो 
दिलेले जेवढे म्हणून नायको भाषेचे शब्द आहेत, ते सवंच्या सवच कोलामो 
भाषेचे आहेत. या अंतर्गत पुराव्यांमधूनच स्वतंत्र भाषा म्हणून नायकोचे 
अस्तित्व अजिबात उरत नाहो. खुद्द एमसन्यंनी दिलेल्या नायकी शब्दांच्या आधारे 
कोलामी-नायकी यांची अभिन्नता सिद्ध क्षी होते ते पाहू या 


जा्‌त 


* पोडां 


वड जववाह आहय ली 


१. गडचिरोली भागातील नाईक गोंडांवर साझे संशोधन सुरू आहे. 

२. भाऊ मांडवकर : कोलाम : पृ. ६०-६१, ३०९-३१०. 

३. १. 5, िणाळा6तए; ]रिठोताणट है. िपकिष्ांताहा कछुप- 
४०९ : श्ब्दसंग्रहाचा भाग पू. १७६-२५८ ( भारतीय आवृत्ती ) यानंतर येणाऱ्या 
नायकी शब्दांसाठी हाच संदर्भ. तसेच माझ्या “ कोलाम ग्रंथातील शब्दसंग्रह 


पृ. ३३६-४२०. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| अनुक्रमणिका | 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाड 


३४ नवभारत 


समान शब्दसूची 

व्होलासी व नायको यांचे शब्द अगदी समान असतात हे पुढील इाब्द- 
सुचीवरून दिसून येईल. कोलामी व नायकी या दोहोंमध्ये अगदी समान असलेले 
असे हे शब्द असून ते एमेन्यू यांनीच दिलेले आहेत -- 


अय्याक ( कचरा ), आ. (ते, त्या ), आंगाडी ( वाजार ), आंगासी 
(जांभई), आट-आष्ट (चिकटणे); आड ( तहान लागणे), आडाग (चालणे), 
आञण-आंड (असणे), आते (कुत्रा), आत्तिन (तेथे) . आदुम-आददुम (दाबणे), 
आन (मौ), आंदार (काही), आंदारना (काहीजण), आप (ठेवणे), आम 
(आम्ही), आम्मा ( आई), आर (रडणे), आराक (कापणे), आल (विणणे), 
आले ( रात्र), इट-इड (ठेवणे), इंडी (आता), इत्ताट (येथून), इत्तिन 
(येथे), इत्ते (इतका, एवढासा ), इद (ती, हो ), इदाव (त्या, ह्या), 
इद्वार (दोघे), इनांग (अज्ञा रोतीवे), इंदिग ( दोल), इर (पाणी), इराल 


(दोघी), इरिक (फाटणे), इल (उभ राहणे), उण, उंड (पिणे), उर (गाव), 


उस (थुंकणे), ऊसे (पाळणा), एत (उंचावणे, उचलणे), एत्तिन (कोठे) ी 
एन (कोण ), एनांग (कसा), एंद (नाचणे), एरेंग (शोचास जाणे ), एसार 
(उकळी), एल  (जसौन), एल्का (उंदौर ), एल्ला (घर), एव्र (थुंकी ), 
ओक्कोद ( एक), ओल (पाहूणे), काण (डोळा). काय्ये (मासा), कारु (भूक), 
काला (स्वप्न), कालावे (खळे), काव्वे, (कासव), किट (विझणे ), को 
(हात), कुबासाम ( खण, चोळी), कूग (बोलावणे) , केत (सूप), केद 
(पाखडणे), केरॉो. (जोडा), केव (कान ), कोट्टे (काडी ), कोपली (तोंड) , 
कोय (घेणे), कोर (घेणे), कोर-कोरं (कोंबडी), कोरक (चावणे) , कोस 
(घेणे), कोवे (पिल), गाड़ाम (दाढी), गाड़ी-घाडरी (गवत), गाहया (घार), 
गुगे (फूलपाखरू), गुड्डी (अस्वल) , गुड्डी (आंधळा), गेटटा (पाय), गोटटी (भाषा, 
कथन, बोली), गोदमा (गहू). गोर (नख), गोल्ली - घोल्ली (कुऱ्हाड), 
टोंगे (गुडघा), डिंग (उतरणे), डोंगा (चोर), ताक ( बाप), तान-तास 
(-पादपुरके), ताप (उडी मारणे), ताल (डोके), तिन[तिद (खाणे), तोर (केस) 
तुट-तुल॒ (पळणे), तुर्रे (डुकर), तेने (मध), तेर (खाट), तोल्ली (उद्या)' 
नांगरिप (नांगरणे), नाट (लाकूड), नालका (जीभ), नालगुर (चारजण), 
नालिंग (चार), नोंगा (माझी), नीडा (सावली) नीर ( तुम्ही) , नीव (तू), 
तुव्वी (विहीर), तूने (तेल), नेगाप (चढणे), नेत्तो (कपाळ), नेय (तूप) 
नेला (चंद्र), पाटा (गाणे), पांदे (स्नायू), पाम (साप), पास्मे (उरोज) 


4 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महारा्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नायकी आणि कोलामी यांचे अभिन्नत्व ६५ 


पाराय (दळणे), पाल (दात), पाव (रस्ता), पिर्रा (गुदद्वार), पिल्ला (मुलगी), 
पिल्ली (मांजर), पुकलो (गाल), पुरं (किडा), पेंडा (ज्ञेण), पेदावे (ओढ), 
पेहा (नर), पोक्का (खड्डा), पोग (तंबाखू ), पोट्टा (पोट), पोदाल (सासू ), 
पोदे (वर, उंच), पोय (चूल), बूर (केस), बोक (भिजणे), बोग्गा (भोक), 
साक (झाड), भांग (झोपणे), मारगे (नात्‌ ), मारी (पुनः), मास (माणस), 
सासाल (बायको), भितिक (सेंदू ), मीते (ससा) , मुग्गुर (तीनजण), सुंदिग (तीन) 
मुयाल (तिघीजणी), मुरताल (म्हातारी), मूती (चोच, तोंड), मेके (बकरी), 
सेणाम (मेण), मेराप (वीज चमकणे) , सोकाम (चेहरा), मोराय (आवाज होण), 
रोसी (सरो), वाकाल (बाहेर), बाना (पाऊस), वाल्या (भावजय), वाल (धान) 
वास (पावा), वितानाम (बी), वेंका (मार्गे), वेट्टा (बरोबर). वेंडी (गरम), 
वेंदे (बोट), वेर ( सूळ ) शौर-सोर ( डोकातील लहान ऊ), सा-से ( जाणे ), 
सिड्टे (खार), सिम (पु), सिर (म्हैस), सिर (दिवस), सिव्वा (इंधन), सी (देण) 
सीमा (मुंगी), सुक्‍का (शुक्रवार), सुयी (सुई), सोंडाम (सोंड). 
प्रयोजकांचे समानत्ब 

कोलामी व नायकीत समान असणाऱ्या क्रियापदांची प्रयोजके दोहोंमध्ये 
समान आहेत, यावरूनही दोम्होंमध्ये भिद्नता नाही, असेच आढळून येते. खुद 
एमेन्यूंनी नायकोची म्हणून जी प्रयोजक-शब्दाबली दिली आहे, ती कोलामोच 
आहे. दोन्हींमध्ये अज्ञी रूपे समान असल्याचे पुढील यादीवरून प्रत्ययास येते -- 

अलाय (थकणे)- अलाप (थकविणे); ओय (दुखणे) - ओयिप (दुखविणे); 
ओल (पाहणे)- ओलिप (दाखविणे); किट (विझणे)- किटिप (विझविणे); 
'डिग (उतरणे), डिय (उतरविणे ); बोक ( भिजणे )- बोकिप ( भिजविणे ) ; 
डाप ( लपविणे ). 
अनेकबचने आणि प्रत्यय प्रक्रिया एकच ! 

कोलामी आणि नायकौ यांची अनेकवचनी रूपे समानच आढळतात. अनेक- 
वचनांत तसेच इतर ज्ञब्दांत प्रत्ययप्रक्रिया दोहोंमध्ये एकाचं तऱ्हेची आहे. 

पुढील रूपांचे निरीक्षण केल्यास कोलामी-नायकोतील अनेकवचनांच्या समान- 
त्वाची कल्पना येईल, पुढे दिलेले शब्द कोलासी व नायकोत जसे एमेन्यूंनी दिले 
तसेच आहेत- 

उर (गाव), उड्ल्‌ (गावे); काण ( डोळा), कोंडल्‌ ( डोळे ); कोर- 
कोई ( कोंबडी ), कोड्लू ( कोंबड्या ): गोदमा ( गहू ), गोदमाल ( अ. व. 
गहू ); तोर (केस), तोड्ल्‌ (अ, व. केस), वेर (मूळ), वेडल्‌ (मुळे). 


न. भा. ५ 
| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


६६ नबभारत 


अनेकवचने करण्याच्या पद्धतीत काहो वेळा किंचित फरक पडल्याचे 
माझ्या व एमेन्यूंच्या शब्दावरून दिसते. कोलामी ब नायकोत * पेर ' (नाव) हा 
शब्द आहे. कोलामीत त्याचे अनेकवचन ' पेर्डूल होते हो माझी माहिती आहे; 
तर त्याचे अनेकवचन देताना नायकोमध्ये ' पेडल्‌ ' असा उल्लेख एसेन्यूंनी केला 
आहे. परंतु एवढ्यावरून नायकोला कोलासीपासून अलग काढता येईल हे शक्‍य 
नाही. कोलामीतील ' बाकेर ' (मोठ्या बहिणीचा नवरा) या शब्दाचे अनेकवचन 
माझ्या जब्दसंग्रहानुसार ' वाकेर्रासल ' असे होते. एमेन्यूंच्या माहितीप्रमाणे ते रूप 
* ब्राकासिल ? आहे. परंतु नायकोच्या शब्दसंग्रहाच्या वेळो एमेन्यंनी ही झ्पे 
* बाकासी ! (ए. व.) व ' बाकासोकुल (अ. व, ) अज्ली दिलेली आहेत. जावई हा 
केव्हाही नानवाईकच ! कोलामांनी (वा एमेन्यूंचे म्हणणे गृहीत धरलें तर नायकी 
बोलणारांनी) “ बाकासिळ ? दा. ' बाळेरसिळ ' असा (एकवचनी-आदरार्थी) 
हब्द आपल्या भाषेत सांगितला असेल. एमेन्यूंनी ( किवा हो माहिती जमवणारांनी) 
तो शब्द एकवचनी समजण्याची चूक करून त्यात्रे एकवचन ' बाकासी ' लिहिले 
व नेहमीच्या कोळामी कोलामीतील अनेकवचनाचा प्रत्यय लावून, पद्धतीने कुल? 
हा “ बाकासीकुल ' केले. शब्दाचे अनेकवचन कोलाम कोणत्या पद्धतीने 
करतात, त्याची कसून गहानिशा व तपासणी मो स्वतः केलो. कोलासी पदती 
पाहून तर येथे * कुल ' लावण्याची चूक पुर्वसूरीनी केली नाही ला, अज्ली दाट 
शंका आहे. म्हणूनच म्हणणे इष्ट ठरते को, या वेगळ्या शब्दरचनेमुळे कोलामी- 
पासून नायक्ीलः वेगळे पाडण्याची प्रवृत्ती एमेन्यूंसारख्या संशोधकांची होऊ शकते. 
हीच अवस्था * कोम्माल' (कन्या) या शब्दांची आहे. मो आणि एमेन्यंनी हा 
शब्द असाच दिला असून अनेकवचनाला * सिल ' लावले आहे. परंतु नायकीचा 
शब्द देताना एमेन्यूंनी मूळ शब्द ' कोस्माल ! तर दिलाच; पण 


अनेकवचन ' कोम्मासिळ ' केले. € “ चा तेथे लोप झाला, थासळे 
एमेन्यूंना नायकी वेगळी वाटणे हव्य असले तरी कोलामीचा * कोम्मा! 


हा शाब्द न सेतुमाघधव राव यांनो ' कोम्माल'ऐवजी दिला आहे. कोला- 
मोचे आदिलाबादेकडील शब्द सेतुमाधवरावांनी जमविले ” 
भागातील, या वस्तुस्थितीचा विचार केर 
फसगत करून घेण्याचे कारण नाहो. ह्‌ 
वेगळेपण दिसावे असे त्यात काहो नाहो. 


ण व नायकीही त्याच 
याल एसेन्यूंसारखी इतरांनी स्वतःची 
1 शब्द कोलामीचा आहे ब नायकीचे 


: तोरेन ' ( लहान भाऊ ) हा झ्य 


कि फ5द नायको-कोलाभीत ए असन 
एमेन्यूंनी त्याचे अनेकवचन नुसता किक 


१ 1 ] धर न > 
क जोडून (तोरेनल ) केले आहे. ' ल' 


अनुक्रमणिका 
म मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


क द 4 
कन भू क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अय» 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नायकी आणि कोलामी यांचे अभिज्नत्व ६७ 


जोडून कोलामीत अनेकवचन तयार होत असले तरी या शब्दात ती स्थिती नसून 
अनेकवचन ' तोरेनसिल ? असे हवे. ' पेग ' ( आतडे ) हा शब्द एमेन्यूंनी नायकीत 
* पेगुल ! असा दिला आहे. ' पेग 'चे ' पेगुल ? हे अनेकवचन आहे हो वस्तुल्यिती 
असून “ आतडे'ला काय म्हणतात ? ” असे विचारल्यामुळे सांगणारांना 'आतरडे' 
हा शब्द अनेकवचनी वाटला व हा घोटाळा झाला. * आतडे ! हा शब्द वऱ्हाड- 
भागात अनेकवचनी समजला जातो व एकवचनात “* आतडं ' असे म्हटले जाते. 
* घेण ' (शरीर ) या शब्दाच्या बाबत हाच घोटाळा झाला असून एमेन्यूंनो 'मेणुल' 
( शरीर ) असे नायकोच्या संदर्भात सांगितले आहे. वेगळ्या ( अनेकवचनी- ) 
नोंदीमुळे नायकीची ही वेगळी रूपे एसेन्यूंचा वाटली असणे शक्य आहे. 

कोलासीत 'गुर्राम ' व ' घुर्राम? ( घोडा ) असे दोन उच्चार असलेला एक 
शब्द आहे. त्याचे अनेकवचन * ल? जोडून होते. माझ्या माहितीप्रमाणे कोलासो- 
नायकोत होच स्थिती आहे. पण एकोत गुरंम-गुर्राम व दुसरीत ' घुर्राम ' असे 
वेगळे शब्द नोंदविल्यासुळे एसेन्यूंनी दोन्हीत वेगळेपणा कल्पिला. 

: सार ' | काटा ) हा शब्द तर एसेन्यंनी कोलामी व नायकीत सारखाच 
दिला आहे. ( सार, अ. व. साड्ल्‌ ). तेव्हा त्यात अभित्तत्व निठ्चितच आहे. 
झाझ्या शब्दसंग्रहात ' काटा ! या शब्दासाठी ' सार? हा शब्द असला तरी “सालं 
हे अनेकवचन हवे अशी माझी माहिती आहे. 

र, ल, ड, ळ यांचे विपयय 

कोलामीतील “ ड? नायकीत * ळ? असतो, असे पुढील शाब्दांवरून दिसते. 
परंतु तो फरक फारसा जाणवत नाही. किंबुना “ड* व “'ळ'चा उच्चार पर- 
स्पराकडे झुकणाराच आढळतो. नोंदकर्त्यांनोही हा फरक ऐकून केला असू शकतो. 
८ड! बळ? चा घोटाळा मराठी व अन्य भाषांमध्येही होतोच. पुढील इाब्द 


पाहावे- 

मराठी कोलामी नायकी 
बाजार आंगाडी आंगाळी 
तितके आंगेड आंगळ 
सवं आंगेडना आंगेळना 
खेळणे आड आळ 
चालणे आडाग आळांग 
तेव्हा, नंतर आप्युड आफुळ 
छाती आरागडी आरागळी 


| अनुक्रमणिका | दर विळा 
७-1 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६८ नवभारत 
यंदा इएड इएळ 
वाल ओक्कोड ओवक्कोळ 
ध्‌णे ओड ओळ 
सांबर काडास काळास 
कांडणे कुड्क कुळुक 
विळा कोडवाल कोळवाल 
गाढव गाडदी गाळदी 
दोर ताड ताळ 
परिधान करणे तोड तोळ 
नाक मुंगाड सुंगाळ 
थरथरणे वाडाक वाळाक 
दिवस सिड सिळ 


या शब्दांवेकी * आडाग ' व * कोडवाल या शब्दांचे किनवट भागातील 
व ' कोळवाल ' असे असुन नायकी म्हणून 
नोंदवलेली भाषा किनवट-आदिलाबादेकडीलच आहे. तसेच “ काळास! हा शब्द 
कोलासीतहो प्रचारात असून तो एमेन्यूंनी ' काडास ' असा दिला आहे. 
: गाळधी ' व * गाडदी ' असे दोन्ही उच्चार कोलामीत आहेत. 

वरील इब्दावलीमधील तसेच कोलामीमधील 'ड? हा “ळ?! कडेच 
झुकणारा आहे हो वस्तुस्थिती असून तो पुर्ण *ळ ! भात्र नाही. तामीळ भाषेत 
दोन प्रकारचे * ळ ' असून दोन्होचे उच्चार भिन्न आहेत. कोलामोतील 'ड? 
हा तामीळमधील निसटत्या उच्चाराच्या *ळ ' चा भाऊबंद दिसतो. 

'ळ'चा'र'ब र' चा “ळ? होणे हो विदर्भाच्या काही भागातील 
सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे. * आडावी' ( जंगल ) हा कोलामीतील॑ शब्द कधी 
कधी ' आळाबी ' असाही उच्चारला जातो व नायकीत तो ' आराई' होतो. 


कोलामी उच्चार * आळाग 


“विचार? चा इचार 
( सकाळ ) हा कोलासीतील गाब्द नायकीत ' लवक 
लाहो तो अर्थ अभिप्रेत आहेच.) “अ 


तसेच 


“आडावी चे 


“ आराई! |! : आलिनी ! 
र रया अर्थाने ( * सकाळ 
आरेनी' असा वापरला जातो. '“! चा 


८ र? होण्याची प्रक्रिया येथे घडली. वस्तुतः शब्द तोच आ 
आहे. 
किंचित फरकाची शब्दावली 

पुढील शब्दांमध्ये नायकीच्या बाबतीत हित्त व कधीकधी महाप्राणमुक्‍त 
उच्चारप्रणाली आढळते. वस्तुतः ते शब्द कोलामीच आहेत. ते वेगळे नाहोत. हा 


हे व भाषाही एकच 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नायकी आणि कोलामी यांचे अभिन्नत्व 


६९ 


किंचित फरक विभागीय उच्चारपद्धतीचा आहे. नोंदवणारानेही “ कोंज्झ ' सारखे 
उच्चार नोंदविले असणे शक्‍य आहे. 


मराठी 
हे ( अ.व.) 
विस्तव 
गाय 
ओवणे 
सथ 
मान, गळा 
ताक 


कोलामी 


इंदार 


साला 


समाक्‍क 
साल्ला 


वरीलप्रमाणे कोलामी-नायकीत फारसा फरक नसलेला कोलामी शाब्द 


“ पोडाम ' हा असून त्याचा अर्थ “लांबी” व 'उंचो' 


असा नोंदविलेला 


आढळतो. सांगणाराला “लांब! व “ लांबी” किवा उंच? व । उंची ' यातला 
फरक न समजून त्याने ढोबळ मानाने दिलेली माहिती नोंदविताना असा हा 
घोटाळा होतो. खेड्यात * उच्ची ' वा ' उंची ' याचा अर्थ ' उंच' असा समज- 


नच लोक बोलतात. 


तद्दतच पुढील शब्दामधूनही कोलामी-नायकी वेगळ्या काढता येत नाहोत, 
हे दोन्हीमधील किचितश्ा असलेल्या फरकावरून दिसेल- 


मराठी 
आज 
भाकर, स्वयंपाक 


मचाण 
क्सा 
किती 


(14 

व्हा, क्धो 
एक 
चारजणी 
द्ही 
पुढे 
काळा 
ज्वर, ताप 


कोलामी 
इंडेद, इनेळ 
इप्पाटे 


नायकी 
इंडाळ 
इपाट्‌ 


( दोन्ही कडील अनेकवचन * इप्पाट्ल्‌? ) 


एप्पुड, एफुड 
ओक्कोन 
नाल्लाव 


परग 

सुत्त 

मुरुडी, सोरोडी 
बेस्सा 


| अनुक्रमणिका | 


हेगाळ, हेगाड्ल्‌ 
एंटा 

एत्तक 

एंधार 

एफुळ 

ओक्को, ओक्कोन 
नाल्लाल 

पेरग्‌, पेर्‌ग्‌ 

मुंड 

मुळोरी ('ळ''र'चा फरक) 
वेत्सा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


७० नवभारत 


क्रियापदामधीळ मनस्वी साम्य 


डॉ. एमेन्यूंची पद्धती क्रियापदाचा उच्चार देऊन शेवरी रौ (1) 
लावून निसटताना दुसरा उच्चार देण्याची आहे. अर्थात तिची गरच नाही व 
कोलासीत तसे उच्चार सववत्र असतातच असेही नाही. दोन उच्चारांनसार नाय- 
कोत उच्चार न आढळल्यामुळे नायको एमेन्यूंस वेगळी वाटली, वस्तुतः दोन्हींची 
क्रियापदरूपे कशी एक आहेत ! किनवट भाग व नायकीचा प्रदेश एकच ! तेव्हा, 


दोन्हींचे उच्चार एकच आढळतात त्यात नवे कांही ला 


कोलामीत व नायकीत एकच आहेत हे सहज दिसेल- 


मराठी 


कोलापी 


ही पुढील 


क्रियापदे 


नायकीतील एमेन्यंनी 
८७ 
वा स्श्च्द दिलेले कोळामी 
बसविणे उदिप उदिप उदिप, उदिप्त 
लाह प्र उर उर, उत्त 
नेसगे उर, उत उर र पत 
> > --- क र वि ऱ ची 
नांगरणे उर उरं (नांगर--णे) उर, उर्त 
उष्ण हे कांग कांग बोर दस 
५. 1 2 *% 
ज्या कायाग कायांग कायांग, कार्‍यांग्त्‌ 
डड नली काराप काराप, काराप्त्‌ 
राहणे ताक उल, कुटु कुल, कुल्तू, कुट, कुष्ट 
वकां ताक ताक, ताक्‍त्‌ 
हे गार तारवे. हारे तारग्‌, ताराक्‌ 
पण क्ट 4 
1. तिर तिर तिर, तित्‌ 
शिक, शिकणे तुम तुम १ 70: 
चाटणे नाक नाक उ उम्त्‌ 
चढणे, उडणे ती ग नाक, नावत्‌ 
र 1: नगाम नेंग नेगाय्त 
पिकणे पांड र भ्‌ पम, त भ 
विचरणे वा पाव पांड, पांड्त्‌ 
पिकणे पुलसं पाप पाप, पाप्त्‌, 
ओढणे वस पुलुस पुलुस, पुल्स्त्‌ 
जन्म देणे त य पुस पुस, पुस्त्‌ 
यी पेट, पेट पे टे 
फ्‌पणे पॉ ड्‌ पेट, पेट 
- फ॒गवणे णि पोंग पोंग, पोंग्त्‌ 
पागिप पोंगिप पोंगिप, पोंगिप्त्‌ 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नायकी आणि कोलामी यांचे अभिन्ञत्ब ७्९ 


ओकणे सगुड, मगुळ  सगुळ मगुड, मगुड्त्‌ 
घार लावणे भाय, मायी माय माय, माय्त्‌ 
पुरणे, गाडणे मिद मिद मिद, मिद्त्‌ 
[लपणे भेत, मेत्त मेत्त मेत, सेत्त 

येणे वा, वार वार वा, वार्‌ , वात्‌ 
वाकणे वांग वांग वांग, वांग्त्‌ 
पेरणे वाय वाय वाय, वाय्त्‌ 
ऐकणे विन विन विन, विन्त 
बरिकणे वीर वीर वीर, वौर्त्‌ 
श्रिवणे वेंज्म वेज्ञ वेज्ञ, वेंज्त्‌ 
विचारणे, मागणे वेल वेल बेल, वेल्त्‌ 
सोडणे साय साथ साय, साय्त्‌ 
खुपसणे सित सित्त सित, सित्त्‌ 
घालणे, सुट सट्ट सुट, सुट्ट 

कपडे घालणे 

धुणे सुतुक॒ सुतुक सुतुक, सुतुक्‍्त्‌ 
धरणे सुम सुम सुम, सुम्त्‌ 
झोपून उठणे सुल सुल सुल, सुल्त्‌ 
श्िरिणे सोंग सोंग सोंग, सोंग्त्‌ 


वरील कोलामी-नायकी क्रियापदे अगदी सभान आहेतच; पण काहो 
जागी क्वचित किंचित, फरक असला तरीसुद्धा पुढील नायकी म्हणून सांगित- 
लेली क्रियापदेही कोलामीहून वेगळी काढता येणे कठीण आहे. क्रियापदाची 
दोन उच्चारख्पे देण्याच्या पद्धतीमुळे एमेन्यूंना नायको वेगळी वाटलो असावी. 
कोलामीची व नायकीची पुढील रूपे समानतेला पूर्णाशाने जवळचीच दिसतील- 


मराठी कोलामी नायकी एमेन्यूंचे कोलामी शब्द 
बसणे उद उद्द, उत्त उद्‌, उद्त्‌ 


(सेतुमाधरावांनी आदिलाबादेकडील 
कोलासीचे प्रस्तुतरूप उद्देऊ ' दिले आहे.) 
लघवी करणे उंबल, उंबला  उंबुल उंबुल, उंबुल्त्‌ 
(किनवट-कोलामी :- उसुल; 
सेतुमाधवरावांचे रूप-उमडेड) 


| अनुक्रमणिका | दिता 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ळ्श नवभारत 


मराठी कोलामी नायकी एमेन्यूंचे कोलामी शब्द 
पाजणे उरूत उले उ्ते 
(एमेन्यूंनी ' अन्न देणे ' असाहो अर्थ दिला. 
* पाजणे * यातील भाव सांगताना ' भरवणे ' 
असा इाब्द सांगणाराने सांगितला असेल, 
* पाजणे ! शब्द सांगताना कोलामांता 
काहोशी लाज वाटलो असावी.) 
कडेवर घेणे ओंग ओंगिप ओंग, ओंग्त्‌ 
(कोलामीतील ' ओंग'चे प्रयोजक ) 
फुटणे ओड ओळ ओड्‌, ओड्त्‌ 
(“ळ*' ड' चा विपयंय) 
फोडणे ओट, ओट्ट, ओढ ओट 
सापडणे  ओपाड, टलार ओपाट आंबाळ, ओपाट 
(“ळ, 'ड? चा विपयंय, 
नोंदकर्त्याकडून ऐकताना प, 
ब चा घोटाळा झाला असावा. 
दोन्ही उच्चार परस्परांना जवळचे आहेत. ) 


ओड, ओट्ट, ओढ 
ओपाड॒ ओपाटट 


दुखणे ओय, ओया ओय ओय,ओय्त्‌ 
(प्रयोजक-ओयिप; कोलासी- 
नायकोत सारखेच. ) 

बांधणे काट काट काट, काट 
उगवणे कुरी कुर कुरी, कुरीत्‌ 
मोजणे कुल॒  कुल्ल (हित्त; किनवट भाग) कुल्‌ , कुल्त्‌ 
समजणे केल केल, केयिल, कायिल केल, केल्त्‌ 
जळणे, पेटणे तारी तार तारी, तारीत्‌ 
जाळणे प्रयोजक तारप ताराप तारप तारप, ताराप' 

(प्रयोजक ) त 
मरणे तिक तिक्क (हित्त ) तिक, तिक्‍त 
फिरविणे तिप तिप्प ( हित्त) तिपू, तिप्त्‌ 


(किनवट भागातील उच्चार: 
सेतुमाधवरावांनी दिलेला 
कोलासी शब्द- तिप्पेड, 3) 


| अनुक्रमणिका | नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे कहि” 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नायकी आणि कोलामी यांचे अभिन्नत्व ७३ 


ओढणे तिव तिव्व (हित्त) तिव्‌, तिव्त्‌ 
कपडे घालणे तोड तोळ तोड, तो 
(किनवटकडील कोलामी-तोळ) 
लोळणे नोलांग, नोलांग नोलोंग, नोलोंग्त्‌ 
नोलोंग 
गाणे म्हणणे पाड पाळ पाड, पाड्त्‌ 
पडणे पाड, पाट पाहू, पाटं पाड, पाट 


(एमेन्यूंना ' पाट 'च 
अभिप्रेत आहे) 


पाठवणे पाणाक पांक पांक्‌, पांक्त्‌ 

दोहणे, दूध पिंड [पड ी पिड, पिंडक, पिडक्तू. 
काढणे, पिळणे 

स्पर्श करणे पुड॒क पुळक पुडक्‌, पुडक्त्‌ 

पुरणे पुरिप पुरिप पुर, पुत 

वाढणे पेरग पेरग पेरग्‌, पेरेक्त्‌ 


(नायकोत अर्थ- पाळणे, पोसणे; 
: पेरग चे प्रयोजक पेरगिप' गृहीत 
धरून दिलेला अर्थ) 


भुंकणे पोड पोळ पोड, पोट्ट॒ 
चरणे मी सीय्‌ मी, मीत्‌ 
रुतणे, बुडणे मुंग मुंग मुंग, मुंग्त्‌ 
रुतविणे, बुडविणे सुंगिप म्‌प्प मुप, मृप्त्‌ 


.( हे प्रयोजक 'मुप्प' व 
। मुंगिप ? अज्ञा दोन्ही 


पद्धतींनी होत असावे) 
बोलणे मुड मुळ मुड, स्ट 
सारवणे मेंग मेघ मेग, सेग्त्‌ 


( महाप्राणयुक्‍त उच्चार 
हाही नायकोचा, किन- 
वट भागाचा विशेषच ) 
तासणे सेक सेक्क (हित्त) सेक्‌ , सेक्त्‌ 


| र] | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, 


मंडळ, वाई 


ऊ४ नवभारत 


चढणे सोक सोक्क (हित्त) सोक , सोक्त 

वरील क्रियापदांभ्रमाजेच पुढील नामाची हो स्थिती आढळेल --- 
मराठी कोलामी नायकी एमेन्यू : कोठामी शब्द 

उडी मिट, म्रिट्ट मिट्ट (द्वि) सिट, मिट्ट 


आणि हे शब्दसाहऱय ! 
डॉ. एम्‌. बी. एसेन्यू यांना पुढील नासांमध्ये किंचित फरक आढळल्यामुळे 
त्यांनी दोन वेगळ्या भाषा कल्पिल्या. पण पुढील नामावलोचे व शब्दाचे नीट 
निरीक्षण केल्यास कोलापमी व नायकी ह्या अभिन्न आहेत, हाच निष्कर्ष निघेल 
'पाहा -- न | 


-मराठी कोलामी नायकी ढ् मेन्यंनी 
[यकीतीळ शब्द एमेन्यूनी दिलेले कोलामी शब्द 


तेव्हा, नंतर आप्पुड आफुंड, आफुळ आप्पुड 
ऊन, उष्णता डब्बा डब्बा (स्सूर्याचीउष्णता) डबा (ऊन) 
होणे एई एर एर 
बांगडी गाज गाज गाझ 
खोकला डाग, ढांग ढाग डाग 
हझेपुट  तोका तोका तोके 
( किनवट-कोलांमीतील उच्चारही हाच ) 
देव दियाम दियास दिआम 
आपण नेएंड नेंड नेंड, नेस 
रक्‍त  नेत्तूर नेत्त्र नेत्र, नेत्तूर 
कोंबडा पोत पोत ( एमेन्यूंनी ' पोत'चे * ख्राड' व 


“* कोंबडा ' हे दोन अथ दिले म्हणून 
नायकोची रचना त्यांना वेगळी 
वाटलो. 


उडणारा किडा, पोत्ते पोत्ते 
2 ( नायकोत * मधमाशी ! असा अर्थ 


मधमाशी आहा नाही, म्हणून एसेन्यंना 
आंबा  भामडी, मांडी मासलीो टा ळे, न 

| . ('ळ', “ल 'चा विपयंय) 

घुंगरू मुंग मुंगे मुगे (एमेन्यूंचा अनुस्वार गळला). 


काळतोंडे वानर मुयी, मुय्य मुय स्‌य्य 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास; महरष्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नायकी आणि कोलामी यांचे अभिन्नत्व ७५ 


आत लोपाल लोदा (> आत), लोपाल ( ' लोपाला म्हणजे 
लोपा ( आतोल ) * आतोल *) 
बेळ हेड हेड एड 


तुक ! या शब्दाचा अर्थ कोलासोत ' माती ', “ धूळ ' असा आहे. नायवकीत 
“ जसीन ' असा जास्तीचा अर्थ एमेन्यूंनी दिला. म्हणून नायकी वेगळी ठरते असे 
नाहो. ' किटाव' (शोधणे) या कोलामी शब्दाला नायकीत “ किराय ! असा 
उच्चार आहे. इंग्रजी स्पेलिंगच्या फरकामुळेहो एमेन्यू गोंधळतात. रवव व 
असे स्पेलिंग करून त्या ' खेड्याक'चा अर्थ वाघ ( 0४' ) असा कोलामीत दिला 
आणि नायकोत ]र॥॥1०५] असे स्पेलिंग * खेड्याक'चे केले. ' खड्या त्या 
सराठी शब्दाचे हें कोलामीकरण आहे हे स्पष्ट आहे. ' नेंजेंग'चा अर्थ मांस, 
(सांसाची-) भाजी असा कोलामीत आहे. एमनेन्यूंनी भाजी * व * सांस असे या 
शब्दाचे अर्थ दिले. ग्रामीण लोक मांसाहारास ( उच्चवर्णीयांच्या सापेक्ष ) पाप 
समजून मांसाचे नाव टाळतात, हो वास्तवता लक्षात घेतल्यास * भाजी हा शब्द 
कोलामांनी * मांसाची भाजी? याच अर्थाने वापरला, फक्त “ मांस ' शब्दाचा 
समक्ष उच्चार टाळला. ' नांजूड ' (सांस) हा कोलामीतील शब्द एमेन्यूंनी दिला 
नाही; मात्र नायकीत ' नेंड्झ्‌ (नेंशू ) ' (> मांस) व *नेंजेंग ' (३ उिठांधा ) 
असे शब्द असल्याचे एमेन्यूच सांगतात. 

८ पांडे! या शब्दाचे दोन अर्थ हाती येताच पुन्हा एमेन्यू घोटाळले. 
: पांडे'चा अर्थ * पीक! असा आहे. नायकोत “* पक्व फळ असा अर्थे डॉक्टर- 
सजकुरांना आढळला. पण ' पक्व फळ” हेहो ' पीक! असून माहिती देणाराने 
तेवढाच एक अर्थ सांगितला असेल व दुसरा अर्थ ' पीक ' हा सुटला असेल. 
परंतु अज्ञा उदाहरणावरूनच एमेन्यूंना नायकी भाषा वेगळी वाटत गेली ! 

* डोंगली ' (गुपित गोष्ट) हा शब्द एसेन्यू- नायकोत * डोंगलिप' असा 
देतात. अर्थात * डोंगली'चे हे प्रयोजक आहे. ' व्टिर ' ( विंचू) चा उच्चार 
किनवटकडे ' दुंटोर ' आहे. हा फरक उच्चारभेदाचा आहे. ' तेलसो' (पांढरा) 
हा कोलामी शब्द किनवटकडे “ तेलोरी ? असा असून नायकीत तो '* तेवोळी 
आहे. 'ळ, र. ल 1 अेद तर संस्कृत व्याकरणज्ञांनी आधीच सांगितला असून 
तो तडुदूभव आणि भारतीय भाषांतून आढळतो. कोलामीतूनही असे घडते, हे 
आपण याच लेखात आधो पाहिले आहे. ' तेळेप' (धोतर) हा शब्द द्राविडीत 
: पांढऱ्या!शी संबंधित आहे. धोतराचा रंग पांढरा असतोच कौ ! ' तानेद' ह्या 


| अनुक्रमणिका | दर विळा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४ शत 
र्म व ी., 
ऱु ७ 
शर $ 3 
द्वारा प्राज्मपाठशाळामंडळ, वाई 


७६ नवभारत 


कोलामी शब्दाचे अर्थ ' काय' व “ काहीच! असे असून एमेन्यूंनी * काय 
एवढाच अर्थे दिला. सेतुमाधवरावांनी “ काय” हा अर्थ सांगितला असून 
नायकोत “ता? व ' तानेद' चा अर्थ * काय! असल्याचे एमेन्यूंनी सांगितले. 
आहे. ' तारंगुए ' वा तारंगुळ' चा घोटाळाही एमेन्यूंनी केला आहे.' नायकीच्या 
संदर्भात तो पुन्हा आवृत्त होतो. या शब्दाचा खरा अर्थ * काळीज ', 
हृदय ? असा आहे. एमेन्यूंनी * यकृत, ' पित्ताक्राय ? असा अर्थ दिला. किनवट 
भागात * तारंगुर * (प्रकृत, पित्ताहय) उच्चार असल्याचीही एमेन्यंची साक्ष 
आहे. ' तंगुळ ' हा शब्द नायकीत असल्याचे सांगून एमेन्यू आपला जुनाच अर्थ 
पुनरावृत्त करतात. 


“ घुम ' (जमणे) हा झाब्द नायकीत असल्याची एमेन्यूंची नोंद आहे. 
एमेन्यू ' गुप हा शब्द सभेसाठी देतात व “गुण एर! चा अर्थ ' जमणे ? असा 
सांगतात. “ घुंड, ' गुंड! ( दगड ) हा इहब्द एमेन्यूंनी ' गुंड ' व हिस्लॉप 
यांनी  घुंड ' असा नोंदविला आहे. घुंड ! नायकीत असल्याचे एमेन्यूंचे सांगणे 
आहे. कोलामी शब्द ' सुर्माक' (गुप्त गोष्ट ) हा नायकोत अगदो तसाच 
आहे. ' सुर्मो' (: ज्ञांत, चुपचाप) हा शब्द “शांत? असल्याचे एमेन्यही 
सांगतात. नायकोत “शांत? ' अर्थाचा  सुसम ' शब्द असल्याची नोंद आहे. 'सुर्मी' 
मध्ये स्वरागम होऊन ' सुसम ' शब्द तयार झाला हे स्पष्ट आहे. * सिन्नाम ! 
(लहान) या उच्चाराची एमेन्यूंना शंका आहे. मात्र नायकीत ते या शब्दाचा 
उल्लेख 811118 (111) असा करतात. 


“सिते * (रात्र, रात्री) शब्द एमेन्यूंना * सित्तेनातलंग ! 
स्वर्पात (कोलामीत) माहीत आहे, तर नायकीत ' सित्ते'चा अर्थ 
असल्याचे त्यांचेच कथन आहे. माझ्या इाब्दसंग्रहात 
व * सित्तेनातलुंग (सायंकाळी) असे शब्द कोलामी 
“सुन ' (धरणे) व ' कोराल (सुन) 
नायको वेगळी निघेलसे दिसत नाहो. 
दाकते ब किंचित अथंच्छटाही एखाद्या वेळी वेगळ्या उमट शकतात. ' काम? 
(वास) हा शब्द नायकोत तसाच आहे; पण सेतुमाधवरावांनी बाप! दाल्द 
कोलामीत दिला आहे. “ कांड ' ( दिसणे ) हा शब्द एमेन्यूंनी  कांडवत्‌ एर ? 
(दिसून येणे ) असा देऊन नायकोतही तसाच दाखविला आहे. कांडक्‌', हा 

१. भाऊ मांडवकर: कोलाम: पू. ३६४ 

२. भाऊ मांडवकर कोलाम: पू. ३९८ 


(सायंकाळी ). 
1 सायंकाळी 
* सित्तालुंग ' (सायंकाळी ) 
च्या संदर्भात आले आहेतः 
याही शब्दांच्या बाबतीत कोलामीहून 
थोडीफार उच्चारपद्धती वेगळी असू 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महारषट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञायकी आणि कोलामी यांचे अभिन्नत्व ७७ 


हाब्द देताता एमेन्यूंनी 'नायकीचे स्वतःचे रूप' असल्याची फक्त नोंद केलो; पण 
ते ' स्वतःचे वेगळेपण ! कोणते ते सांगितले नाही, कोलामोतील 'आरी', “ आर्रो ' 
(भीती) हा शब्द नायकीत “ आरी ' असल्याचे एमेन्यू सांगतात. कोलामीतील 
आरास ! ( भिणे ) हा शब्द नायकोत तसाच आहे. प्रयोजक * आरतिप ' असे 
आहे. एमेन्यूंनी मात्र ते ' आरसिप दिले आहे. 
साव्वी' ( गोड) हा शब्द कोलामीनायकीत समान असला तरी एमेन्यूंनी 

तो शंकास्थळी टाकला आहे. नायकीत तो ' सावाड ' (गोड ) असा दिला आहे, 
ते वेगळेच. ' साट्रा 'चा अथ ' खांदा ' असा असून नायकोच्या बोबतोत एमेन्यूंनी 
त्याचा अर्थ ' पाठ ' असा दिला आहे, ' सानीकुल 'चा खरा अर्थ ' लहान बहि- 
णीचा नवरा! ( - जावई ) असा आहे. एमेन्यूंनी ' सानीकुल? (अ.व. ) व 
“ सांजिन 'चा अथ नुसता ' जावई ' असा नायकोच्या संदर्भात दिला आहे 

नायव्कीत “एग ' ( पान) हा शब्द कोलामोप्रमाणेच आहे. ' रेडापा ' ( पंख, 
पाख ) हा हाब्द सेतु माधवराव ' रेप्पा' असा देतात आणि नायकोत तो ' रेप्या ? 
आणि ' रेवका? या स्वरूपात दिसतो. ' पुसा 'चा अर्थ ' मणी! असा असून 
'तो नायकी कोलासीत ' गळ्यातील हार असल्याचे एमेन्यूंचे म्हणणे आहे. खरे 
तर ' पुसा दोरा ' म्हणजे * गळ्यातील हार. ? ' पुंद' ( खांडूक ) हा शब्द 
नायकी व किनवट-कोलामीमध्ये “ पुन ! असल्याचे एमेन्यूंचे निवेदन आहे. पूव 

(फूल ) नायकोत ' पता आहे अशी एमेन्यूंची साहिती आहे. किनवट-कोला- 
सीतही “ पुता ' आहे. 


विपर्ययी ब आणखी तसेच काही शब्द 


* लामनी ' ( मोर ) हा कोलामीतील शब्द नायकोत * नसली * व लामनी 
अज्ञा रूपात आहे. ' नसली शब्द किनवट-कोलामीत असल्याची सेतुमाधवरावांची 
नोंद आहे. ' बुराम ? ( पूर ) हाही शब्द अलाच असून नायकोत बुराम व 
* पुराम' असे दोन शब्द त्यासाठी आहेत. 

वाही शब्द तर एमेन्यूंना माहीतच नाहीत, कोलासीतील “ लेना ' ( लहान 
सलूगा ) हा शब्द नायकोत असून एमभेन्यंनी ' लेंगा ! हा शब्द वासराच्या संबंधात 
दिला आहे. ' तोत ' नाही हा शब्द कोलामी ब नायकीत समान आहे 


" ब्रेटा ' (शिकार ) हा जब्द नायकोतठी तसाच आहे. पण एमेन्यूंनी 
“ वेट ! (शिकार) हा शब्द दिल्यामुळे त्यांना नायको वेगळी वाटलो असावी, ' वेट 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महारट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्ट नवभारत 


आय ? ( ञ्रिकार होते ) अज्ञी रचना ऐकून एमेन्यूंनी ' वेटाद संधू ' वेट ' शब्द 
अलग केला. वस्तुतः' वेटा -- आद यांचे एकत्रित रूप ' वेटाद ' ज्ञाले, त्यातही 
* घेटा 'च आहे. 
मराठीतून आलेल्या शब्दांची कथा 

मराठीतून आलेल्या कोलामी-नायकी शब्दांचीहो कथा होच आहे. मराठीतूत 
आलेल्या व कोलामीने उच्चारलेल्या ज्ञव्दांची रूपे नायकी-कोलामीत सारखीच 
आहेत. मराठो शब्द कोलाम लोक ( आवश्यकतेप्रमाणे) कधीकधी तसाच 
स्वीकारतात व सांगतात; किवा त्याचे उच्चारदृष्ट्या कोलासीकरण करतात --- 


कोलामी नायकी 

कोतसरा कचरा 

केळी केळी 

पाट्टे पाटी 

टापोर टापर ( वऱ्हाडी:- टापरऱ्ऱ्घंटा ) 

नांगलो नांगर ( नांगली हा शब्द कोलामी असून 


त्यासाठी समानोच्चारामुळे किनवट भागातील 
कोलासांनी ' नांगर! हा सराठी शब्द सांगितला 


असावा ). 
ल्प लिह ( वर्‍हाडी :-- लेह-- ल्हि) 
वेट्ट्याक वठुयाक ( वऱ्हाडी :-- वठठी ) 
सिरा, सिरास (रशिर) सिरा 
संग्‌स मुंगस्याक ( अ. व.-- मुंगस्याकेप ) ( एकवचनी 


व अनेकवचनी रूपे कोलामी-नायकीत 
समान आहेत. ) 


घुबड घुबड 
खात्याक खाती ( वऱ्हाडी :--- खाती >< लोहार ) 
कोल्ह्याक योल्ह्याक (क, गचा विपर्यय वा ऐकण्यातील 


घोटाळा दिसतो. ) 
नायकी - कोलामी एकच ! 
आतापर्यंतच्या वरील सविस्तर उदाहरणांवरून लक्षात येईलच को, नायको 


नावाची भाषा अस्तित्वातच नाही. तो कोलामीच आहे. एमेन्यूंनी सांगितलेल्या ह्मा 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे .. पि 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नायकी आणि कोलासी यांचे अभिन्नत्व छ्९ 


दोन्ही भाषा एकच आहेत. वरील उदाहरणे व चर्चा आणखी लांबवणे शक्य 
आहे. सर्वांचा सार हाच निघतो कौ, नायकी व कोलासी ह्या मित्व भाषा नसल्या- 
मुळे भाषाशास्त्रज्ञांनी त्या दोन वेगळ्या समजण्यात अर्थ नाहो, भाषक्रास्त्रज्ञांनी 
नायकी व कोलामी अभिन्न आहे, ती एकच भाषा आहे, या निर्णयावर यावे, 
हे स्पण्ट असून भाषाशास्त्र-क्षेत्रात हा वादविषय मुळीच उरू नये. माजे हे मत 
सो एनेन्यूंच्याच शब्दांच्या आधारे, अंतर्गत पुराव्यावरूनच सांडल्यामुळे माझे सत 
बिर्गायक़ ठरायला हरकत नाहीच. डॉ. एमेन्यू ( वकळे, कॅलोफोनिया ) यानाही 
माझी भूमिका माऱ्य व्हावी, अशी अलोकडील ल्यिती आहे. 

तेव्हा, नायकी नावाच्या भाषेचा वेगळा उल्लेख होऊ नये. कारण - 

नायको ही दुसरीतिसरी कोणती भाषा नसून ती कोलामीच आहे. 


> च ३.) 


र &. 3] व्र््य> 

(8८682258826082 3३50 ३002 20922 0080250006 6020060892 
ह रक क 3 (वक स वक रय वि वर 
32 

धि 


क प्राज्ञपाठशाळा-मण्डळ-ग्रंथमाला टे 
शः 0 3२ ग टी 
त धर्मकोर₹ 0 
ऱ््ः > य 
लु न छु लँ 
ह; संस्कारकाण्ड ऱ 
ऱ्टेर त ४9 
ि भाग १ ला > 
जा कर्झ्टे 


दै. सुपररॉयल साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 2१४ 


( र दि डं जु 
£४£. संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागात :3 
शू क कार व्र 3: 2 तरर 
(9 संस्कारांसंवंधी सामान्य विचार, गोत्र, प्रवर व सापिण्ड्य यासंवंधी 2 


४ विस्तृत आस्त्रार्थ, विवाहकाल, विवाहाचे प्रकार इत्यादि विषय ञलेळे शू 
(9 


८० आहेत. धमंद्यास्त्राचे आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱया संशोधकांस ७_ 
डि व प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे कटि 
व संग्राह्य आहे. श्र 
्भ ट:___ *. > क ग ळा हू डळ वि ४ 
(3 मसळण्यांच ॥ठकाण- माझूपाठशाळासंडळ, वाई स 
(4.1 4 त 


टं 


शह 
२८०य्र त्य च्या ्च्याश्य्& स्का स्काय 
9) हक फक्क दवना ढकला ढकला कक कच ढक दक टक्क टकर 


वठ 


शू 
५ | तै | 
ऱ्य 


“न 
श्व 
...) व्याल 
0)” 
कळि 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. प्रभाकर मांडे 


ठोककथांच्या उगमस्थानासंबंधीचा वाद 


मारतात लोककथांची प्राचीन परंपरा आणि भारतातोल कथांचे कथाविज्षेष 
( 810 09]० ) हे इतर देशांतील कथांतील कथांत तंतोतंत सारखे सापडतात. 
त्यावरून भारत हाच देश सर्व लोककथथांचे उगमस्थान आहे असे काही लोकसाहित्य- 
विज्ञारदांचे मत आहे. थिओडोर बेनफे, कॉस्किन, वगेरे विद्वानांनी लौकिककथा 
किवा पारंपरिक कथा या भारतातूनच युरोपमध्ये आणि इतरत्र गेल्या असे सिद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. थिओडोर बेनफे यांनी पंचतंत्रातील कथांचा प्रवास 
भारतातून युरोपपर्यंत कसा झाला आहे हे साधार दाखविले आहे. डॉ. केतकरांनी 
ढं प्राचीन महाराष्ट्र ! या ग्रंथात चंद्रहासकथेचा प्रवास वणंन केला आहे. डॉ. सेन 
यांनी त्यांच्या 0] 1161१18 111 13011४9) या ग्रंथात -- 

* |'॥७'8 18 110 ऐ0०ए७७ शिक्का) शोह्णोफ ७ (10 15५ 
१8७8 (19ए७)]०त तीठपणा ढाणे 888डॉळणी ]010188 (0 ४1010 
उ) 1९ एांततीठ 8४७९8. ७ ]ला0णा 107 ठ्णव्याणी 1. 10 
गत) 1900105 उगा उक्याळीवचिणगरित्र घात गि शाळे याळू0०89 
11१0७6 8 शकय) 11800. (0 ॥॥10 फडा, 810 68३'०18९त 
एप टाळ्या, 8106 उ झोवा१्ट (ल ॥.ाघी.य'8 01 गा 
1011ततील ४४७७ 0 1४ए'000.? 

_असे स्पष्टपणें प्रतिपादिले आहे. या विचारसरणीला इंडियानिस्ट थिअरी किंवा 
मारतम्‌लक सिद्धांत असे म्हणतात. था मताचा उद्गाता बेनफे हा असून कॉसकिन 
या लोकसाहित्यविज्यारदाने या सिद्धांताला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. त्याच्या 
मतानुसार जिप्सी लोकांनी भारतातून लोककथा पाइचात्य जगात नेल्या. 
[2019४2611888 : 


भारतमूलक सिद्धांताला ऑन्ड्यू लॅंग या मानववंश्ज्ास्त्रज्ञाने कडाडून 
विरोध केला. जगातील निरनिराळ्या भागात प्रचलित असलेल्या लोकक्यांचे 


कथाविशेष एकत्र असले तरी ते एके ठिकाणीच निर्माण झाले असले पाहिजेत 
असे नाही. तो म्हणतो--- 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


लळोककथांच्या उगमस्थानासंवंधीचा वाद ८१९. 


« तुषठ ]100 ७ हाणा 18७९05, 811117 दर्गा, 11६४0 
॥॥॥8 ]९ना गातलूभापेया]फ ७शणे४एढते 80 ]ए७ झाणपीच 
८081110 1110185 काते 8111141 1913)९8. ” 


लोककथांतील कल्पनाब्रंध जगातील निरनिराळ्या भागात स्वतंत्र निर्माण 
झाले आहेत अले अँन्ड्यू लेंगचे मत आहे. देवतकथांच्या उगमाविषयी सांग- 
ताना तो म्हणतो की एका विज्षिष्ट मानसिक अवस्थेतून या कथा निर्माणं 
झाल्या आहेत. या कथा केव्हा निर्माण झाल्या हे सांगणे जवळ जवळ अशक्य 
आहे. ज्या मानसिक अवस्थेचा एकेकाळी जगातील सर्व भानवांनी अनुभव 
घेतला त्या अवस्थेला १४11010०1० ९०॥ता101 ( पुरांगकथांतून संघेदित 
होणारी मानसिक अवस्था ) असे म्हणता येईल. त्या मानसिक अवस्थेचा 
सर्वांना अनुभव आला. त्यामुळे जगातोल सर्व सानवांमध्ये सारखी कथाबीजे 
असलेल्या कथादेवतकथा निर्माण झाल्या. यात जगातील सर्व भागात त 11७८७ 
घात एतायी]ली €एणप 0 र्ण ७ए]ए'७ ' झाले असे गृहोत धरले आहे. 

अँन्ड्य लंग यांच्या मालववंश्ज्ञास्त्रोय अभ्यासाला परेझर, टायलर यांच्या 
कार्याने चालना मिळाली. भिन्न प्रांतांतील आणि खंडातील माविवासाच्या उढींच्या 
अभ्यासामळे सर्व देवतकथांचे तसेच इतर लोककथांचे मूळ टाटममध्य (कवा मतांचे 
अवक्षोष यात असावेत अज्ञी मते मांडली गेली. परंतु नंतर झालेल्या मानववंशक्नात्त्र- 
ज्ञांनी ( ज्यात मॅलिनोव्हस्की, परांझ बोआस हे प्रमुख आहेत.) म प्रश्‍नाचे स्वरूप 
बरेच गंतागंतीचे (९011101९05) आहे हे समजून धेऊन त्याविषयी चर्चा केलो. 
फ्राँझ बोआस यांनी सांगितले कौ देवतकथाक्षास्त्र हे एक साध्या आज आदिवासी - 
मध्ये दिसून येणाऱ्या प्रथेत शोधता येणार नाहो. किंबहुना कथेचे मूळरूप शोधणे 
अदवाकयप्राय आहेः 

6 13०8६ 18 ठणाणागललत. जावा; गणाला कोत. अठ. 
७णट्टांग एग] 110७ 8711101106 0०0७8७ाएतिणा 01 गोच्चाा'ची 011910- 
1818. ७ 1९०0४11200 118 11680 ५७ घे वेड गोठा गया. 
31ेणाफ क$, 10 109 158 एला तता, 10 छए०पौत 3८४8 
1118810 (0 1110"016(8 घात 80७७11७ ॥॥७४.]] १७ 0७पा१ 0 तेए6 
१० झाला ०डकएथ 0118. 00 छा0फय. छते 1) ड"3याड घात 
13168 18 ७कण्या लीफ ००७1०३, घात (1810 118109 1051) ]108 
ठी ताडाए०ट्टाळॉ७ घात घढ्यागांणा 10108७ गाता], ग] 
ष्टी] जिप) जी छा छवाणठ्यीच्या आडी 8 0७9 दुणा6 

न. भा. ६ 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८२ नवभारत 


1110881116 (0 त560ए७, &1त शाह्या 18 0९19 10 ९12 
ळळच्यच्णण झाली एग] छयीलाते छ्या 8६8 छाडफळा (0 (110 
शथाल'8! ]700ल्या8 

डॉ. परॉल बोआस याने लोककथा निर्माण ज्ञाल्यावर त्यांचे 'त्रमण होते असे 
मान्य केळे आहे. त्या कथा ज्या ज्या प्रदेशात प्रवास करतात तेथील संस्कृतीप्रमाणे 
तिच्यात वदळू होतो. मूल प्रदेशाच्या सांस्कृतिक घटकांच्या ऐवजी नवीन प्रदेशाच्या 
सांस्कृतिक घटकांची कथेत वाढ होऊन कथा नबीन रूप धारण करते. या क्रियेला 
सं्रसारण असे म्हणतात. कथेचा प्रसार जरी सान्य केळा तरी कथांची निर्मिती वर 
सांगितल्याप्रमाणे स्वतंत्रपणे होऊ शकते. 1)01120110515 आणि संग्रसारण या 
दोन्हीही किया एकाच वेळी होऊ शकतात. एकच कथाविजेष असलेल्या कथा स्वतंत्रपणे 
निर्माग होणे अणि त्यांचे संत्रसारण या दोन्हीही क्रिया होत असतात. 

कथांचे मूळ एकच प्रांत आहे असे गृहीत धरून विवेचन करणे हे जितके 
एकांतिक तसेच एक कथाविशेष असलेल्या कथा वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्रपणे 
निर्माण ज्ञाल्या (120)9४०11058 चा सिद्धांत) हे म्हणणे देखील अट्टाहासाचे आहे. 

जगातील वेगवेगळ्या भागात लोककथांची निभिती होत असते आणि त्याचा 
प्रसार होत असतो. डॉ. सावित्री सरीन म्हणतात ' 1"0]] (8]68 छा 110111. 
ग त०]९10१611१ लाळ्या हते 8एश']1हा'७, 1101 ६] एक ए8 1301100500 
गी"01) ए0छारीढण]चा' ७०७११२७ 0' ठा][.ए'8 ? त्यांच्याच दाब्दात पुढे 
सांगावयाचे झाल्यास असे सांगता येईल को “111० 101]-18]65 १160 1)01'000"0त ी 
४0०७४ १॥ 1०9] ठाल्क्ताल्त” लोककथा आणि लोकगीते यांमधील 
कथाबीजे आणि कल्पनाबंध एका देशातून दुसऱ्या देशात किवा प्रांतात प्रवास 
करतात, हे जसे खरे तसेच तेथोल लोकजीवनातून देखील काही कल्पनाबंध 
होण्याची क्रिया सतत चाळू असते. स्टिथ थॉम्पसन यांनी त्यांच्या ]'00118168 
या जगदविख्यात शपाताल ० ]ल ती ताळोळात (0 हातत 
हा शत ताचा पता गात हातेचाज्यावतबादी हना तची 
आहे हे दाखविले नाहे. फरॉज्ल बोआस यांनी व्य ता दन्दोन अधिक 
हे अधिक प्रमाणात एकमेकात मिसळतात हे शनतरयीत, न्न च्या गल गि 
अभ्यासाने कोणकोणत्या पर्यायात एखादा विशेश क ह कळ 
येते तर कल्पनाबंधाच्या सृचीमळे कथातील मल हव तडती दे. लालातिता 

दुष्ट्या एकत्र क ७. २५ "पाता मूलघटक एकत्र, संगतवार आणि 
विषयदृष्टया एकत्र करून जागतिक लोककथांच्या अ. 

अभ्यासकाला साहित्य 


म 
नमाण 


डड 
/ यी 
२. नावर ह 
च त चर र हू 
ज्रे॑| ७५ त १९ 
न्ट« हिअमृतमहोत्सवीईी >> 
| | ८ बोळ व्ष कि 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास *: देवळ ओफ 
त्स वी क क 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 08 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


लोककथांच्या उगमस्थानासंबंधीचा वाद ८३ 
उपलब्ध करून देता येते. त्यामुळे कोणत्याही एका प्रदेशातील लोककथांचे स्वरूप 
पहावयाचे असल्यास तेथे प्रचलित असलेल्या कथाविशेषांकडे पाहाणे जसे 
आव्यक ठरते तसेच तेथील लोककथांतूल आढळणारे कल्पनाबंध सूत्रबद्धपणे 
दाखविणे महत्वाचे ठरते. 


जगातील निरतिराळ्या भागांतील कथाविशेष आणि कल्पनाबंध यांचे 
स्वरूप पाहिले तर त्यात साम्य आहे असे दिसते. सारखेच किंबहुना एकच 
कल्पनाबंध सवंत्र पसरले आहेत. या वस्तुस्थितीचे स्पष्टोकरण करताना या लोक- 
कथांचे मूलस्थात कुठे तरी असावे आणि तेथून त्यांचा प्रसार ज्ञाला असावा किंवा 
सारख्याच कल्पनाबंधांचा उगम एकाच वेळी निरनिराळ्या ठिकाणी ज्ञाला असावा 
अक्षी परस्पर विरोधी मते सांडली गेलो. 


पुराणकथा किवा देवतकथा यांच्या उगमसासंबंधीची आणि त्याच्या सूल- 
स्थालाविषयीची निरनिराळी मते पाहिल्यावर लॉर्ड रेग्लन या संबंधीचे मत पहाणे 
उपयुक्‍त ठरेल. त्याने पाश्‍चात्य पुराणकथांची पुराणवीरांची उदाहरणे घेऊन त्यांच्या 
जीवनातील घटनांत साम्य आहे हे दाखविले आहे. 0१श)1&, 1981118, 
०18, एल'80)88,  उ०३0. उ) अणण, 181008, 
8010103. लाऱ'808, १11010, £आा&, ००४०], 105868, 
1111201, १11 वगेरेंच्या जीवनकथात खालीलपैकी काहो देशिष्ट्ये दिततात 
असे त्याते सप्रमाण दाखविले आहे ते विज्ञेष खालीलप्रमाणे आहेत: 


१. पुराणवीरांची आई ही राजकन्या असते. 

२. तो राजपुत्र असतो. आणि- 

३. त्याचे भामा राजकुलातील असतात. 

त्याचा जन्म अलोकिक 

५. देवाचा पुत्र म्हणून ख्याती 

६. त्याचे वडील किंवा आजोळकडचे लोक त्याला त्याच्या जन्माचे वेळोच 
ठार मारण्याचा प्रयत्न करतात. 

७. अलौकिकपणे किवा दिव्य देहाने तो सुटतो. 

८. वनवास किंवा घरून दूर जाणे. 

९. त्याच्या बाळपणादिषयी माहिती नसते. 

१०. तरुण झाल्यावर तो परत येतो किंवा भविष्यकाली त्याच्या होणार 
असलेल्या राज्यात जातो. 


| अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


“न हुलनहोत्सवी >२७ 
ण क र 
पल, 
“कु 
1 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


१५ 


८४ नवभारत 


११. दुसऱ्या राजावर, किवा | आणि राक्षसावर, रानटी जनावरावर विजय 
मिळवून किंवा दिव्य पराक्रम करून- 

१२. राजकन्येश्षी बिवाह करतो. 

१३. राजा बनतो 

१४. काही काल ल्यायाने राज्य करतो. 

१५. कायदे पाळतो व पाळावयास लावतो. 

१६. नंतर तो देवकृपा गमावून बसतो किवा । 
आणि प्रजेचा विश्‍वास गमावतो. 

१७. राजगादोवरून अणि शहरातून काढला जातो. 

१८. गूढ मृत्यू. 

१९. बहुधा हा गूढ मृत्यू डोंगराच्या किंवा टेकडीच्या शिखरावर 

२०. त्याची मुले त्याची वारस होत नाहोत. 

२१. त्याचे शव जाळण्यात येत नाही, 

२२. त्याला देवत्व प्राप्त होते किंवा पावित्र्य प्राप्त होते, 


परंपरेने चालत आलेल्या पुराणवौरांच्या जीवनातील विविध घटनांचा अभ्यास 
करून लॉड रॅग्लन या निणंयाला आले को- ' [11०16 18 110 1ए80111681101) 
1०' 0011७01117 (॥७. ६11७ 0 (11086 1161068 ७७७ 168] ])1९50118, 
07 च्च घय ण निळ हाल खी शाला ळफागाड 1] 
1180109) 10॥॥10891101)8. ! त्याच्या मते हे पुराणवीर - 

* छळ शल्य (॥]७ ]ठ'005 ठे ए'801(11, १७10 
०फंछार्‍81]5 10 गोळ्या 0. 8०प, छत. हाव, 5&ळाट8 छडा 
9000113 110 01 चिड छी एशराछ) झा 8, गो्गा,! 

या सर्वाचे मूळ जगदुत्पत्ति-विधी आणि त्याचाच एक भाग असलेली 
जगदुत्पत्ती कथा यात सापडले. जगाच्या निर्मितीसाठी आणि अभिवद्वीसाठो 
झालेल्या यज्ञात या पुराणवीरांचा उगस शोधता येतो, असे 0151 यांचे 
देखील मत आहे. नियमित कालानंतर स्वतःच्या इच्छेने जगाच्या संभरणासाठी 
बळी जाणारा राजा हा सर्वे संस्कृतीचे सूळ आहे. या थन्नसंस्थेलाच नंतर 
सांकेतिक मेधाचे स्वरूप प्राप्त झाले, नरमेधाचे फिवा बलिप्रथेचे अवशेष 
आजच्या रूढीतही आढळून येतात. 

भारतातील पुराणवीरांच्या जीवनकथेचे 
लॉड रॅग्लन यांनी दिलेल्या 


घत छाप 


सूक्ष्म दृष्टीने परिशीलन केले तर 
२२ वेश्षिष्ट्यांपेकी बरीच वैशिष्ट्ये येथील 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


छोककथांच्या उगमस्थानासंबंधीचा वाद ८५ 


पुराणवीरांच्या जीवनात दिसून येतील. अलौकिक जन्म, राजपुत्र असणे, 
मामाकडून किंवा आजोळच्या माणसांकडून हत्येचा प्रयत्न होणे, देवी रूपाने 
सुटका, वनवास, राज्यारोहण, प्रजेची इतराजी, राजपदाचा त्याग करावा 
लागणे, गढ मृत्यू विवा मृत्यूविषयी काहीच माहिती नसणे व शेवटी देवत्व येणे 
हे सवे विज्ञेष भारतीय पुराणवीरांच्या जीवनव्हथात आहेत. हे सर्व यज्ञपुरुष 
असावेत असे वाटते ते यामुळेच. लॉड रंग्लनच्या मताप्रभाणे जगदुत्पत्तिविधीत 
( ७७901 ७) किवा यज्ञांत नियसित कालावधीनंतर बळी जाणाऱ्यांना 
देवत्व प्राप्त ज्ञाले. जगातील सव पुराणबीरांना देवत्व प्राप्त झाले आहे. सानवी 
जीवनाच्या संभरणासाठी स्वतःच्या इच्छेने बलिदान करणाऱ्या जीवनाभोवतो 
अद्भुताचे वलय निर्माण होऊन त्यांना अलौकिकत्व येणे साहजिकच होते. 


यज्ञातून लोककथांचा उगम 


जगातील सव विधी, संस्कारक्रिया, कथा, वगेरेंच्या मुळाशी जगदुत्पत्ति- 
विधी असलेला हा यज्ञ आणि यावेळी सांगितली जाणारी कथा हेच असले पाहिजे. 
या विधीच्या वेळी जे नाट्य साकार होत असे त्यात जनावरांची किवा राक्षसांची 
भयानक दिसणारी रूपे घेऊन माणसांनी नाचणे, युद्ध करणे इत्यादि गोष्टी होत 
असाव्यात. यातूनच लोककथातील कल्पनाबंधांची निमिती झाली असे रॅंग्लन यांचे 
म्हणणे आहे. पक्लूंनी बोलणे, रूप बदलणे, राजपुत्राचा गृहत्याग, त्याला 
राजकुमारींनी वरणे, जन्म अद्भुतपणे होणे जसे फळातून किंवा देवताप्रसादाने, 
वरे कल्पनाबंध निर्माण झाले असावेत. लोककथांचा उगस या मतानुसार यज्ञातून 
झाला असावा आणि बळीराजाच्या जीवनाविषयीचे कल्पनाबंध हे यज्ञसंस्थेच्या 
नरमेध प्रथेइतके प्राचीन असावेत अशी अनुमाने साहजिकच निघतात. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परासदा 


प्रा. एस्‌. एस्‌ . भोसले एम्‌. ए. 


आनेद यादव यांची - 
६ नने 9 ग 
गातावळा १ (काही बिचार) 


आनंद यादव यांची ' गोताबळा ' कादंबरी रूढार्थाने प्रादेशिक असली तरी 
सच्चार्थाने तिला प्रादेशिक म्हणता येणार नाही. प्रादेजषिकतेच्या भल्याबुऱ्या 
मर्यादात असल्याचा आभास ती निर्माण करोत असलो तरी प्रत्यक्षतः आभास 
कायम राखून, त्या मर्यादा उचकटण्यामध्ये तिने चांगले बश मिळविळे आहे. 
हे तिचे यश कथावस्तूच्या बीजात, त्या अनुषंगाने कथावस्तूकडे पाहुण्याच्या 
लेल्काच्या कलात्म अभिजात दृष्टीत आणि त्या अनुषंगाने, आत्मीय अलिप्ततेले 
अनुभव अभिव्यवत करण्याच्या रीतीत आहे. 'गोतावळा' चे आख्खे कथावीजच 
एका उत्कट व्यापक दुःखाला विलक्षण पोटतिडिकोने हात घालते. हे डःख 
निमित्तमात्र “नारवा'चे - एका शेतमजुराचे आहे- पण वस्तुत्तः ते ळाळ्या आईसाठी 
काबाडकष्ट असणार्‍या, ज्षेती पिकविण्यासाठी हाडाची काडे करणाऱ्या कष्टकरी 
शेतकऱ्यांचे, शेतमजुरांचे दुःख आहे. त्याला केवळ * नारवा ! चौच सर्यादा नाही. 
नारबासारख्या समस्त ' समष्टो! ची तो व्यथा, वेदना, डुःख आहे. त्यासाठी 
* नारबा ' हो व्यक्ति साधनसात्र म्हणून येते आणि ' नारबा ' प्रतिनिधीरूप 
बनून अवघी समष्टी दाखवून जाते. त्या दृष्टीने हे डुःख सवेस्पर्शो, सावकालिक 
आणि मरमंभेदी आहे. मूलतःच ते तलस्पर्शा असल्याने त्यामधील ताकद दाहक 
आहे, हृदय विधून टाकणारी ञहे. यादवांनी ' मोट ! सधील अलिप्रततेने त्याची 
तीब्रता अधिक गतिमान केलो आहे, त्यामुळे शेतकरी जीवनातील चिरंतन 
दुःखाचा भगभगता प्रत्यय ' गोतावळा ' मधून मिळत राहतो. 
गोतावळा एक समुह चित्र 


* गोतावळा ' चौ कथा ( पण आपण सभजतो त्या अर्थाने ' गोतावळा 'ला 
कथा/कथावस्तु आहे का? ) ज्या कालखंडात घडते तो कालखंड जने जात 
आहे, नवे जागा करून घेत आहे असा संक्रपणावस्थेतला आहे. काळाचा प्रचंड 
पाणलोट झपाट्याने सेलांमागून मेळ सागे टाकीत पुढे धावतो आहे. नव्या- 
जुन्याच्या जगण्या-मरण्याला खळ नाहो, खंड नाहो. कालचक्रात अवघ्या जीव- 


जगताची भोवळ आणणारी गरगर सतत चालू राहिलो आहे. घोषणामागून 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे कि. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशी वि 


घोषणा होताहेत, मागे पडताहेत. नवे जीवन, नवे तंत्र, नवे विचार यांचे सतत 
अभिसरण सुरू आहे. हरित्‌ क्रांतीच्या घोषणेपाठोपाठ जुन्या शेतकोतंत्राचे हळहळू 
उच्चाटन होते आहे. त्या जागी यांत्रिक शेतीचे तंत्र मूळ धरू लागले आहे. 
त्यामुळे अवतीभोवतीच्या, सजीव-निर्जीव,, एकूण साऱ्याच परिसरावर गहिरे- 
उथळ परिणास घडले आहेत, घडताहेत, घडू लागले आहेत. काही परिणास 
ज्ारीरिक़ आहेत, काही बोदिक तर काही मानसिक आहेत, काही वेदना असूनही 
वेदनातीत आहेत. ही सारी घालमेल, हा सारा उचंबळ स्वतः त्यात गुंतलेले 
असूनही, गुंतळेपण थोडे तिसरडे करून तिखळ कलात्मव्ह अनुभवाच्या पातळीवर 
टिपण्यात लेखकाने सोठे यक्ष घेतले आहे. “ गोतावळा मध्ये जे काही घडते ते 
फार कसो, कितीतरी थोडे, पण घडणाऱ्या थोड्याशाचेच * नारवा 'वर- त्याच्या 
प्रवृत्तीच्या समष्टीवर- जे ओरखडे उठतात, परिणास मुद्रित होतात ते विलक्षण 
ब्रत्ययकारी आहेत. ओढ्यानदीकाठो उभ्या राहिलेल्या गाईच्या पाठीवर अलगद 
हात टाकावा, तिने किंचित्‌ अंग बाहारल्यासारखे करून प्रतिकार नोंदवावा, 
नोंदवता नोंदवता अर्धवट सान सागे फेकून संथपणे पुनः रवथोला लागावे, 
८ शोताबळा'ची तशा संथ गतीची बीण आहे. सात्र त्यातून मुद्रित होणारे 
परिणाम कोऱ्या करकरीत स्लेट-पाठीवर नव्या पेन्सिलीने रेघा ओढताना, 
अंगावर शहारे आणणाऱ्या कचकचीसारखे आहेत. “गोतावळा'ची ही परिणामक्षमता 
अस्वस्थ करणारी आहे. 

: गोतावळा'ला तज्षी कथा नाहो, कथावस्तु नाहा. ते आहे एक सम्यक्‌ 
- समूहचित्र. रामू सोनवडा, नारबा, सित्या, शिर्वालग, म्हालिंग, सोन्या नी चाण्ण्या, 
नाम्या, वाघ्या, चंपी, म्हारत्या, राजा, ही काही माणसे आणि काही जनावरे, 
त्यांच्या परस्पर भावासंबंधाचे ' गोतावळा' हे ससूहगान आहे. त्यामध्ये नारबा एक 
पुल आहे, केंद्रस्थानी आहे, पण तो त्याचा ' नायक' असेच काहो नाहो. या 
समहगानातील भरत्येक अणुरेणु - मग तो सजीव-निर्जीव कसाहो असो- स्वयंभू, 
स्वतंत्र आणि स्वसंवेद्य आहे. त्याची म्हणून त्याला एक व्हळा आहे, त्यांच्या 
त्यांच्या म्हणून अस्तित्वाच्या कडांना त्यांचा असा स्वतःचा अर्थ आहे. पण 
प्रत्येकाची “ वळ ' अगदी स्वतंत्र आहे, जात्याच निराळी आहे, व्ादंबरोच्या 
सथळ्यातूनही ती प्रकट होते, लपत नाही. म्हणूनच * नारबा *चे महत्त्व, 


तानभान आणि गोरव हा एकूण कादंबरीच्या संदर्भात अत्यंत थोडका आहे, 
चिमूडभर आहे. जे म्हणून पुष्कळ भरून राहिले आहे, जमीनअस्मान व्यापून 
उरणारे आहे, ते भूमिहीन कष्टकरी शेतकऱ्याच्या, नेहमी पिळवटून निघणाऱ्या 
जीवनातील चिरंतन दुःखाच्या अंगाराही निगडित आहे, त्वाच्या धगधगीत 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई 


ट्ट नवभारत 


प्रत्ययाशी संबंधित आहे. ' गोतावळा'चे सारे आकाश या भेदक प्रत्ययाने व्यापुन 
उरले आहे. साहजिकच ' गोतावळा ? मधील कथेला / कथावस्तूला तसे महत्त्व 
नाहो. तिथे एक दृष्टी आहे, आणि अनेक प्रसंगचित्रातून लेखकाने तो टिपण्याची 
खटपट केली आहे. अनुभवाची सच्ची प्रतीती बंदिस्त करण्याच्या दृष्टीने, 
सांगाडा म्हणून कथावस्तूचा जो काही उपयोग असेल तेवढा वगळता लेखकाचे 
त्याकडे फारसे लक्षच नाहो. गरजेपुरता व्यवहार जमल्यावर ते लक्ष्य बनविण्याचे 
कारणही उरलेले नाही. लेखकाच्या कलात्म मानाने टिपलेली ही नेमकी अचूकता 
त्याचे वधिष्णु यज्ञ सांगते. 


गोतावळा : प्राणिसृष्टीचे रंगगंध 


“ गोतावळा च्या सुरवातीलाच कोणी पाहुणा सालकाना यांत्रिकीकरणा- 
संबंधी सल्ला देतो आहे. पण त्यातील काहीच भालकाच्या- रामू सोन- 
वड्याच्या- गड्याच्या लक्षात येत नाही. तो सालगडी ढोरगडीच आहे. त्या 
दिवसापासून मालकाचे गुरांबद्दलचे प्रेम आटू लागले आहे हे मात्र त्याला 
जाणवते आणि त्या गुरांबद्दल नारवाची होणारी घालमेल वाचकांना उसजू 
लागते. असा हा मालक रामू सोनवडा, एक सधन शेतकरी कोल्हापुर 
पासून धाबारा-मलाच्या पट्ट्यातल्या खेड्यात राहणारा. तिथे त्याची स्वतःची 
जमीन आहे, मळे आहेत. भला दांडगा बारदाना आहे. साहजिकच 
गडोमाणसे, गुरेढोरे, पोकपाणी अजया सगळ्याच बाबतीत मोठी उस्तवार आहे. 
ती मोठ्या जिवाभावाने करणारा नारबा हा सोनवड्याचा गडी. तो विदवासू 
आणि इमानी चाकर आहे, तसा साधा आणि सरळसोट माणूस 
स्वतःच्या मनाची जीवघेणी वेदना तो स्वतःच सांगतो, आणि था 
वेदनेला अवेयक्तिक-सार्वकालिक रूप लेखक देऊन जातो. त्याचे असे घडते. 
एके दिवशी, रामू सोनवडा जमिनीच्या मश्यागतीची सारी जुनी साधने नष्ट 
करून “ट्रॅक्टर ' सारखे नवे आधुनिक यंत्र शेतात आणतो; आता हळूहळू जुने 
जाऊन नवे येणार, येत आहे, येत राहणार याची ती शुभ नांदी असते. भात्र 
नेमकी ही शभनांदी नारबाला अतीव वेदनाकारक होते. या एकाच घटनेत 
नारबाच्या मनोवेदनेचे सारे मूळ दडलेले आहे. वस्तुतः तसे पाहता, सर्वसामान्य 
दृष्टोने हे घडणे मोठे नाही, एकूण जगड्व्याळ रूपाचे दर्शन घेता तर ते खासच 
मोठे नाही पग जेवटी कुठल्याही गोष्टीचा लहान-मोठेपणा, तौत्रता-मंदयणा 
हा परिस्थितीच्या संदर्भात, ज्याच्या त्याच्या व्यक्‍्तित्वाशी निगडित असणार, 
साहजिकच “गोतावळा ' मधोल़ सारे घडणे नारबाच्या एकूण व्यक्तित्वाझी 


आहे. 
व्यक्‍तिगत 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशे द्द 


निगडित आहे. नारबाचे व्यक्तित्व हाच ' गोतावळा ' चा केंद्रविदू आहे. 
त्यातूनच नारबाच्या वेदनेचे सारे उफाळ अंत:प्रवाह उगम पावतात, प्रवृत्त- 
दृष्ट्या त्याच्या * जाती 'च्या माणसांना जाऊन भिडतात, वाचकाला हालवितात. 
व्यक्तित्वाची कोंडी फोडून अ-व्यवितित्वाशी एकलग सामंजस्य घडण्याने हे होतेः 
नारबा हा गडीमाणूस आहे. तरणाबांड जवानगडी. रामू सोनवड्याकडे त्याचा 
राबता वीस वर्षाचा आहे. ना आई ना बाप. ना बहोण, ना भाऊ. एकटा 
सुंभगडी, बायकूची वांछा असली तरी तिची प्राप्ती नाही. वास्तविक त्याच्या 
धन्याने * किती डाव सांगिटलं. पोरगी फेना बघून आणतो, ? पण ते सगळे 
खोटेच, अंगात * ढोरागत रग? असूनही मालकाने त्याला बिनवायकूचा ठेवला. 
सालक पोटाला भरपेट घालीत होता, कुठ्ठे काहो कमी करीत नव्ह्ता. पण 
नारबाचे ' दोनाचे चार हात काही करून देत नव्हता 7 त्यात सालकाचा फार 
मोठा काहो हेत्‌ होता असे नव्हे पण करतो म्हणत होता ते त्याला करणे जमत 
नव्हते. नारबाला त्याचे फारसे काही वाटत होतेच असेही नव्हे पण वाटे 
तेव्हा सारी ध्याई पेटून उठे. स्वतःच्या भयानक एकलेपणाचे त्याला अपार 
दुःख होई. त्यासाठी गुराढोरांची संगत हा विरंगुळा होता. परिस्थितीने त्याला 
त्याची जमावट करावी लागली होती, मळ्यात, माणसापासून दूर राहिल्यामुळे 
त्याला त्याची आव्यकता भासली होती किवा सेक्स ' च्या पूर्तोचे सूत्र 
शोधण्यासाठी त्याने हो गुंतवळ निर्साण केलो होती असे म्हणता येणे शक्‍य आहे. 
“ झवतीनं गोतावळा वाढला तो या ढोरागुरांचाच. गायी, म्हक्ली, रेडे, घोडे, 
कुत्रे, कोंबडे, शेळ्या-मेंढ्या . यांचा. तोच नारबाला प्रिय.” हे म्हणणे त्याचे 
प्रमाण. गुराढोरांचे संसार नारबाने सांभाळले, जोपासले, गुराढोरांच्यासाठी 
त्याच्या मनात उदंड सहानुभूती, अपार माया. मुके पश्षुपक्षी त्याचे सवंस्व. त्याच्या 
नात्यागोत्याचीच ती माणसे. रक्ताने जोडलेली. नारबाचे जीवन सजीत असून 
मुके आहे आणि पशुपक्ष्यांचे जीवन मुके असूनही जिवंत आहे. आईच्या मायेने 
मूकपणे नारबा जनावरांचे हवेनको बघतो. दुखलेखुपले जाणतो. तो त्यांच्याशी 
बोलतो, हल्तो-डुलतो. त्यांचे दुःख ते याचे. गुरे नी नारबा यांच्यात अंतरीची 
ओढ, संपूर्ण अद्वेत, साहजिकच ते भंगेल असे काही घडण्याच्या नारबा पुरा 
विरोधी आहे. ओढ संपेल आणि ओढ लागेल असे काहोहो करायची, 
स्वीकारायची त्याची एवढीशिही तयारी नाही. मनाने सनातनी, अंधश्रद्धाळ 
आणि पुराणप्रिय नारबा तस्साच राहणार - कालोचित गोष्टही करायला नाकार- 
णार हे उघड आहे. त्याची ती प्रहती आहे. मुळात काळाचा घटकच अमान्य 
असणारी नारबाची प्रकृती आहे. साहजिकच नारबाला आधुनिक विद्या ठाऊक 


| अनक्रमणिका | ०८ 
१ का मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, 


र्‌ 
कै 
[1 
श 


मंडळ, वाई 


२० नवभारत 


नाहो, प्रत्यक्ष न शिकताही मनाने त्याची चाहूल घेता येते; मन:परिवर्तन 
होऊ जझकते याची नारबाला जाणीवच नाही. साहजिकच त्याचा दृष्टिकोन- 
प्रामुख्याने शेतीविषयक दृष्टिकोन - परंपरागत असल्याने ट्रॅकटरचे महत्व किंवा 
आवड्यकता त्याला समजू शकत नाहो. परंपरा आणि सनातन सूल्ये प्रमाण 
मानणारे त्याचे भावविवज्ञ मन परंपरा राखून करावयाच्या प्रयोगांनाही पारखे 
आहे. त्यामुळ शेतीमधील नवे यंत्रप्रधान परिवर्तन त्याला कुठे भिडत नाहो; 
त्याला ते राक्षसी वाटते. त्याच्या दृष्टीने ते बद्धी, ज्ञान व आवाका यापलीकडचे 
असल्याने त्याचा अस्वय-अर्थ लावीत बसण्याची त्याला गरज नाहो. जरूरही 
नाहो. जे घडते ते बरे नाहो, विताहकारक आहे. एवढेच त्याला समजते, 
उमजते. तेवढीच त्याच्या सनाची कक्षा रंदावते. त्यातुनच त्याचे हळुवार, 
विलक्षण संवेदनाक्षम मन उल्गडत जाते. एकाकीपणाची आच झोंबी घेत 
राहते. हे एकाकीपणच गुराहोरादी प्राणिसृष्टी घ नारवा यांना नातेवाईक बनविते. 
ते इतके दृढ घट्ट असते की त्या गोतावळ्यातून बाहेर पडणे नारबाला सअवंस्वी 
अशुद्ध आणि अवघड होते. स्वतःच्या जीवनातील एकलेपणा विसरण्यासाठी 
गुराढोरांची उस्तवारी करण्यात तो जीव दवडायचा प्रयत्न करतो. या जीव 
दवडण्यातूनच पशुपक्षी, वनस्पती, निसगं यांच्या जगात अहनिदा ज्या प्रक्रिया 
डतात त्या तो सृक्ष्मरीतीने टिपून देवू ज्ञकतो. मनाच्या या आत्यंतिक 
सुसंवेचच रचनेमुळेच त्याला कधो कधी, ' आभाळाचं पिल्लू होऊन त्येच्या पखा- 
बुडी जावंसं ' वाटते, अंतराळी व्हावंसं वाटतं. समदं न्याहाळाबं, क्रवाळावं, 
उरासंगं धरून मिठी मारावी ' अक्षी उत्कट इच्छा होते. समद्या साळभर, 
रानभर, उसावरनं, पिकावरनं तरंगत फिरुन यावं, * अत्ची तोत्रतेने जाणीव 
होते. त्यातूनच प्राणिसृष्टो, निसगंसृष्टो यांच्याशी नारदा संपुण तदाकार होतो. 
त्याच्या आध्यात्मिक मनोरचलेची ती साक्ष नव्हे, मन रमविण्याचा त्याने 
शोधलेला आणि त्याला अलगद मिळालेला तो सार्ग आठे. त्यामळेच रास 
सोनवड्याचा-मालकाचा - बदलता नूर बघून ग्रांवरचो माया नारबाला 
पातळ करता येत नाही, आणि मालक झुलवतोय हे पटत असुनही, पूर्वीच्याच 
विश्‍वासाने ' आपल्याला एक सोन्यासारखी बायको असावी, एक छोटं 


सं घरकूल 
असावं, त्यात दोन छबकडी बागडावीत,? हे त्याचे स्वप्न त्याला विसरता येत 


नाही. खरे तर ते त्याला सुखावण्याऐवजी दुखावतच असते, पण त्याचा 
लळा विरत नाहो. त्यातूनच * गोतावळा ! जमत जातो. वस्तुतः राम सोनवडा 
हा गोतावळ्याचा खरा मालक, त्याने जमविलेला तो सारा सराजाम, पण 
जमविण्याखरीजची मालकाची शुष्क कतुंको सोडली तर या गोतावळ्यात प्राण 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्त १८ ग डर व. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक परामठो ९१ 


ओतून त्यास सूत्रात बांधणारा, एकजीव करणारा राहतो तो नारबा. पण 
यांत्रिकतेखाली त्याच्या भावभावनांच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत तर अत्यंत 
व्यवहारी, हिशोबी आणि रोखठोक मालकाने, स्वतःच्या फायद्यासाठी बिचाऱ्या 
नारवाला बिन बायकूचा ठेवला असल्याने त्याच्या भावस्वव्ताला वाळवी लागली 
आहे. मायेचा लवलेंश नसलेल्या मालकाला कळते ती केवळ पैज्ञाची माया. नारबाने 
सात्र सर्वसाधारण माणसांना अपरिचित, स्वतःसाठी जगावेगळे जग निर्माण केले 
आहे. त्यात तो पुरा-पुरा बुडून गेला आहे. या पुऱ्या बुडण्यातूनच ' गोतावळ्या ला 
एक चिरस्थायी आणि सवंस्पर्धी बेठक लाभली आहे. 


गोतावळा : * सेक्स! बे आसक्त रूप 

: गोतावळ्या' त, नारवा आणि त्याचे सगेसोयरे यासधील मनस्वी प्रीति- 
भावनेची-भरेमाची नव्हे-प्रचीती मिळत गेली आहे. त्याने अवघे स्थिरचर 
रसरशीत, संजीवक बनले आहे. अचेतनातून साक्षात चेतन्य निर्माण करण्याइतकी 
ही अनुभूती सर्वकष आणि सर्वस्पर्शी आहे. इथला माळ, झाडझाडोरा, पानेफुले, 
पशुपक्षी, पाखरे, मधमाज्ञा, उंदीर, रंगूस, सर्प, सूयंप्रकाश, रातकिडे इतकेच 
काय किडासंगी देखोल प्राणभूत अतुभूतीच्या स्पर्षाने निथळताना दिसते. नारबा 
आणि त्याभोवतीचा सारा परिसर परस्परात सहजतया जिरून, एकजीव होऊन 
गेला आहे. तरीही नारबाला काहींचा आठव होतो. एका बाजूने यांत्रिकोकरणाचा 
कचाटा आणि दुसर्‍या बाजूने बिनबायकूचे ओंगळवाणे जिणे, याचा त्याला 
विसर पडत नाही. त्याच्या एकजीवपणातली ती कसर आहे. पंधरा वर्षांचा 
असताना नारबा पोरका होतो आणि गुराढोरांबरोबर ढोर होऊन वोस वर्षाहून 
अधिक काळ मळ्यावर राहतो. पण त्यांचे लग्न होत नाहो. सालक अनेक वायदे 
करतो पण फळ धरत नाहो. तो सडाच राहतो. बिनबायकूचा. मालकाला- 
बायको--सुले होतो. त्याच्याबरोबरचा गडी सित्या, त्याला वायको होतो. 
रानातल्या पशु-पक्षांच्या नर-माद्याच्या जोड्या होत्या. “ बायकू हो पत्तेकाला 
पाहिजेच ” हे त्याला दिसत होते, जीवनाचे आलवत रूप जाणवत होते. पण 
त्य़ाला बायको नव्हती हे टोचणे रिकामपणामुळे खपच बोचक होत होतं. 
* म्हातारपणीही एकटाच. करायला दुसरं कोणीच नाही ' हे नारबाच्या काळजात 
धसलेले, तिथेच सलत राहिलेले दुःख होते. € जनावरांना आपण, पण आपल्याला 
कोण? ' त्याच्यापुढचा हा प्रश्‍न होता, त्याला वाटे, सालकाने आपले लग्न करून 
दयावे. पण पुन्हा तोच म्हणे: “' मालक कशाला आपले लग्न करून देईल? 
आपलं गावात घर-ना-दार. सालकालाच आपल्या बायको.-पोरांना पोसावे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९२ नबभारत 


लागेल. तितकेच त्याचे धान्य, लाकूडफाटा कमी होईल, म्हणून तो चालढकल 
करतो.” स्वत:ला पडलेल्या प्रश्‍नांची ( खरेच ते प्रश्‍न होते कौ फक्त थरथर- 
ल्यागत] केवळ जाणवणे होते ? ) नारबा स्वतःच उत्तर घेई. कुणाला विचारावे- 
पुसावे, अशी त्याची वोद्धिक कुवत नव्हती. लेखकाने नारबाला त्याच्या बोद्धिक 
आणि भावनात्मक मर्यादांच्या आतच ठेवले आहे. लेखकाचे हे भान लक्षणीय आहे. 

नारबा तसाच त्याचा एक सोबतीहो होता- मालकाच्या आजारपणात 
म्हसोबावरून ओवाळून टाकलेला कोंबडा. अतिज्ञय माजलेला. ज्याला त्याला 
चोच मारायचा, नारबा नुसताच तळमळत होता. साहजिकच जननक्षमता नष्ट 
केलेला सोन्या बेल किवा भाजलेला कोंबडा यांच्याप्रति वाटणाऱ्या असीम 
सहानुभूतीने नारवाच्या मनाचा लहानमोठा कोपरा व्यापलेला दिसतो. ओपंला 
आलेल्या पाडीबद्दल त्याला फारच सहानुभूती वाटून त्याच्या मनाचा तोल 
थोडा] हिदकळतो आणि त्याच्या मनात विचार येतो, “ मी बैल असतो तर 
गोष्ट, वेगळी.” वैफल्यग्रस्त मनःस्थितीत नारबा स्वतःची तुलना जननक्षमता 
नष्ट केलेल्या सोन्या बेलाशीहो करतो. त्याच्या काही चितनपर स्वगतामधूत 
त्याची हो [मावना प्रकर्षाने व्यक्त होते. तो म्हणत असतो, 


“ बाई आणि बापय एकातच पाहिजे हुतं, किती दीस एकटं ऱ्हायाच ? ” 


“: आयला कावळा आणि कावळीण एका जागी दिसत न्हाईत : रातचं 


घरट्यात एक हुईत असत्याल, घर झाकून : बाकीच्या कावळ्यास्नी बीन कळता. 
माणसाचीच खोड- 7? | 


“ बायको द्या तवा पिडाला शिवीन न्हाईतर न्हाई. निदान कावळ्याच्या 
जन्माला गेल्यावर बायकू पाहिजे. 

संसाराबद्दलची नारबाच्या मनातली 
त्यामुळेच तो जिवंत आहे आणि त्यामुळेच 
आहे. त्याचे प्राणिसृष्टीवरील खुले प्रेम 
गुरांबाबतची दृष्टी उपयुक्‍ततेची, तर माणसांसारखोच गरांना मने असल्याच्या 
कनवाळू भावनेची नारबाची. मालकाचे म्हणणे ह्ळ्हळू गुरे विकन टाकायची 
आहेत. त्याना हिरवा चारा, पेंडी-भरडा कशाला ? पण 'नारबाला वाटे त्यांचा 
जीव आपल्यासारखाच. तो आपल्यासारखीच खपतात. त्याना चांगले खायला 
नको ? त्यातून तणातणी, मात्र दोघांच्या रागारागात सक्रीय-निबींजतेचा फरक 
आहे. परिणामी एक-एक खुंटा रिकामा पडत जातो आणि नारबाला एक-एक 
दात पडल्यासारखे होते. सर्वांगातून कळा येतात : म्हेस जाते, घोडे जाते. 


ही आसवती अनेकजागी प्रकट होते. 
एकेक प्राण्याच्या मृत्युवरोबर मरतोही 
पाधळून राहिले आहे. मालकाची 


| ल हा | हळ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे प 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


'पुस्तक-परामशे ९३ 


तरणे होते तेव्हा तांबडे-तकतकोत होते. प्रत्येक वरातीत मालकाला पाच रुपये 
नारळ-पटका मिळवून देत होते. पण म्हातारे होते. एका डोळासे आंधळे 
वनते आणि उपयोग शून्य होतो. एक दिवस ते चरत चरत जाते आणि तेलाच्या 
विहिरीत पडून तिथेच मरते. घारी-गिघाडे-कावळे ह्यांना मेजवानी सिळते. 
पांढरा सांगाडा तेवढा मागे उरतो. कुध्ती अश्नीच मरते. तिच्याजवळ बसूल 
अन्नपाणी टाकून नाम्या कुत्रा जातो. म्हालिंगा मांगांना विकला जातो, ते 
कापुन खातात आणि वातड होता म्हणून पुनः मालकाला सांगतात. त्याचे 
हात नारबाला पाहवत नाहीत पण सरण पाहावे लागते. ते चुकत नाही. फार 
भाजलेला कोंबडा कापून, चार लोकांना बोलावून जेवण घालायचे सालक 
ठरवतो. इतरांबरोबर नारबाही रस्ता खातो. खाल्ल्यावर आपल्या पोटातून 
कोंबड्याने “ खच्चून वांग दिली ” असे नारवाला वाटते. गाय, पाडी, म्हशी, 
रेडे, बैल सगळे एकामागून एक विकले जाते. कोंबडीचे एकेक पिल्लू मुंगूस 
पळवून नेते. नारबाले अष्टोप्रहराचे सांगाती असे एक-एक नाहोसे होत जातात, 
त्याचे आयुष्य भकास बन्‌ लागते जाणि एके दिवशी ट्रॅवटर येतो. त्याच्याबरोबर 
त्याचा ड्रायव्हर असतो. तो भुकेलेला असतो म्हणून नारबाला आपली भाकर 
भालक त्याला द्यायला लावतो आणि “' तुझ्यासाठी गावातून भाकर पाठवीन,” 
असे त्याला सांगतो. पण भाकर येतच नाही. नारबा उपाज्यीच राहतो (मालकाच्या 
दृष्टीने, जनावरांवरोबर नारबाचीही उपय॒क्‍तता संपत आल्याचे ते लक्षण आहे.) 
खरे तर नारबा आयुष्यभर ' उपाशीच आहे. नारबा मुळात ढोरागत होता. 
ड्रायव्हर आल्यावर मालकाने त्याचा पुरता ढोर करून टाकला. खड्यात पडलेले 
घोडे वर काढायच्या खर्चात इुसरे घोडे घेता येईल हे. मालकाने सांगेप्यंत 
त्याच्या ध्यानी येत नव्हते. चंपीच्या पोटाला झालेल्या जखमेची बातमी 
सांगण्यासाठी साळावरून घरापयंत तो पळत जात होता. म्हालिग्या बेल 
म्हातारा झाल्याने निरुपयोगी ठरला तरी त्यालाच प्रथम पाणी पाजण्याचा व 
खायला घालण्याचा हट्ट तो नालकाकडून पुरा करून घेत होता, माजलेल्या 
क्ोंबड्याला पकडण्यासाठी जाळे वापरायची युवती सांगताना अमानुष उपायाच्या 
भीतीने तो कचरत होता. नारबा माणूस म्हणून ढोराचे आणि आपले डुःख ओकीत 
होता. मालक ढिम्म होता. ' ढोरं जीवात गुंतल्यात सन मातीत अडीकल "य 
असा नारबाचा “ गोतावळा युगांतराचे चित्र देऊन जातो. एका विज्ञाल, 
विराट, व्यापक विदवामधील एका विशिष्ट संबंधाचे वेशिविक दर्वन घेण्याच्या आणि 
घडविण्याच्या उद्देशाने ' गोतावळा'ला सहजतया स्वाभाविक जिवंतपणाचा साज 
मिळून जातो. लेखक त्यात : घुरोगासमी ' को ' प्रतिगामी * हा भाग नाही. 


| अनुक्रमणिका | ० 
(| मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


९४ नबभारत 


एकूग मनावर उसटणारा खोल ठसा अचूकपणे नेमके काय साधतो हे 
महत्त्वाचे आहे. 'गोतावळा' मधील ठसण्या टिपण्यात नव्या क्रांतीच्या स्वागताचा 
आग्रही सूर नसला म्हणून बिघडत नाहो. त्यामुळे कलाकृती म्हणून ' गोलावळ्या 
चे यश उगावते असेही नाहो. नाहोतरी अलिकडचा कलावंत नव्या जगाच्या, 
त्यामधील विविधांगी घडामोडीच्या स्वागतापेक्षा, त्याकडे काणाडोळा करून 
त्यामुळे घडणाऱ्या मानस-शरीर पातळ्यांवरील प्रक्रियांचाचे अधिक आसक्त 
दिसतो. त्यातच तो नव्या जगासंबंधीचा, काहीसा स्वागताचा नसलेला दृष्टिकोन 
मुरवू पाहतो, केवळ प्रक्रिया-प्रतिक्रियांच्या आसवतीलाच स्वागताचा दृष्टिकोन 
म्हणून सांगू पाहतो. त्यामुळे होण जाणून मात कुठे हे लोंदणे अवघड पडावे 
असे थोडेच आहे ? एका सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा ट्रॅक्टर अग्रदृत आहे, याची 
लेखकाला पुरेपूर जाणीव आहे. ट्रॅक्टरने सारे जरेतकाम स्वल्प खर्चात सोपे 
होत असल्याने परिणामी टॅक्टर झोेतीला, शेतकऱ्याच्या आथिक हिताला 
वरदानच ठरतो. पण त्याबरोबर हेही खरे को ट्रॅकटर हा मुळातच शेतीझी 
संबंधित कष्टकऱ्यांचा, प्राण्यांचा, पशुपक्ष्यांचा, इत्यादी अनेकांचा उग्न शत्र 
म्हणून वावरतो. 'काहीतरी चांगले? करण्यासाठी “बरेच काही' उध्वस्त करणारा 
तो संहारक इात्रू आहे. पार सगळ्यांचाच तो पुरता आणि कायमचा निकाल 
लावतो असे नाही पण ज्याचा ज्याचा म्हणून निकाल लागतो, लावला जातो 
त्यामधून महाभारत उभे राहू शकते. ' गोतावळा ' मध्ये त्याचे चित्रण आहे. 
बिलोरी होळी, आक्रतिवाद आणि प्रश्‍नोपप्ररन 

* गोतावळा ' मधील ट्रॅक्‍टरची घटनाही ल्थित्यंतरवाचक अल्पकाळ टिकणारी 
घटना आहे. पण तिच्या अत्यल्प वास्तव्याने घडणे चुकत नाहो, ते घडतेच. 
घडणारे थोडे असले तरी 'बंद ! च्या जाणिवेने सारे तळामुळापासून ढवळून 
निघते. खरं “ म्हंजे आता गाडीबी बंद, कळपी बैलांचा नांगर बंद, कुळव बंद, 
सगळं बंद, धाव, गोठा, माळ, मळा बंद ”, ही लेखकाच्या संताची व्यापक जाणीव, 
येऊ घातलेल्या क्रांतीबद्दल- ज्याच्याशी भावसंवंधाने नाते जडून राहिले आहे 
त्यांचा त्यांचा विध्वंस करून येऊ घातठेल्या कांतीबद्दल- काहीशी ' कसनसी 9 
राहून जाण्याची दवयता नाही असे नाही पण अस्सल लेखनाच्या प्रक्रियेत त्याचे 
मूल्यही फार मोठे नाही. त्या दृष्टोने * गोतावळा ! तज्ञो नुसती ' झेतकथा ? 
सांगत नाहो, प्रादेशिक कथेच्या अनोल्या पिकाचे प्रात्यक्षिकही दाखवत नाही तर 
भानवी संबंधांची ( 1111011 10७1015) तो करणरस्य भावगाथाच गाते 
परस्पर मानवी संबंधांवी एक शोकात्मकथाच बनून येते. या शोकात्मकथेत 


९ रॅ र 
८ नाचा वडी 


&लिवभारत्ऐक 
ध्द र ७५ चि १५ 


अतकमोणका पसा य प्ठ्ज्त न्ट« अमृतमहोत्सवी >> 
पळ रब रि > 
गड रा! मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास *९ 2 रक्रिक कि 


ष्ट 
र क 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 09:00) 

संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामशे ९५. 


गुणांचा नाज नाहो, नियतीचे फेरे नाहीत पण परिस्थितीच्या बदलत्या झंज्ञावाताने 
साणसांनी जपलेल्या भावसंबंधांचा जाणवणारा नाश आहे, ज्यातून एकूग घटना- 
प्रसंगांना शोकात्मतेची कळा मिळाली आहे. इथल्या घटनाप्रसंगांना सेंद्रिय वाढ 
((१1'छुव11.0 (त'0७1॥) - नाहो, कारण आणि परिणाम (९3ए50 & ७100) 
यांची परस्पर संगती नाही, प्रसंग-घटनांची मागेपुढे, हवी तशी अदलाबदल केली 
म्हणून काहीही बिघडत नाहो, फुलण्याची क्रियाच (७०910) ) 'गोतावळा'ने 
जपटेली नाहो, उलट साहित्यरूपाची जाणीव (10011 07 8७10611088 ) 
विलक्षण आहे. अनुभव, बिचाराशी-समस्येशी निगडित असला तरी वेगळेपणाच्या 
भावनेने कलात्सक, अनुभव मांडण्याचा, सांगण्याचा लेखकाचा कल (ज्या काही 
संबंधात लेखकालाही स्पष्डीक्ररण / समर्थन देणे कठीण जाईल. ) ध्यानात घेता, 
बिलोरी आरश्ञासारखे 'गोतावळा'चे झकपक स्वरूप ज्ोकात्मकथेची कळा चढवायला 
आडकाठी करीत नाही. रासू सोनवड्याने आपल्या जेतात ट्रॅकटर आणला आणि 
नारबासारख्या सालगड्यांचा सारा * गोतावळा ' कोसळून पडला एवढ्यापुरताच 
* गोतावळा'चा मर्यादित हेतू नाहो. ती एक वस्तुस्थिती झालो. असल्या ' रिपोर्टाज ' 
वस्तुस्थितीत झोकात्मतेची बीजे असतात पण ती शोकात्म कथा होत नाहोत. 
त्यासाठी लेखकाच्या प्रतिभेच्या परिस्पर्ाचा आधार ह्वा असतो. त्या दृष्टीने 
* गोतावळा ' हो कादंबरी नारबाचे उध्वस्त झालेके भावविश्‍व आपल्या 
अनुभवाचा विषय कसा करते आणि त्याचे प्रकाहनन कोणत्या रूपरीतीतून 
होते हे पाहणे महत्वाचे आहे. त्या अनुरोधाने निर्माण होणारे, माणसाच्या 
जगण्याला ' अर्थ ' आहे का ? माणूस, निसर्ग आणि आत्मा यांचा परस्पराक्षी 
कोणता संबंध आहे ? महापुरुष जिथे अखेर नियतीचे दास असतात तिथे 
साभाग्य नाणसाची कथा काय ? नियतीच्या चक्रात तो पुरा रक्‍तबंबाळ होतो; 
हे असले का ? मानवजातीला पडलेले असे अनेक प्रश्‍न नेहमीच अनुत्तरित 
राहतात. पण माणसाच्या जगण्यातला अर्थ शोधप्याचा कलावंताचा प्रयत्न 
कधीच संपलेला नाही. संपत नसतो. ' गोतावळा ' तीळ रामू सोनवडा काय 
[किंवा नारबा काय, दोघांनाही जगण्यातला अर्थ नेमका कोणता ते गवसलेले 
. नाहो. पण म्हणून त्यांनी जगायचे सोडले आहे असे नाही. माणसे म्हणून 
ती जनतच आहेत. या महान सत्याची जाणीव ' गोतावळा वाचताना सतत 
होत राहते. नारबाचे भावविश्व रेखाटताना याकडं नकळत वेधले जाणारे 
लक्ष खासच स्पृहणीय आहे. त्याची मेख बहुपेडी संघर्षात आहे. हा संघषं 
विविध रीतींचा आहे. सृक्ष्या मार्मिक, मनो आणि सृख्यतः भानसक्ञास्त्रीय 
पातळोबरील आहे: यंत्र विरुद्ध भानव, निसगे विरुद्ध मानव, तात्कालिक विरुद्ध 


| अनुक्रमणिका | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


८. १ क 
ष् 6 १९ ह 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९६ नवभारत 


'चिरकालिक, श्रेयस्‌ विरुद्ध प्रेस, भोतिक विरुद्ध आत्मिक, धनिक विरुद्ध 
श्रमिक किंवा जश्ासक विरुद्ध शासित, प्रेम-माया विरुद्ध व्यवहार-स्वार्थ, सनातन 
विरुद्ध पुरोगासी किवा जुने विरुद्ध नवे अशी त्याची यादी लांबवणे अवघड 
नाही. पण हो यादो रसिकाची होईल. लेखकाच्या दृष्टीने ती खूपच आळुंचित 
आहे. ' गोतावळा ' च्या संदर्भात लेखक लिहितो, “ मला दाखवायचा होता तो 
गोतावळ्यात वाढलेला नारायण, त्याच्या भोवतोचं प्राण्यांचं विव आणि 
ट्रॅक्टरच्या निमित्तानं नारायण आणि जनावरांचा गोतावळा, नारायणाच्या 
सावविदवातला शेतमळा याची झालेली वाताहत ( “राजस: मार्च! १९७२ : 
पृ. ५० गोतावळा : आनंद यादव अन्‌ सो: ना. प्र. आवटी ) थाचा अथं 
लेखकाचा हेतु अगदीच सीमित होता; तरीही हेतुउदिष्टांचे अनेकविध पदर 
हज हाती येतात, लेखकाच्या आर्थिक क्षेत्राशी तो अधिकच सोमित करून 
त्याचे अन्वय अर्थ लावण्याचे रसिक वाचकाचे स्वातंत्र्य उपभोगून सांगता येते 
ते असे वो, “ गोतावळा ' वाचत असताना नारबाची कथा म्हणून वाचक तो 
वाचत असला, वाचता-वाचता / संपवता-संपवता ती नारबाच्या विवातल्या 
शेतमळ्याच्या वाताहतीची कथा वाटत असली तरी चिरवेदनेने पोडित, चिरवंचित 
माणसाचीच अधिक तर ती कथा असल्याचे जाणवते. एकेक वस्तु, एकेक 
करदटस म्हणून पुढे यंत असताना स्थिती व गतो, व्यष्टी व समष्टी यांची 
ती, प्रामुख्याने कृषिप्रधान संस्कृतीच्या एका अवस्थेच्या अंतर्दर्गनात सामावलेली 
परिस्थितिप्रधान शोकांतिका होते. ' गोतावळा ? मधील नारबा सुक्‍या प्राण्यांना 
जीव लावून जीव जगवतो. त्यात त्याचा जीवच आरीला 
भांबावलेल्या अवस्थेत शिवेवर ठिय्या देऊन आससलेल्या 
कडे नजर रोखून पाहत राहृतो. आत जाता येत नना 
जीवनाची बिकट बंदिस्ती मरणाला जवळ न करत 
जाते. साहजिकच मरणातून तयार झालेली 
एका अवस्थांतराची ज्लोकांतिका होते. रामू 
नारबासारख्या एका माणसाची दुष्ट, स्वार्थी 
जनावराहूनही वाईट स्थिती करून टाकतो तर ना 


१. माणूसच माणसाचा त्र होतो. 
सारख्या माणसाशी नाते जोडावेसे वाट र 
सोयरिक करावी लागते. तेव्हा मानवी जीवनाचा अर्थ काय असतो रा 


१? इथे 


| अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे होड 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामठी $्७ 


अस्तित्ववाद वगेरे सांगणे ' गोतावळा? ला परवडणारे नाही म्हणून त्याचा 
प्रपंच इष्ट नाही. 

२. यंत्र संस्कृतीत मुरले जावे; पण माणूस यंत्रशकतीने झपाटला जातो 
आणि जगण्यातला नेमका अर्थच गमावून बसतो, तरीही आपापल्या पद्धतीने 
साणसे जगतच असतात. या जगण्याला कोणते मूल्य असते? 

३, यांत्रिकतेचा अंगीकार करताना थाणलाला भूतदया प्रेम, माया, आदर 
या भावनांचा त्याग अपरिहार्यच ठरतो का? या भावनांचा त्याग केल्याशिवाय 
यांत्रिकता स्वीकारणे शक्‍यच नाही का? किंवा चांगली-वाईट कोणतीही येणारी 
गोष्ट पुर्वीच्या प्रस्थापित गोष्टीचा भयानक विनाश करूनच उभी राहते असे मासून 
व्राटचाल करणे समाजधारणेला कितपत पोषक ठरणारे आहे? गी» 


४. जीवनाच्या आचेने सन आणि बुद्धी खदखदून काहो निर्माण झालेले असेळ 
वर ती साहित्यकृती काहो न सांगताही खूप काही शिकवून जाते. त्याला 
आपले * काहीतरी सांगण्याचे ईप्सित सहजपणे अनायास सिद्ध करून घेता येते. 
। गोतावळा ' या अलिप्त, वस्तुनिष्ठ भूमिकेशी खूपच जवळोक साधते. त्यामुळे 
जेलकाथप प्रतिभेचे एक अपूर्व देखणेपण प्रत्ययास येते. आणि हुसरे असे को, हो 


बरी वीचतीती, प्रारंभी थोडेफार अडखळणे, कंटाळवाणे पण, आळसावणे 
प तरी तिचे बिलोरी देखणेपण पुनः पुन्हा जाणवतेच. भाषेची वेगळी जाणीव 
कुळ होताही जाणवते. या भाषेने ज्यांना बोली नाही त्या भाणिसृष्टीलाही बोलके 
नह 


केले आहे. त्या अनषंगाने या कादंबरीचे महत्त्व तिच्या जडणीघडणीस प्रत्ययास 
« डु त्यात भानवाच्या मूलड्रन्याला 


ढेंकरां ल ल्यात आहे. 
प्रेणाऱ्या मढेकरांच्या लथसिद्धांतामधील वेक यात 
स्पर्ष करण्याची अपूर्व ताकद आहे. मर्ढेकरांच्या लयसिद्वांतातील जडणघडण जाणि 


नारबाच्या भावविदवातोल प्राणिसृष्टीच्या वाताहतीची खंत व मया 
_, असावी असे मला वाटते. त्यातून सत्यातून तोवयाविध्काह (. "दाती, 16 
अग्रे मादी ) या रीतीने स्वरूप चित्राच्या खू्पात, कथनपद्धतीच्या रोतीने 
कळ आविष्कृत झाली आहे. त्यामुळे कुतूहल न दडपता वाढले जाते, प्रसंगांचे 
नवजा लयीसकट पकडले जाते. आणि 'नादलयीतून रूप आकारित 

ह घडले आहे. नुसते * इंजान कथेचे ' गोतावळा ' दीर्घोकरण नाहो. 
होते. तै १, .)तावळा ? मराठीतील एक चमत्कार आहे "५ “ एक अपूव, 
अजोड कलाकृती आहे”, “ शोकांतिकेला व निसर्गेकहपनेका व्यापक आणि 
सखोल अर्थ देणारी सर्वार्थाने ग्रामीण शॉरदरी आहे. ” “ एक नवे क्षितिज 
शब्दांकित करण्याचा एक यशस्वी प्रयोग आहे” , असल्या शिल्पाकृती सनोहर 


न, भा. ७ 


| अनुक्रमणिका | सदन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत कीक । ह्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट नबभारत 


विधानांनी; कदाचित पुर्वसुरीचा अधिक्षेप होईल पण कादंबरीची नस हाती 
येईलच असे नाहो, कारण व्यंकटेश माडगुळकरानी ' वनगरवाडी ' लिहिली, 
रा. रं. बोराडे यानी “ पाचोळा * मांडली तेव्हा अद्या साऱ्याच वेळी असे काहोसे 
मिळतेजुळते म्हट गेल्याचे दिसतेच. त्याभुळे उद्धृतीकरगासाठी हवीतर विधाने 
सिळतात पण समौक्षेला खोली निळतेच असे नाहीः त्यासाठी लेखक म्हणून 
अनुभव घेण्याची कलावंताची अलिप्त किग आणि भांडणी-रचनेतील भलतीच 
कलात्मकता खोलपणे समजून घेणे जरूर वाटते. 

त्या दृष्टीने पाहता * गोतावळा ? ललितकृतीच्या भेळत्वाची कसोटो सांगते, 
त्याचबरोबर जाता जाता तिची फसगतही पेटवून देऊन मोकळी होते, मानवी 
संबंधाच्या जपणुकी'ची * गोतावळा 'ही नारबाळृत आत्मकहाणी, ती त्याच्या आणि 
त्याच्याबरोबर त्यांच्यासारख्या अनेकांच्या आत्म्यांची कहाणी आहे. ती बेमाळूम 
ठाकठिकीने सांगितली आहे, बिलोरो कथनह्षेलीने मांडली आहे: भाषा हे स्वतंत्र 
सूल्य नव्हे, पण ' गोतावळा ' सधोल त्याचे घासणे पुसणे इतके जवर को, त्याच्या 
सूल्यत्वाचा पुनः पुन्हा भास-आभास होत रहावा, ह्या बिलोरीपणाने आख्खी 
* गोतावळा ' व्यापली आहे. त्यास जोड मिळाली आहे. कलात्मक आकृ ति- 
वादाची, त्यामुळे नीटस मृलायमपणाचा चुकूनही विसर पड्त नाही; कुठेही 
पडत नाहो- या बिलोरी, मुलायम आकृतीत इतके रतणे घटले आहे को नेसक्या 
सांगण्याचे भान काहीसे विस्कटले आहे, अस्थिर चित्रामुळे उभ्या गोतावळा'ला 
चचकव्याचे फसवे रूप आले आहे; प्रत्ययकारी अनुभव विरविरीत झाल्याचा भास होत 
राहिला आहे. त्यामुळे सर्पाच्या पिल्लासारखे चमकदार अनुभव शोभेच्या स्वच्छ 
बरणीत माझ्यासारखे उदास वाटतात. कोरीव लेण्यातील शिल्पाकृतीसारखे जिवंत 
रसरशीत किवा तेजाळपणा यात कमी पडतात. अतिरिक्‍त भाकृतिवादाच्या हव्यासाने 
(नव्याजुन्या गी तो परिणाम नसेल असे नाही ) ' गोतावळा 'चे 
खूपच साधारणीकरण होते. धगधगत्या त्ययकारि च 
ल पात. कअ ह क गात आणि रचनेची 

« ना अनुभवांच्या व्यामिश्रतेची 

जबाबदारीच ध्यायचे लेखक नाकारतो, असे वाटते, त्यामुळे यादवांचे मानले जाणारे ! 
य्ठा हे त्यांचे अपयशही बनते. तरोहो “गोतावळा ' मराठी कादंबरीची कक्षा 
व्यापक करते, क्षितिज रंदावते; यात शंका नाहो. 


"३? “शश 


य । च 
साहित्य-संस्थेत प्राचार्य एस. 


* कोल्हापुरच्या “ मॉडन एस्थेक्‍ट्‌ ? या 
एस्‌, भोसले यांनी वाचलेला निबंध, 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महरा्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ; : 
ऐ संगणकीकृत न्न द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नॅबनारल 


रिल्ट्टवं, (३०. ॥ 1. 1332 


चक या यी 


षा या स प 7 प्या च्य 
>! ४1 -५1६2*091/१8 ११ "५०३ 


"३12 1292९]>|12 21:२1 !1>11/100£ 172501४9३६ 112 
५ ४. व्यय ध्य ० >५३१००५॥ ७९12३ (9 


री ६ ७ ४७0 "82 >>] ४12513228४ 
1_। य >> ३ 2५9५84 


जौ ) 5२७ एसचप १००५७२७ -259 >9>:>) 


.“->> 


'शा& ९५९ 1219 ह ८५९ ४00 

2] २ (151) 128332 ७०1४ ७२१1५ २६ 
"हे४४ 42>५ 81 हे ४८09 
122९९08 1212101 €५९॥८०-]2 
५२816 >1>8 ९ [)५९॥>|७ 18 
£२[>11& 2310 1010 £21)>11£2 
"21५४ पेत 

८२४९७७ 15129 1129:112> 

सु) >५०३००५९] ७.0 106 


< > 1: 


पळ यासी 


">> 


1 


शत, 


1 


“६४०८.” 


क, 


स्पर 


रक टू क > ११ >> 9० (०४. 2 डा र 
-->' ८2.0. ५. नक. सय. ० “तक ६ “यी. “वा... “वा 2. वव 


(४4२ १-३.) 


पयतन जत्ाक क व्यापक लयाला पपतच नाच आटण पपप 


म्य» "वयकरळ. “ककूरळ 


"न्टे 


क 


रष. “म्य, 


(77०७ 5] 


77 “यन्य. 


चा आरळ अब. 


$ 


“व न. “4४ 


ष्ट 


"बिडी 


अनुक्रमणिका 


ी , 
र 
अ 
क 


न्ट् 
श्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रौ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


